HP तलाव बांधून स्वतःच्या पाण्याची सुनियोजित व्यवस्था करण्याच्या समृद्ध परंपरेची ओळख 


आज भी खरे हैं 


MUSIC 


. 


मुक लैरवक 
अनुपम मिश्रा 
मराठी अनुवाद 
विश्वास भावे 


आजभी खरे है तालाब 


मूळ लेखक 
अनुपम मिश्र 


मराठी अनुवाद 
विश्वास भावे 


NRNA 


Aj Bhi Khare Hai Talab 
Original Written By : Anupam Mishra 
Translated by : Vishwas Bhave 


प्रकाशक 
मंगेश र. वाडेकर 
अभिषेक टाईपसेटर्स अॅण्ड पब्लिशर्स 
द. बा . साठे हौ . सो ., 
१२४३, सदाशिव पेठ , 
खुन्या मुरलीधराजवळ , 
पुणे - ४११०३० . 
फोन : ०२० - २४४७१०६१ 
E -mail : abhishekpublishers @ yahoo.co.in 


० विश्वास भावे ( मराठी भाषांतर ) 
मो . नं ९८२०४२४८६७ 
E- mail : vishwas.bhave @ gmail.com 


प्रथमावृत्ती 
२० नोव्हेंबर २०१७ 


मुखपृष्ठ सजवट 
पराग दाबके 


मुद्रक 
स्पेक्ट्रम ऑफसेट 


- किंमत रू . १०० / - फक्त 


वर्षानुवर्ष या भूमीवर पडणा-यअनमोल थेंबांना 
संकलित करण्यासाठी कित्येकअनाम हातांनी अथक प्रयत्न केले 

आणि त्यातून त्या भूमीत एकस्वतंत्र जलसंस्कृती निर्माण झाली. 
या जलसंस्कृतीच्या निर्मात्यांना , रक्षणकर्त्यांना आणि त्यात स्वकष्टने मोलाची 

भर घालून या भूमीची तहान भागवणाऱ्या 

सर्व महानुभावांना 

समर्पित. 


HE 


अनुपम मिश्र 


जन्म : वर्धा, १९४८ 
मृत्यू: १९ डिसेंबर २०१६ 

ओळख व कार्य: अनुपम मिश्र हे कट्टर गांधीवादी . कॉलेज शिक्षण पूर्ण करतानाच गांधी शांती प्रतीष्ठानच 
काम बघायला सुरुवात केली. जलसंवर्धन , जुन्या तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि देखभाल , जल व्यवस्थान 
आणि परंपरागत रेन वाटर हार्व्हेस्टींग पद्धती या मार्गातून पाणीप्रश्न सुटू शकेल अस ठामपणे मानणाऱ्या 
लोकांपैकी ते एक . 


लेखनः चिपको आंदोलन , मिट्टी बचाव , आज भी खरे है तालाब , राजस्थान की रजत बंदे, ही पुस्तके 
आणि कित्येक लेख. 


पुरस्कारः इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार , १९९६, मध्य प्रदेश सरकारचा अमर शहीद चंद्रशेखर आझाद 
राष्ट्रीय पुरस्कार , २००७- ०८ आणि २०११ सालचा जमनालाल बजाज पुरस्कार . 


मनोगत 


। अच्छे अच्छे काम करते जाना ...... अशा सुंदर वाक्याने या तलावांच्या कहाणीची सुरुवात होते . 
अनुपम मिश्रंनी त्यांच्या या अप्रतिम पुस्तकात आपल्या देशातील स्वतःचे तलाव बांधून स्वतःच्या पाण्याची 
अतिशय सुनियोजित व्यवस्था करण्याच्या समृद्ध परंपरेची ओळख करून दिली आहे. ह्यात त्यांनी तलावाची 
तांत्रिक अंगे , तलावाशी निगडीत घटोईया बाबा सारख्या देवता , पाण्याचे समान वाटप तसेच सिंचन 
यासाठी समाजाने विकसित केलेल्या प्रणाली , विविध श्रद्धा, ल्हास सारखे सण, त्या संबंधित प्रत्येक तंत्रात 
निष्णात असणाऱ्या सर्व जातीजमाती, याचे अगदी सविस्तर पण गोष्टीवेल्हाळ असे वर्णन केले आहे . 

मला पाणी या विषयामध्ये खूप रस होताच पण हे पुस्तक वाचल्यानंतर मात्र नजर आली. व्यवसायाच्या 
निमित्ताने देशात सर्वत्र प्रवास करताना , आमच्या न्यास संस्थेतर्फे विविध राज्यात अरण्यवाचन शिबिरे 
आयोजित करताना, ट्रेकिंग करताना , नजरेला आता वेगवेगळ्या गोष्टी दिसायला लागल्या. भंडाऱ्याच्या 
राजकमल जोब सरांबरोबर आधी फक्त प्राणी - पक्षी यावरच बोलायचो पण या पुस्तकामधील कोहली 
लोकांबद्दल वाचल्यापासून मात्र त्यांच्याशी भंडारा , गोंदिया भागातल्या तलावांबद्दल बोलू लागलो . .. या 
पुस्तकात ज्याला पाल नष्टा म्हणलंय त्याला महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच भागात पाळू आणि सांडवा म्हणतात 
हे कळलं , राजस्थानात सुद्धा व्यावसायिक कारणांमुळे खुपदा गेलो ,तिथे मला प्रत्येक शेतात एक चहूबाजूंनी 
गोलाकार , उतार दिलेली आणि मध्यभागी बंद विहिरीसारखी एक रचना दिसली, जिज्ञासा जागृत झाली 
तेव्हा कळलं की या उतारावरून येणारं पाणी जाळीमधून गाळून एका १० - २० फूट विहिरीत जमा केलं 
जात आणि हे पाणी प्रत्येक कुटुंबाला वर्षभर पिण्यासाठी पुरतं . पोखरण ते बाडमेर भागात प्रवास करताना 
गाडीच्या स्थानिक ड्रायव्हरला तसेच प्रवासात भेटणाऱ्या स्थानिक लोकांना मी वेगळेच प्रश्न विचारू 
लागलो.. . इथे अजूनही तलाव बांधणीच्या कामामधले जाणते लोक गावात आहेत का ? इथल्या गावातला 
एखादा गावाने बांधलेला तलाव दाखवा...मग तलाव दाखवल्यावर मी या पुस्तकात वाचलेली एक - एक 
नावे घेऊ लागलो तसा या माणसांमधला जाणकार जागा झाला आणि खुष होऊन त्यांनी मला एक हुबेहूब 
या पुस्तकात वर्णन केलेला तलाव दाखवला , त्याचे विविध तांत्रिक पैलू सुद्धा दाखवले ..... आणि अर्थात 
सध्या हे तलाव का भरत नाहीत हे सुद्धा सांगितल .. त्यावेळच्या लोकांनी अभ्यास करून राखलेल्या 
पाणलोट क्षेत्रातच -म्हणजे पाणी तलावात येण्याच्या मार्गावरच - सध्या इमारती , कचरा , कारखाने उभे राह्यले 
आहेत.. त्या जमिनीच्या उताराची दिशाच बदलल्यावर पाणी तलावापर्यंत येणार कसं ? मा 

पूर्वी गावं स्वतः तलाव बांधत , त्याची व्यवस्था ठेवत , तलावाला स्वच्छ ठेवत ; राजा , सरकार हे 
फक्त मदत करणार पण तलाव मात्र गावाचा ; आणि एकदा का तलाव आपला म्हणला की मग मेंटेनन्स 
वगैरे शब्द गौण वाटतात .. असो ! ! इंग्रज आल्यानंतर आणि अगदी स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा प्रथम स्वामित्व काढून 
घेतल गेलं आणि नंतर साधन काढून घेतली गेली आणि आता अस्मिता व समाधान सुद्धा ! हे कसं घडलं 


आज भी खरे है तालाब / ५ 


हे सांगण्यासाठी अनुपम मिश्र यांनी आधुनिक काळातली म्हैसूर , देवास , इंदौर यासारखी उदाहरणंसुद्धा 
दिली आहेत ... .. . 
- महाराष्ट्र नेचर पार्कचे उपसंचालक श्री . अविनाश कुबल यांनी एकदा माझं जंगल लोअर हे पुस्तक 
वाचून झाल्यानंतर आज भी खरे है तालाब हे पुस्तक माझ्या हातात ठेवलं आणि देतानाच सांगितलं , 
तुम्ही हे एकदा वाचल्यानंतर मी काही बोलण्याची गरजच पडणार नाही.. तुम्हाला हे मराठीत करण्याचा 
मोह आवरणं शक्यच होणार नाही.. 

आणि अगदी तसंच घडलं . . .. सुंदर रसाळ भाषा, प्रकरणांची आगळीवेगळी नावे, सुंदर मोठी चित्रे आणि 
अर्थात मुख्य जिव्हाळ्याचा विषय - म्हणजे पाणी यामुळे हे पुस्तक कॉपी राईट वगैरे कोणत्याही व्यावहारिक 
बाबींचा विचार न करता मराठीत करूनसुद्धा टाकलं . अनुपम मिश्रा यांच्याशी बोललो तेव्हा कळलं की 
त्यांनी हे पुस्तक आपल्या समाजालाच अर्पण केलं आहे त्यामुळे कॉपी राईट वगैरे काही भानगडी ठेवलेल्याच 
नाहीत . 

पुस्तक वाचताना आणि नंतर नजर मिळाल्यावर भटकताना वाटलं की वर्षातून फक्त सरासरी दहा 
दिवसांचा पाउस पडणाऱ्या राजस्थानातील काही भागात जे होऊ शकत तर सगळीकडे का होऊ शकत 
नाही ? अर्थात या गोष्टींची उत्तरे देण्याएवढा मी तज्ञ नाही. राजस्थानात राजेंद्र सिंग , महाराष्ट्रात पोपटराव 
पवार , अण्णा हजारे , मराठवाड्यामध्ये जल बिरादरी संस्था , वनराईचे श्री . धारिया , इतर काही संस्था 
यांनी असे काम करून दाखवलेच आहे की .. . : 
__ जवळ जवळ ८ वर्षांच्या भटकंती आणि संशोधनानंतर त्यांनी १९९३ मध्ये हे पुस्तक लिहीलं ! ! . आज 
या पुस्तकाचं भाषांतर १९ भाषांमध्ये झालं आहे आणि कित्येक आवृत्ती निघाल्या आहेत ; या पुस्तकातून 
प्रेरणा घेऊन नागपूर जवळ योगेश व अनेजा यांनी आणि भंडारा जिल्ह्यामधील मनीष राजनकर यांनी 
जलसंधारणाचे सुंदर काम उभे केले आहे. 

हे असं तोलामोलाचं पुस्तक प्रकाशित करायचं असेल तर तसाच हौशी प्रकाशक पाहिजे . अभिषेक 
पब्लिशरच्या मंगेश वाडेकरांशी याबद्दल बोलताना ते एकच वाक्य बोलले मी प्रत्येक पुस्तक पैसा 
मिळवण्यासाठी करत नाही.. काही पुस्तकाचे मूल्य वेगळे असते या त्यांच्या वाक्यातच सर्व काही आलं 
आणि मी पुस्तक त्यांच्यावर सोपवलं . या सर्व प्रवासात मला साथ दिलेल्या अनेक अनाम जाणकारांचे 
सुद्धा मी आभार मानतो . 

वाईट एवढंच वाटतं की ते १९ डिसेंबर २०१६ मध्ये निवर्तले आणि त्यामुळे हे पुस्तक बघण्याची 
त्यांची इच्छा अपूर्ण राह्यली . ती राजा 

एक अमुल्य माहितीचा ठेवा म्हणून , विचारांना चालना म्हणून आणि अगदी निखळ कलाकृती म्हणून 
हे पुस्तक आवडेल अशी अशा आहे. त्याचप्रमाणे हे पुस्तक शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागातील मधील 
काही जाणकार आणि तज्ञ अधिकाऱ्याना मला लवकरात लवकर भेट द्यायचं आहे . 


कुमार साह वाला जिला महाविश्वास भावे 
मरान 

न्यास ट्रस्ट , 
यावलीमा 
नाम 

डोंबिवली 


६ / आज भी खरे है ताल 


अनुक्रम 


..... 08 


M0 


१ ) पाल च्या काठावर वसलेला इतिहास 
२) निवेपासून शिखरापर्यंत .. .. 
३) संसार सागराचे खरे नायक 
४ ) सागराचे आगर 
५ ) साफ माथ्याचा समाज 
६ ) सहस्रनाम 
७ ) मृगतृष्णेला आव्हान देणारे तलाव 
८ ) तलाव बांधणारा सुभाव 
९) आजभी खरे है तालाब 


आज भी खरे है तालाब | 


शेकडीहजारोतलाव 
अचानक काही शून्यातून 
प्रगट झालेले नाहीत, 
त्यांच्या निर्मितीमागे एक हिस्सा 
तलाव बांधून घेणाऱ्यांचा असेल 
तरदहा हिस्सेयोगदान होतं प्रत्यक्षबांधणाऱ्यांचं 
आणि हेच एक - दहा करत 
पण गेल्या २० वर्षांत 
नव्या विचाराच्याथोडाफार 
शिकलेल्या समाजानेयाशेकडोहजारोंना 
पार शून्य बनवून टाकलंय . 


पालच्या काठावर वसलेल 

इतिहास 


" अच्छे अच्छे काम करते जानां राजा त्या गोष्ट पुढे सरकते आणि त्यानंतर जे काही घडतं 
कुडन किसानाला म्हणाला. 

त्यामुळे ती नुसतीच गोष्ट न राहता , फक्त 
कुडन , बुधान , सरमन आणि कौराई हे चार भाऊ लोखंडालाच नव्हे तर आख्ख्या समाजालाच 
होते. दररोज सकाळी लवकर उठून सर्वजण आपल्या परीसस्पर्श करणारी आख्यायिका बनून जाते . 
शेतावर काम करायला जायचे; दुपारी कुडनची राजाने ना ते परीस घेतलं ना ते सोनं ; त्याने ते 
छोकरी यायची पोटलीमध्ये त्यांचं जेवण घेऊन . सर्व घबाड कुडनला परत दिलं आणि देताना 

एक दिवस घराकडून शेतावर जाताना तिला एका म्हणाला , "जाओ, इससे अच्छे अच्छे काम 
धारदार दगडावर ठेच लागली ; तिला खूप राग करते जाना , तालाब बनाते जाना... " 
आला. तिने आपल्या खुरप्याने तो दगड ही गोष्ट खरी आहे का नुसती आख्यायिका आहे 
उचकटण्याचा प्रयत्न केला, पण घ्या .... त्या कोणास ठाऊक , पण आपल्या देशाच्या मध्य 
खुरप्याचा स्पर्श दगडाला होताच त्याच्या लोखंडाचं भागातल्या बऱ्याच मोठ्या प्रदेशात ती इतिहासाला 
रुपांतर सोन्यात झालं ! आणि यानंतर या रोमांचक ठेंगा दाखवत लोकांच्या मनात खोलवर जाऊन 
कथेतल्या घटना वेग घेतात . दगड उचलून ती छोटी रुजलेली आहे . 
मुलगी धावत धावत शेतावर येते ; बापाला आणि आजही इथल्या पाटन क्षेत्रात चार मोठमोठे 
चाचांना ही सर्व हकीगत एका दमात सांगते . तलाव बघायला मिळतात आणि या कहाणीला 
ऐकल्यावर सर्वांचाच श्वास अडकतो . ते सर्वजण इतिहासाच्या कसोट्यांवर तोलणाऱ्यांना लाजवतात . 
लगबगीने घरी येतात . त्यांना आता कळून चुकलेलं ह्या चारही तलावांना त्या चार भावांची नावं आहेत ; 
असतं की त्यांच्याकडे काही साधासुधा दगड नाहीये बुढागारमध्ये बुढासागर , माझगावमध्ये सरमनसागर , 
तर चक्क परीस आहे. त्याचा ज्या लोखंडी वस्तूला कूआंग्राममध्ये कौराईसागर तर कुंडूम गांवामध्ये 
स्पर्श होतोय, ती वस्तू सोनं बनून त्यांचे डोळे कुंडूमसागर ! १९०७ सालच्या गॅझेटियरच्या 
दिपवते आहे. 

माध्यमातून या देशाचा व्यवस्थित इतिहास 
पण त्यांच्या डोळ्यातील चमक काही फार काळ लिहिण्यासाठी फिरणाऱ्या इंग्रजांनीसुद्धा या 
टिकत नाही. कुडनला जाणीव आहे की एक ना प्रदेशातल्या बऱ्याच लोकांकडून हा किस्सा ऐकला 
एक दिवस राजाच्या कानापर्यंत ही गोष्ट पोचणारंच होता आणि त्यानंतर या चार तलावांबद्दल बराच 
आणि त्या नंतर त्याच्याकडून ते परीस जप्त अभ्यासही केला होता . त्याही वेळेला सरमनसागर 
होणारंच... मग आपण स्वतः होऊनच राजाला ही इतका मोठा होता की त्याच्या काठावर तीन 
हकीगत सांगणं चांगलं नाही का ? 

मोठीमोठी गावं वसली होती आणि ती गावं त्याचं 


आज भी खरे है तालाब 15 


पाणी आपापसात वाटून घेत . हा विशाल तलाव इतक्या व्यवस्थित रीतीने करत आला होता ते काम , 
तीन गावांना जोडणारा दुवा होता पण सरमनसागर उलथापालथीचं हे युग , पूर्णपणे थांबवू शकलं नाही. 
या नावानेच ओळखला जात होता . इतिहासाने अगदी इसवी सन १८०० ते १९०० या काळातही 
सरमन , बुढान , कौराई व कुडनचं काही खास स्मरण ठीकठिकाणी तलाव बनंतंच राह्यले . 
ठेवलं नाही पण या लोकांनी हे तलाव पण कारागीर मात्र हळू हळू कमी होऊ लागले . 
बांधले.. . आणि इतिहासालाच या तलावाच्या या तलावांची गणना करणारे काही जण जरूर आले 
काठावर वसवलं . 

पण हे काम इतकं मोठं होतं की त्यामानाने गणना 
देशाच्या ऐन मध्य भागात घडलेली , अगदी करणारे कमी होते आणि सक्षमही नव्हते . त्यामुळे 
हृदयाला जाऊन भिडणारी ही गोष्ट उत्तर - दक्षिण , त्यांची अचूक गणना झालीच नाही. हळूहळू 
पूर्व - पश्चिम चारही दिशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या तुकड्या - तुकड्यानी हे काम झालं खरं पण त्या 
स्वरुपात रुजलेली दिसते आणि तिच्याशीचं जोडले तुकड्यांना एकत्र जोडून संपूर्ण चित्रं कधीच उभं 
गेले आहेत शेकडो तलाव ! या तलावांची योग्य राहू शकलं नाही . पण हे तेजस्वीपणे चमकणारे तुकडे 
गणना झालेली नाही. या अगणित तलावांची गणना एका संपूर्ण चित्राची झलक मात्र दाखवू शकतात . 
करणारे नाही, तर बांधणारे लोक येत गेले आणि एके काळी तुडूंब भरून वाहणाऱ्या या तलावांना 
तलाव बांधत गेले . 

आकड्यांत बसवण्याचं काम सुरु तरी कुठून 
काही तलाव राजांनी बांधले तर काही राण्यांनी.. . करावं ? . .. . जाऊ दे. . आपण आपल्या देशाच्या 
काही सर्वसामान्य माणसांनी , विधवांनी बांधले तर मध्यावरच्या मुलुखात परत जाऊया .. 
काही अनन्यसाधारण साधू संतांनी पण ज्या कोणी आजच्या रीवा जिल्ह्यातलं जोडौरी गाव , 
हे काम केलं त्यांना महात्माच म्हणलं गेलं . एका जवळजवळ २५०० लोकसंख्येचं , पण या गावात 
कृतज्ञ समाजाने हे तलाव बांधणाऱ्यांना अमरत्व तलाव आहेत बारा ! त्याच्याच जवळ आहे ताल 
बहाल केलं आणि हे लोक सुद्धा तलाव बांधून मुकेदान , आबादी फक्त १५०० , पण या गावात 
आपली समाजाबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करत गेले . तलाव आहेत दहा ! प्रत्येक गोष्टींचा दर 

समाज आणि त्यातील सदस्य यांच्यात या काढणाऱ्यांसाठी सांगावंसं वाटतं , हे छोटंसं गाव 
विषयाबाबत ताळमेळ असण्याचा हा जो काळ होता आजही १५० जणांमागे एक या प्रमाणात तलावाची 
तो काही थोडा थोडका नव्हता , अगदी रामायण , सुविधा उपभोगत आहे. ज्या काळात हे तलाव 
महाभारताच्या काळातील तलाव जरी आता बांधले गेले त्या काळात तर लोकसंख्या याहीपेक्षा 
विचारात घेतले नाहीत तरी देखील इसवी सनानंतर कमी असणार . याचा अर्थ त्या काळात या गोष्टीवर 
५०० ते १५०० वर्षापर्यंत देशाच्या या टोकापासून भर होता की आपल्या वाट्याला येणारा पावसाच्या 
ते त्या टोकापर्यंत तलाव बनतच राहिले . पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमा करायचा आणि 
जवळजवळ १००० वर्ष सातत्याने चालत संकटकाळी आसपासच्या क्षेत्रांतही वाटून घ्यायचा. 
राह्यलेल्या या परंपरेमध्ये इसवी सन १५०० नंतर वरुण देवतेचा हा प्रसाद प्रत्येक गाव आपल्या 
थोडी बाधा यायला सुरवात झाली पण याही ओंजळीत भरून घेत होतं . 
काळात हा प्रवाह पूर्णपणे थांबला नाही की आणि जिथे प्रसादच कमी मिळत असेल तिथे ? 
सुकलाही नाही. इतकी वर्ष हा समाज जे काम तिथे तर त्याचा एकेक कण , एकेक थेंब तरी कसा 


355 


२० / आज भी खरे है ताल 


ही गोष्ट खरी आहे का नुसती 
आरव्यायिका कोणास ठाऊक , 

ATMER 
पण आपल्या देशाच्या मध्य ENA 
भागातल्या बऱ्याच मोठ्या प्रदेशात / NIR 

ती इतिहासाला ठेंगा दारववत 
लोकांच्या मनात खोल जाऊन 

रुजलेली आहे. 


wwerNaaws 


ANK 


an 


MANY 


mwwwindows 


an 


womammar. 


Sparmanardan 


M 


तलावात वापरले जाणारे स्तंभ 


वाया जाऊ दिला जाणार ? देशातला सर्वात कमी जिथे जिथे लोकसंख्या वाढत गेली आणि शहरं 
पावसाचा प्रदेश राजस्थान आणि त्यातही सर्वात बनली तिथेसुद्धा पाणी ना कधी उधार घेतलं गेलं , 
रखरखीत मानल्या जाणाऱ्या थरच्या वाळवंटात ना आजच्या शहरांप्रमाणे कोणाकडून हिरावून घेतलं 
वसलेल्या हजारो गावांची नावंच मुळी तलावांशी गेलं . गावांप्रमाणेच शहरांनी सुद्धा आपल्या गरजा 
नातं जोडणारी आहेत . गावांच्या नावातच सर जोडलं स्वतः भागवल्या होत्या . इतर शहरांची तर गोष्टच 
गेलंय; सर म्हणजे तलाव. सर नाही तर गाव कसं सोडा, एके काळी खुद्द दिल्लीमध्ये साधारण ३५० 
वसणार ? इथे तर तुम्ही तलाव मोजण्याऐवजी गावंच छोटे मोठे तलाव असल्याची नोंद मिळते . 
मोजत चला आणि नंतर त्या संख्येला दोन किंवा गावातून शहराकडे आणि शहराकडून राज्याकडे 
तीन ने गुणा . 

आणि आता पुन्हा एकदा रीवा प्रांतात येऊया . 


आज भी खरे है तालाब | २६ 


आजकालच्या मापदंडानुसार हा प्रदेश मागासलेला ना कोणत्या स्वरुपात लोकांची सेवा करतच होते . 
म्हणून समजला जातो, पण जलसंधारणाच्या दृष्टीने इकडे-तिकडे विखुरलेले हे आकडे एकत्र करून 
बघितलं तर पूर्वीच्या काळात तिथे जवळजवळ बघितले तर असं म्हणता येईल की या शतकाच्या 
५००० तलाव होते . 

सुरुवातीपर्यंत आषाढाच्या पहिल्या दिवसापासून 
- खाली दक्षिणेकडच्या राज्यांकडे नजर टाकली भाद्रपदाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत भारतात ११ ते 
तर , स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर १०० वर्षांपूर्वी मद्रास १२ लाख तलाव भरून जात असत आणि पुढच्या 
प्रेसिडेन्सीमध्ये ५३000 तलाव मोजले गेले होते . ज्येष्ठापर्यंत वरूणदेवतेचा हा प्रसाद थोडा थोडा तरी 
तिथे सन १८८५ मध्ये फक्त चौदा जिल्ह्यांमध्ये वाटला जात असे . 
जवळजवळ ४३००० तलावाचं काम चालू होतं . कारण .. . लोक " अच्छे अच्छे काम करत 
याच धर्तीवर आजच्या उपेक्षेच्या युगातही १९८० होते ... . ! " 
सालपर्यंत जवळजवळ ३९००० तलाव कोणत्या 


२२ / आज मी खरे है ताल 


- निवेपासून शिखरापर्यंत ... Kamale 


अनपुछी ग्यारस आहे - देव उठले आहेत . झालंय. तलावाची जागा ठरलीये , ते ठरवणाऱ्यांच्या 
आता अच्छे अच्छे काम करण्यासाठी कोणी डोळ्यांमध्ये कोण जाणे किती पावसाच्या सरी 
कोणाला काहीही विचारायची, मुहूर्त काढण्याची उतरून गेल्यात , त्यामुळे तिथे पाणी कुठून येणार , 
गरज नाहीये. तरीही लोक जमले आहेत, एकमेकांना किती येणार , त्यातलं किती आपण अडवू शकतो 
काहीतरी विचारत आहेत . ... आज एक नवा तलाव असे प्रश्न पडतच नाहीत . खरंतर हे प्रश्न नाहीतच, 
बांधायला सुरुवात होणार आहे ना ! 

साध्या सरळ गोष्टी आहेत , अगदी तळहातावर 
वाचकांना वाटेल की आज त्यांना , एक तलाव तोलल्यासारख्या . त्यांच्याचपैकी काही अनुभवी 
कसा बनतो - पाल बांधण्यापासून ते त्यात पाणी नजरांच्या देखरेखीखाली याच्या आधीही बरेच 
भरण्यापर्यंत -याबद्दलचं सर्व काही वाचायला तलाव बांधले गेले आहेत आणि त्यांच्याचपैकी 
मिळणार . आम्ही स्वतः त्याबद्दलची अशी सविस्तर काहीजण असेही आहेत की जे पिढ्यानपिढ्या हेच 
नाहिती शोधण्याचा बराच प्रयत्न केलाय पण काम करत आले आहेत . तलाव बांधण्यासाठी तर 
आम्हाला तसं काही सापडलं नाही. जिथे कित्येक दहा दिशा पडल्या आहेत पण जागेची निवड 
वर्षांपासून तलाव बांधले जात आले आहेत - करताना बऱ्याच गोष्टीचा विचार केला गेलाय. ही 
हजारोंच्या संख्येने बांधले गेले आहेत - तिथे तलाव जागा गुरचराईच्या दिशेला आहे , इथे जरा उतार 
बांधण्याबाबत विशेष काही वाचायला मिळत नाही आहे, सखल भाग आहे, जिथून पाणी येईल तिथली 
ही गोष्ट ऐकताना जरा विचित्र वाटण्याची शक्यता जमीन मुरुमाड आहे, तिथे लोक प्रातर्विधीसाठी 
आहे पण ही खरी परिस्थिती आहे. तलाव कसा वगैरे येत नाहीत , जनावरांची कातडी काढण्याची 
बांधावा या ऐवजी तलाव असा बांधावा हे जागा म्हणजेच हाडवाडा सुद्धा आसपास नाही. 
प्रत्यक्षात आणण्याचा तो काळ होता . पण तरीही अभ्यासाने अभ्यास वाढतो . हे तज्ञ लोक 
या संबंधीच्या इकडच्या -तिकडच्या वर्णनांवरून गप्पागोष्टी करून ऐकलेल्या आणि नंतर नक्की 
तलाव बांधण्याबाबत अगदी सुंदर नाही तरी केलेल्या त्या जागेची परत एकदा पाहणी करतात. 
सर्वसाधारण चित्र मात्र समोर येऊ शकतं . इथे पोचल्यावर आगौरची - ( पाणलोट क्षेत्र ) - 

तर काय . .. .. आज अनपुछी ग्यारस आहे. आता म्हणजेच जिथून पाणी येणार आहे त्या जागेची 
काय विचारायचं ? सगळं बोलणं तर केव्हाच साफसफाई , सुरक्षितता अशा गोष्टी पक्क्या करतात . 


* अनपुछी ग्यारस या दिवसाला महाराष्ट्रात अवचित एकादशी म्हणतात आणि त्यादिवशी कोणतेही चांगले काम करायला 
मुहूर्त काढावा लागत नाही अशी श्रद्धा आहे . 


आज भी खरे है तालाब | १३ 


आता आगर म्हणजे जिथे पाणी जमा होणार आहे . अनपुछी ग्यारसच्या दिवशी इतकं काम तर 
अशा जागेच्या स्वभावाची पारख केली जाते. पाल होणारंच. पण जर काही कारणामुळे त्या दिवशी 
किती उंच हवी, किती रुंद हवी, कुठून कुठपर्यंत काम सुरु नाही झालं तर मात्र मुहूर्त विचारला जाईल 
बांधणी होईल , तलावात पाणी पूर्ण भरल्यावर ती किंवा स्वतः काढला जाईल . गावातल्या , 
वाहून जाऊ नये म्हणून त्याला अपरा -किंवा शहरातल्या प्रत्येक घरात मिळणाऱ्या पंचांगावरून 
नेष्टा ( ओव्हरफ्लो ) कुठे ठेवायची या सर्व गोष्टींचा आणि इतर गोष्टींवरून विहिरी , तलाव , बावडी 
अंदाज घेतला गेलाय. 

खोदण्यासाठीचे मुहर्त आजही सांगितले जातात 
सर्व जण जमले आहेत . आता उशीर कशाला ? आणि पाळलेही जातात . हस्त , अनुराधा , तीनही 
लखलखती थाळी तयार आहे आणि सूर्याची किरणं उत्तरा , शतभिषा, मघा, रोहिणी, पुष्य , मृगशीर या 
तिला आणखी चमकवत आहेत. एक लोटा पाण्याने नक्षत्रावरच्या चंद्रवार , बुधवार , बृहस्पतीवार तसंच 
भरून ठेवलाय . रोली, मौली , हळद , अक्षता व शुक्रवारी काम सुरु व्हायला पाहिजे . पण चतुर्थी, 
त्याबरोबर एक लाल मातीचं पवित्र डालगं ठेवलंय . नवमी , आणि चतुर्दशी मात्र टाळावी. शुभलग्नामध्ये 
धरती व जल यांच्यावरच्या स्तुतीचे श्लोक गायले जर गुरु आणि बुध बलवान असतील , पापग्रह 
जातायत . वरूणदेवतेचं स्मरण केलं जातंय . तलाव निर्बल असतील , शुक्रवारचा चंद्र जलचर राशिगत 
कुठेही खोदला जावो , देशाच्या एका टोकापासून लग्न किंवा चतुर्थ असेल , गुरु व शुक्र अस्त 
ते दुसऱ्या टोकापर्यंत सर्व नद्यांना साद घातली नसतील , भद्र नसतील तर खोदकाम करण्यास 
जातेय . आता श्लोक थांबलेत , मातीवर फावडी अतिशय शुभ समजलं जातं . 
चालवतानाचा आवाज यायला लागलाय . पाच आज आपल्यातल्या बऱ्याच लोकांना या सर्व 
माणसं पाच पाच घमेली माती खोदतात , दहा हात मुहूर्तांची नावं समजत असतील नसतील पण आजही 
ती घमेली उचलून त्यातली माती पाली वर समाजाच्या बऱ्याच मोठ्या हिश्यातील लोकांच्या 
टाकतात ... बस्स ....इथेच पाल पडणार . आता गूळ मनातील वेळापत्रके ह्याच कालमापनेशी जुळलेली 
वाटला जातोय , मुहूर्त साधला गेलाय . डोळ्यात आहेत . काही वर्षांपूर्वीतर संपूर्ण समाज याच 
साठवलेलं तलावाचं संपूर्ण चित्र फावड्याने रेषा कालगणनेनुसार चालत होता . 
काढून जमिनीवर उतरवलं जातं . माती कुठून आता सर्व काही जमलंय , लोक आपापल्या घरी 
काढायची, कुठे टाकायची, पालीपासून किती दूर परतलेत . एक दोन दिवसांनंतर सर्वांच्या सोयीचा 
खोदाई होईल ? पालीच्या अगदी पायालगतच दिवस पाह्यला जाईल आणि काम पुन्हा सुरु होईल . 
इतकी खोली नकोय की ज्यामुळे पाण्याच्या दाबाने तज्ञ नजरा एक क्षणही बेसावध नाहीत . तलाव 
पाल कमजोर होईल ! 

किती मोठा आहे , काम किती करावं लागेल, 


जिथेकित्येक वर्षांपासून तलाव बांधले जात आहेत 
हजारोंच्या संख्येने बांधले गेले आहेत - तिथे तलाव बांधण्याबाबत विशेष काही 
वाचायला मिळत नाही , ही गोष्ट ऐकताना जरा विचित्र वाटण्याची शक्यता आहे . 

पण ही खरी परिस्थिती आहे . तलाव कसा बांधावा या ऐवजी 
तलाव असा बांधावा हे प्रत्यक्षात आणण्याचा तो काळ होता . 


१४ / आज भी खरे है ताल 


औजारं किती लागतील , किती मण माती खणावी याठिकाणी पाल बरोब्बर आपल्या कोपरासारखी 
लागेल , पाली वर माती कशी टाकावी लागेल? वळते. तलावाची जागा गावाजवळ असेल तर लोक 
घमेल्यांनी, कावडीने , लग्ग्याने वाहून न्यावी लागेल जेवायला घरी जातात . जर दूर असेल तर जेवणही 
की गाढवांची गरज पडेल ? कित्येक प्रश्न समोर तिथेच होतं . पण पूर्ण दिवस सर्वांना गुळपाणी मात्र 
आहेत . किती काम कच्चं आहे , किती पक्कं आहे , जागेवरंच मिळतं . पाण्याचं हे काम म्हणजे 
चुन्याचं किती , दगडाचं किती ? मातीचं कच्चं काम जिव्हाळ्याचं काम , पुण्याचं काम , इथे अमृतासारखं 
एकदम पक्कं करायला लागेल आणि दगड - चुन्याचं गोड पाणीच प्यायला द्यायचं .. . . मग कुठे 
काम देखील कच्चं रहाता कामा नये . प्रश्नांच्या अमृतासारखं सरोवर तयार होईल . 
लहरींवर लहरी उठतात आणि तज्ञांच्या मनात या अमृतसरची रक्षा करणार आहे पाल . तीच 
खोलवर कुठेतरी शांत होतात . शेकडो मण मातीचं तलावाची पालक आहे. ही पाल पायाशी किती 
काम म्हणजे काही साधं काम नव्हे . वाहत्या रुंद पाहिजे , किती वर आली पाहिजे आणि वरची 
पाण्याला थांबायला भाग पाडायचंय .. . रुंदी किती पाहिजे असे प्रश्न याठिकाणी गणित आणि 
पाण्याशी! ! ... नव्हे. .. जणू.. . आगीशीच खेळायचंय . विज्ञानावरचा भार वाढवत नाहीत . तज्ञ नजरेने जर 

डुगडूगी वाजतेय , आख्खं गाव तलावाच्या मोजमाप घ्यायचंच झालं तर निवेच्या (पायाच्या ) 
जागेवर जमा झालंय . तलावाचं काम अमानी ने रुंदीपेक्षा तिची उंची अर्धी असायला पाहजे , आणि 
होणार आहे ; अमानी म्हणजे सर्वांनी एकसाथ पूर्ण झाल्यावर वरची रुंदी एकूण उंचीपेक्षा अर्धी 
काम करायचं आणि सर्वांनी एकसाथ घरी जायचं. असायला पाह्यजे अशी मापं ठरवली जातात . 
शेकडो हात माती खणतात , शेकडो हात पालीवर मातीचं कच्चं काम पूर्ण होत आलंय. आता 
माती टाकतात . हळू हळू पहिला स्तर पूर्ण झालाय , पक्क्या कामाची पाळी. चूनकरी लोकांनी चुन्याचा 
एक थर आता उठून दिसतोय. मग सुरु होते चोपणी , घाणा लावला आहे . आता गारा तयार होतो आहे . 
हे चोपणीचं काम बैल करतायत . चार टोकदार 
खुरांवर बैलांचं सर्व वजन पडतंय . एक स्तर पूर्ण चुन्याचा घाणा 
झाल्यावर त्याच्यावर मातीचा दुसरा थर टाकायला 
सुरवात झालीये. एकेक स्तर उठला की त्यावर माती 
टाकली जातेय , पाणी मारलं जातंय आणि बैल 
चालवले जातायत . शेकडो हात तत्परतेने चालतात , 
सावकाश एक एक स्तर उठत जातो . 

अगदी आतापर्यंत कुदळीची एक रेषाच दिसत 
होती , आता ती एक मातीची पट्टी बनली आहे . 
काही ठिकाणी ती अगदी सरळ आहे तर काही 
ठिकाणी तिच्यावर भराव जास्त टाकला आहे . 
आगौर मधून येणारं पाणी याठिकाणी जोर लावणार , 
याच ठिकाणी पालीवर सुद्धा जास्त माती दाबली 
आहे. याला कोहनी देखील म्हणलं जातं कारण 


सिलावट किंवा पाथरवट पत्थर फोडण्यात मग्न हा नेष्टा पालीच्या उंचीपेक्षा थोडा खाली असेल . 
झालेत . तलावाची रक्षा करणाऱ्या पालची रक्षा त्याचमुळे पाल तुटण्याच्या आधी तो पाणी सोडून 
करण्यासाठी नेष्टा लावला जातोय . नेष्टा म्हणजे देईल . जमिनीपासून त्याची उंची पालीच्या उंचीच्या 
अशी जागा की जिथून तलावातलं अतिरिक्त पाणी प्रमाणात ठरेल . हे प्रमाण असेल दहा आणि सात 
पाली ला नुकसान न पोचवता वाहून जाईल. पूर्वी हातांचं . 
केव्हा तरी हा शब्द निसृष्ट किंवा निस्तरण किंवा पाल आणि नेष्ट्याचं काम पूर्ण झालं आणि आता 
निस्तार असा असेल पण तलाव घडवणाऱ्यांच्या तलावाचं आगर तयार झालं . आगौर मधलं सगळं 
जिभेवरून निसटत निसटत , घासून गुळगुळीत होत पाणी आगरमध्ये येऊन विसावेल . तज्ञ नजरा परत 
नेष्टाच्या रुपात इतका मजबूत होऊन गेलाय की एकदा आगौर आणि आगरचं नीट परीक्षण करतात . 
गेल्या शेकडो वर्षात त्यातली एक मात्रासुद्धा आगरची क्षमता आगौरमधून येणाऱ्या पाण्यापेक्षा 
निसटली नाही. 

जास्त तर नाही ? कमी तर नाही ? उत्तर हो असं 


सिमट सिमट जल भरही तलावा 


SHAN 


येत नाही . 

येईल , तसे सर्व लोक परत एकदा तलावावर 
शेवटची डुगडूगी वाजतेय . काम तर पूर्ण झालंय जमतील . तज्ञ नजरा आजतर खऱ्याखुऱ्या कसोटीला 
पण तरीही आज सर्व लोक तलावाच्या पालीवर उतरणार आहेत. लोक कुदळ , फावडी, बांबू व 
एकत्र जमणार आहेत . अनपुछी ग्यारसला जो लाठ्या घेऊन पालीवर फेऱ्या मारतायत . इतक्या 
संकल्प केला होता तो आज पुरा झालाय . निगुतीने एकेक थराने उठलेली पाल पहिल्या झडीचं 
बस.... आता फक्त स्तंभ लावणं आणि पालीवर पाणी प्यायल्याशिवाय मजबूत होणार नाही . हर 
घटोइया देवतेची प्राणप्रतिष्ठा करणंच तेवढं बाकी ठिकाणांवरून पाणी धसू शकेल, भेगा पडू शकतील , 
आहे. आगरमधल्या स्तंभावर गणेशजी विराजमान उंदरांना बिळं बनवायला कितीसा वेळ लागणार ? 
झालेत , खाली आहे सर्पराज तर घटोइया बाबा पालीवरून चालताना लोक बांबूंनी , लाठ्यांनी या 
घाटावर बसून पुऱ्या तलावाची रक्षा करणार आहेत . फटी दाबून दाबून भरतायत . 

आज सर्वांना जेवण दिलं जाईल . सुंदर , मजबूत काल ज्या त - हेने ही पाल हळू हळू उठत होती , 
अशा पालीने वेढलेला तलाव दूरवरून एखाद्या आज त्याच त- हेने आगरात पाणी वर चढणार आहे . 
मोठ्या थाळीसारखा दिसतोय. ज्या अनाम लोकांनी आज ते पूर्ण आगौरमधून हळू हळू भरत येत आहे. 
हा घडवलाय ते आज प्रसाद वाटून त्याला सुंदरसं सिमट - सिमट जल भरहीं तलावां । 
नावंही देणार आहेत आणि हे नाव कोणत्या जिमी सद्गुण सज्जन पहिं आवां ।। 
कागदावर नाही तर लोकांच्या मनावर लिहिलं अनाम हातांची मनोकामना पाण्याने स्वीकारली 
जाईल . 

आहे. 
पण नाव दिलं तरी काम झालं असं नाही . 
हथिया नक्षत्र जसं उगवेल , पाण्याची पहिली सर 


आज भी खरे है तालाब / 26 


संसार सागराचे खरे नायक 


कोण होते हे अनाम लोक ? शेकडो हजारो मिळणारा पाण्याचा खडखडाट सर्व काही सांगून 
तलाव काही शून्यातून प्रगट झालेले नाहीत . त्यांच्या जातो . याच काळातल्या समाजाचे दावे याच 
निर्मितीमागे एक हिस्सा योगदान तलाव बांधून काळानुसार मापले तरीही कधी ते दावे तोकडे 
घेणाऱ्यांचं असेल तर दहा हिस्से योगदान होतं प्रत्यक्ष पडतात तर कधी मोजपट्टीच थोटी पडल्यासारखं 
बांधणाऱ्यांचं आणि हेच एक - दहा करत शेकडो वाटतं . 
हजारो होत होते . पण गेल्या २०० वर्षांत नव्या या मोजमापांना जरा इथेच सोडूया आणि परत 
विचाराच्या थोडाफार शिकलेल्या समाजाने या थोडं मागे जाऊया . आज जे अनाम झाले आहेत 
शेकडो हजारोंना पार शून्य बनवून टाकलंय . या त्यांचं एके काळी फार फार मोठं नाव होतं . आख्ख्या 
नव्या समाजाच्या मनात इतकंसुद्धा कुतूहल उरलं देशात त्यावेळी तलाव बनत होते आणि त्याची 
नाही की त्यांच्या पूर्वीच्या काळात हे इतके सर्व निर्मिती करणारेसुद्धा आख्ख्या देशभर होते . काही 
तलाव बांधले तरी कोणी असतील ? त्यांनी याच ठिकाणी ही विद्या जातीच्या शाळेत शिकवली 
पद्धतीचं काम करण्यासाठी नवा ढाचा तयार केला जायची तर कधी ती जातीपासून दूर , एक विशेष 

आहे आय . आय टी . चा , सिव्हील इंजिनियरींगचा; " पांतंच बनून " जायची. निर्मिती करणारे लोक कधी 
पण त्यांच्या दृष्टीकोनातून , त्यांच्या मापदंडानुसार एका ठिकाणी वसलेले दिसत तर कधी ते अशी 
का होईना पण त्यांनी अगोदरच झालेल्या अशा कामं करत इथून तिथे भटकत राहात . 
कामांचं साधं मुल्यमापनही करण्याचा प्रयत्न केला गजधर हा एक अतिशय सुंदर शब्द आहे, 
नाही. अगदी त्यांनी त्यांच्या मापात जरी तोललं तलावांची निर्मिती करणाऱ्यांची आदराने आठवण 
असतं तरी कमीत कमी त्यांच्या मनात हा तरी प्रश्न काढण्यासाठी ! राजस्थानच्या काही भागात अजूनही 
आला असता की त्यावेळची आय. आय टी . कुठे हा शब्द टिकून राह्यलाय. गजधर म्हणजे जो गज 
होती ? तिचे संचालक कोण होते ? त्याचं बजेट हातात धारण करतो तो आणि ज्याचा उपयोग 
किती होतं ? आणि किती सिव्हिल इंजिनियर त्यातून मोजण्यासाठी होतो तो गज . तरीही समाजाने त्यांना 
बाहेर पडत होते ? पण त्यांनी या सर्व गोष्टी गेल्या फक्त तीन हात लोखंडी कांब हातात घेऊन फिरणारा 
जमान्यातल्या , झाल्या गेल्या , जुनाट अशा मानल्या मिस्त्री समजलं नाही. गजधर .... जो समाजाची खोली 
आणि पाणी प्रश्नाला नव्या त - हेने सोडवायचं मापु शकतो ..... त्याला हा असा दर्जा दिला गेला 
ठरवलं ; एवढंच नव्हे तर सोडवल्याचा दावासुद्धा होता . 
केला. पण गावं , वाड्या - वस्त्या तर सोडाच अगदी गजधर हे वास्तुकार असायचे. ग्रामीण समाज 
शहरात सुद्धा दिवसातले कित्येक तास अनुभवायला असो नाहीतर नागरी समाज , त्याच्या नवनिर्माणाची , 


१८ / आज भी खरे है ताल 


ENGT 


1 


2 


. .. 


. 


देखभाल - दुरुस्तीची जबाबदारी गजधर निभावत 
असत . नगरनियोजनांपासून छोटी छोटी सृजनाची 
कामं गजधरांच्या खांद्यावर सोपवली जात . ते योजना 
तयार करीत , त्यासाठी लागणारी साधनसामग्री 
जमवत आणि त्याच्या बदल्यात ते आपल्या 
यजमानांकडे अशी काही अवाजवी मागणीही करत 
नसत की जी पूर्ण करणं त्यांना शक्य होऊ नये . 
लोकसुद्धा असे होते की त्यांच्याकडून जे काही 
शक्य होईल ते या गजधरांना भेट देत असंत . काम 
पूर्ण झाल्यावर कामाच्या मोबदल्याशिवाय या 
गजधरांचा सन्मानही केला जात असे . सरोपा भेट 
देण्याची परंपरा आता कदाचित फक्त शीख 
समाजातच टिकून राह्यली आहे पण अगदी 
अलीकडच्या काळापर्यंत राजस्थानात गजधरांना 
यजमानांतर्फे अतिशय आदरपूर्वक सरोपा भेट दिला 
जात असे . त्याला सन्मानपूर्वक बांधल्या जाणाऱ्या 
पगडीशिवाय चांदी, कधीकधी तर सोन्याची बटणंही 
भेट म्हणून दिली जात. पगडी बांधून झाल्यावर हे 
गजधर आपल्या टोळीतल्या आणखी काही जणांची 
नावं घेत आणि त्यांनाहि त्यांच्या श्रमाच्या 
मोबदल्याव्यतीरिक्त काही ना काही भेटवस्तू दिल्या 
जात . कृतज्ञतेचा हा सोहळा , तलाव बांधल्यावर 
होणाऱ्या मेजवानीच्या वेळेस विशेषतः बघायला 
मिळत असे. 

हे गजधर हिंदू असायचे तर कधीकधी 
मुस्लिमसुद्धा. सिलावट किंवा सिलावटा नावाची 
एक जात वास्तुकलेसाठी बरीच प्रसिद्ध होती . 
सिलावटा हा शब्द शीला म्हणजे पत्थर या 
शब्दापासून बनला आहे. हे सिलावटा लोक सुद्धा 
गजधरांप्रमाणे दोन्ही धर्माचे होते . आपल्याकडे 
पाथरवट म्हणतात त्यांना. एकूण लोकसंख्येच्या 
मानाने त्यांची संख्यासुद्धा बरीच होती . त्यांचे 
स्वतःचे मोहल्ले होते , अगदी आजही राजस्थानांतल्या 
जुन्या शहरांमध्ये सिलावट पाडा बघायला 


वास्तुकार गजधर 


आज भी खरे है तालाब | १९ 


मिळतो. सिंध प्रांतात कराचीमध्येही सिलावटांचा असं म्हणलं जातं की त्यांना भाव प्राप्त होतो 
भला मोठा मोहल्ला आहे. गजधर आणि सिलावटा - .. म्हणजे बस... अन्तःप्रेरणेनेच कळायचं. हे सिरभाव 
एकाच प्रकारचं काम करणारी ही दोन नावं - कोणत्याही विशिष्ठ जातीचे नसत , एवढंच की त्यांना 
कधीकधी एक झालेली दिसतात . जेसलमेर आणि ही सिद्धी मिळत असे. जलसुंघा म्हणजे फक्त 
सिंध प्रांतामध्ये सिलावटांच्या नायकालाच गजधर गंधावारून भूजलाची जागा सांगू शकणारे लोक या 
म्हणल जातं . कराचीमध्येहि या दोघांकडे सन्मानाने सिरभावांसारखेच असायचे, फरक एवढाच की ते 
बघितलं जातं . फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या भूजलातल्या तरंगांचे संकेत आंबा किंवा जांभळाच्या 
मंत्रिमंडळात एका सिलावटाची - हकीम मोहम्मद लाकडाच्या सहाय्याने अचूक पकडून पाण्याची जागा 
गजधर याची - नियुक्ती झाली होती . 

सांगू शकत . हे तर आजही चालू आहे. ट्यूबवेल 
यांचा एक प्रवाह तोमर वंशापर्यंत जातो आणि खणणाऱ्या कंपन्या प्रथम त्यांच्या यंत्रांच्या सहाय्याने 
तो समाजनिर्मितीच्या अत्युच्च पदापर्यंत पोचू शकत जागा शोधतात व त्यानंतर या लोकांना बोलावून 
असे . . त्यांच्यातल्या अनंगपाल तंवरने तर एके घेऊन तिथे पाणी लागेल की नाही ते निश्चित करतात. 
काळी दिल्लीवर झेंडाही फडकवला होता . कित्येक सरकारी खातीदेखील आजही , कागदोपत्री 

एखाद्या तज्ञाची निष्णात नजर कशी असावी न दाखवता या लोकांची सेवा घेतात . 
याचं सुंदर उदाहरण म्हणजे गजधर ! हे काम गुरु - सिलावटा हा शब्द मध्य प्रदेशपर्यंत जाता जाता 
शिष्य परंपरेने शिकवलं जायचं . जुन्या जाणत्या एक मात्रा सांडत सिलावट बनून जातो पण त्याचे 
हाताखाली नवा हात इतका तयार व्हायचा, इतका गुण मात्र कुठेही सांडून जात नाहीत . मध्य प्रांतात 
तरबेज व्हायचा की काही काळानंतर त्याला जोडिया काही ठिकाणी सिलकर लोकही होते. गुजरातमध्येही 
म्हणून घेतलं जायचं . जोडिया म्हणजे गजधराचा ते बऱ्याच संख्येने आहेत पण तिथे त्यांना सलाट 
विश्वसनीय जोडीदार . एका गजधराबरोबर अनेक म्हणलं जातं . त्यांच्यातही हिरा सलाट दगडावरच्या 
जोडिया असायचे. असे खास जोडिया लाभलेले कामामधील त्यांच्या कौशल्यामुळे फारंच नावाजले 
गजधर स्वतः इतके उच्च पदी पोचत की ... ते फक्त जायचे. 
नावापुरतेच गजधर रहात , आता प्रत्यक्ष गजापासून कच्छमध्ये या गजधरांचे गईधर झाले आहेत . 
त्यांची मुक्तता होत असे. खरंतर चांगल्या गजधराचा त्यांचा वंशवृक्ष इंद्रदेवतेचा पुत्र जयंत पासून सुरु 
अर्थच असा आहे की जो अवजाराला हातही लावत होतो असा समज आहे . काही ठिकाणी या 
नाही, फक्त जागा पाहूनच निर्णय घेतो की इथे काय गजधरांच नाव " सूत्रधार " ही असल्याचं आढळतं , 
काय केलं पाह्यजे..त्यानंतर एका जागेवर बसून फक्त याचंच पुढे गुजरातमध्ये थार आणि देशाच्या काही 
त्यांच्या तोंडी निर्देशावर कामं चालंत . अवजारांचा भागात सुथार झालंय . 
उपयोग करत करत इतक्या उंचीवर जायचं की या गजधरांचं शास्त्रीय नाव स्थापती देखील 
त्यानंतर अवजारांची गरजच भासू नये, इतपत ठीक होतं आणि आज ते काही इलाक्यांमध्ये थवई 
आहे , . . पण अवजारांना हातच लावायचा नाही म्हणून प्रसिद्ध आहेत . पथरोट ( पाथरवट ) आणि 
ही विशेषच गोष्ट आहे. अशा सिद्धहस्त लोकांना टकारी सुद्धा पत्थरावर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
सिरभाव म्हणलं जायचं . हे सिरभाव कोणत्याही कामात अतिशय जाणकार होते आणि तलाव 
अवजाराशिवाय पाण्याची जागा अचूक दाखवत . . बांधण्याच्या कामात त्यांची गरज भासत असे . 


२० / आज भी खरे है ताल 


मध्यप्रदेशामधल्या पथरौटा या नावाची गावं आणि सर्व माहिती या बुलई लोकांना अगदी तोंडपाठ असे 
मोहल्ले आजही त्यांची आठवण करून देतात . टकारी पण तरीही त्यांच्याजवळ या सर्व गोष्टींचा 
लोक दूर दक्षिणेपर्यंत पसरलेले होते आणि त्यांच्या बारीकसारीक तपशील लिहिलेला देखील असे . 
वस्त्यांना टकेरवाडी म्हणलं जायचं . 

माळवा भागात या बुलई लोकांच्या मदतीनेच 
हे सर्व जग मातीचं बनलंय आणि अशा या ही सर्व माहिती जमीन मोजणीच्या दस्तऐवजामध्ये 
मातीचं हे संपूर्ण जग जाणणारे खास लोकही काही 
कमी नव्हते . हे लोक म्हणजे मटकुट तर काही 
ठिकाणी मटकुडा ; आणि जिथे हे वसलेले असत 
त्या गावांना मटकुली म्हणलं जायचं . सोनकर 
आणि सुनकर हे शब्द सोन्याचं काम 
करणाऱ्यांसाठी वापरले जात पण इथे सोनं म्हणजे 
आपलं नेहमीचं सोनं नव्हे तर इथे याचा अर्थ माती 
हा आहे . हे सोनकर किंवा सुनकर स्वतःला 
राजलहरिया असंही म्हणवत आणि स्वतःच्या 
वंशाचा संबंध रघुवंशातल्या सगर नावाच्या एका 
सम्राटाच्या पुत्राशी जोडतात . अश्वमेध यज्ञात 
सोडल्या गेलेल्या घोड्यांना कुणीतरी पळवून नेलंय 
हे समजल्यावर सगर - पुत्रांनी त्यांना शोधण्यासाठी 
सारी पृथ्वी खणून काढली होती आणि शेवटी 
कपिलमुनींच्या क्रोधास पात्र झाले होते . त्यांच्या 
शापानुसारच हे सोनकर लोक तलावाच्या 
बांधकामात माती खोदण्याचं काम करायला लागले ; 
पण आता क्रोध नव्हे तर पुण्य मिळवू लागले . हे 
लोक विटा बनवण्याच्या कामातही अतिशय कुशल नोंदवली जात असे आणि हा दस्तऐवज प्रत्येक 
असतात . तलाव बांधताना मातीच्या खोदकामासाठी जमीनदारीमध्ये सुरक्षीत राहत असे . 
खंती लोक सुद्धा बोलावले जात. जर काही या बुलईना कुठे कुठे ढेर ही म्हणलं जात 
कारणासाठी ते उपलब्ध नसतील तर त्या बाबतीत असे . त्यांच्याचसारखे मिर्धा होते , ते जमिनीचे 
कुंभाराचा सल्ला घेतला जात असे . 

हिशेब आणि जमिनीचे कज्जे सोडवंत असत . 
तलावाची जागा ठरवण्याच्या वेळेला बुलई विटा व चुन्याच्या गाऱ्याचं काम चुनकर करीत 
लोक बिना बुलायेच येत असत. बुलई म्हणजे असे आणि फावल्या वेळात ते मिठाचा व्यापारही करत 
लोक की ज्यांना गावाची पुरेपूर माहिती असायची. असत. आजच्या मध्यप्रदेशात सन १९११ मध्ये या 
कुठे , कशा प्रकारची जमीन आहे , कोणाची आहे , चुनकरांची संख्या २५००० च्या वर होती. तिकडे 
याच्या आधी कुठे कुठे तलाव किंवा विहिरी ओरिसामध्ये लुनिया , मुरहा व सांसिया होते . 
खोदल्या गेल्यात , कुठे आणखी बनू शकतील अशी इंग्रजांच्या काळात या सांसियाना गुन्हेगार जमात 


PLANEL 


आज भी खरे है तालाब | २१ 


ठरवून जीवनातून उखडलं गेलं . 

समाजासाठी राखून ठेवली जात असे. त्याचं जीवन 
जसे जसे नवे लोक तलावांना विसरत गेले तसे तलावावर चालायचं आणि आयुष्यभर ते तलावाची 
त्यांची निर्मिती करणाऱ्यांना सुद्धा ! या विस्मृतीत रखवाली करत . 
गेलेल्या लोकांच्या सूचीमध्ये लादैया , दुसाध , भील , भिलाले , सहारिया, कोल आज आपलं 
नौनिया , गोंड, परधान , कोल , ढीमर , ढीवर , भोई सर्वस्व घालवून बसलेत आणि अनुसूचित 
सुद्धा आलेच . एक काळ असा होता की ह्या जमातीमध्ये समाविष्ट झालेत पण एके काळी त्यांची 
लोकांना तलावाच्या बाबतीतले जाणकार मानलं छोटी मोठी राज्यं होती . या राज्यांमध्ये ते पाण्याची, 
जायचं . आज त्यांची ही पात्रता समजून घेण्यासाठी तलावांची व्यवस्था पूर्णपणे स्वतः बघत . वाहत्या 
आवश्यक असलेली माहितीसुद्धा आपण हरवून नदीचं पाणी कुठे अडवलं पाह्यजे , कुठे बंधारा 
बसलोय . 

घातला पाह्यजे आणि नंतर या बंधाऱ्यातलं पाणी 
कोरी किंवा कोळी जातीने सुद्धा तलाव बांधणीत सिंचनासाठी कीती दूरवर नेलं पाह्यजे याबाबतीतलं 
फार मोठं काम केलंय . शेकडो तलाव बांधणाऱ्या कौशल्य आपल्या धनुष्यबाणाइतकंच ते लीलया 
कोरी लोकांबद्दल माहीती मिळण्यासाठी आज साधी खांद्यावर वागवत . अशा पद्धतीने बांधल्या जाणाऱ्या 
ओळही वाचायला मिळत नाही. पण एक काळ बंधाऱ्यामधल्या किंवा तलावामधल्या पाण्याच्या 
असा होता की दूरदूरची गावं या कोरी जातीच्या दाबाचीही त्यांना चांगली पारख होती. पाण्याचा 
लोकांना आपल्या आसपास वसवण्यासाठी कित्येक दाब किती आहे आणि किती लांबवरच्या शेतांना 
सुविधा स्वतःहून देत असत . महाराष्ट्र व याचं पाणी मिळू शकेल याचा अंदाज ते त्यांच्या 
गुजरातमधल्या अनेक गावांत त्यांना जमीन दिली बाणाची रेषा ओढून बांधत असत . 
जात असे व त्या जमिनीवरचा लगान माफ केला , राजस्थानात हे काम मीणा लोक करायचे. 
जात असे . अशा जमिनींना बारा किंवा वारो म्हणलं अलवर जिल्ह्यात तरुण भारत नावाच्या एका छोट्या 
जात असे . 

संस्थेने मागच्या २० वर्षात ७५०० पेक्षा जास्त 
पण खरेखुरे लोहपुरूष कोण असतील तर ते तलाव बांधले आहेत . त्यांना प्रत्येक गावात हे 
अगरिया . ही जात लोखंडाच्या कामासाठी विशेष जाणवलं की पुऱ्या गावाला तलाव बांधण्याचं ज्ञान 
प्रसिद्ध होती पण काही ठिकाणी हे अगरिया आहे . अवघडात अवघड बाबींमध्येही त्यांना 
तलावसुद्धा बांधत . गेंती, फावडं , बेल , धुमस , बाहेरच्या कोणाचा सल्ला घेण्याची गरज पडली नाही 
घमेली यांसारखी तलाव खणण्यासाठी लागणारी कारण त्यांच्यातच हे मीणा होते जे पिढ्यानपिढ्या 
अवजारं बनवणारे हे हात ती अवजारं चालवण्यातही तलाव बांधत होते . 
कोणाच्या मागे नव्हते . यातल्या बेल पासूनच भीलांमध्येही बरेच प्रकार होते . नायक , 
बेलदार हा शब्द तयार झालाय . 

नायिका, चोलीवाला नायक , कपाडिया नायक , बडा 
____ माळी समाज व तशीच कामं करणाऱ्या नायक , छोटा नायक आणि मग तलाबिया , 
परिहार जातीचंहि या तलाव बांधण्यात , तलाव गारसिया - सगळेच्या सगळे तलाव बांधायच्या 
बांधून झाल्यावर त्यात कमळं , कुमुदिनी वगैरे कामात नायक मानले जायचे. नायक - किंवा 
लावण्यात मोठं योगदान असे . कधीकधी तर महाराष्ट्रातल्या कोकणातली नाईक - ही उपाधी 
तलावाच्या किनाऱ्यावरची थोडीशी जमीनच माळी बंजारा जमातीतही होती . वनात भटकणारे बनचर , 


२ । आज भी खरे है ताल 


बिनचार हळूहळू बंजारा म्हणून ओळखले जाऊ गोंड समाजाचाही तलावांशी गहिरा संबंध 
लागले. हे लोक आज दयनीय झाले आहेत पण राहीला आहे. महाकौशलमध्ये जागजागी 
एके काळी हेच लोक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात आढळणाऱ्या तलावांच्या स्वरुपात गोंड माणसाचा 
शेकडो जनावरांच्या पाठीवर माल लादून व्यापार हा गुण दिसून येतो . जबलपूरजवळ कुडनच्या हाताने 
करण्यासाठी निघत असत , उसाच्या प्रदेशातून बनवला गेलेला तलाव आज १००० वर्षानंतरही 
धान्याच्या प्रदेशात गूळ घेऊन जात आणि तिथून काम देत आहे. याच समाजात राणी दुर्गावती होऊन 
धान्य घेऊन दुसरीकडे विक्रीसाठी जात. गेली, जिने तिच्या लहानश्या कारकिर्दीत बराच मोठा 

शहाजहानचा वजीर आसफखान जेव्हा सन मुलुख तलावांनी भरून टाकला होता . 
१६३० साली दख्खनमध्ये आला तेव्हा त्याच्या गोंड काही फक्त तलाव बांधत नव्हते तर तलाव 
फौजेचं सामान भंगी - जंगी नावाच्या नायक बांधणाऱ्या इतर लोकांचा सन्मान सुद्धा करत होते . 
बंजाऱ्यांच्या बैलांवर लादलेलं होतं . या बैलांची गोंड राजांनी उत्तर भारतातल्या कोहली 
संख्या होती ऐशी हजार . या भंगी -जंगींच्या समाजातल्या लोकांना आजच्या महाराष्ट्रातल्या 
मदतीशिवाय ती शाही फौज जागची हलूही शकली भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहाने आणून वसवलं 
नसती. त्यांचा सन्मान म्हणून वजीर आसफशहाने होतं . या भंडारा जिल्ह्यात त्यांच्याच मुळे आजही 
त्यांना एक सोन्याचा ताम्रपट भेट म्हणून दिला होता . बरेच तलाव बघायला मिळतात . 

वाचताना थोडी अतिशयोक्ती वाटेल पण त्यांच्या मोठ्या तलावांमध्येही सर्वात आघाडीवर 
तांड्यात इतकी जनावरं असायची की त्याचं असणारा प्रसिद्ध असा भोपाल ताल बांधला तर 
मोजमाप ठेवणं अशक्यच होतं अशा वेळी अशा भोज राजाने पण त्याचं सर्व नियोजन मात्र कालिया 
कळपाला एक लाखाचा कळप म्हणण्यात यायचं नावाच्या गोंड सरदाराच्या मदतीने झालं होतं . 
आणि अशा कळपाच्या नायकाला लाखा बंजारा भोपाळ -होशंगाबाद यांच्या मधून वाहणारी 
म्हणलं जायचं. हजारो जनावरांच्या कळपाला शंभर कालिया सोत ही नदी याच कालियाच्या नावाने 
एक लोक राखायचे.. .. त्यांच्या एका मुक्कामात किती ओळखली जाते . 
पाणी लागत असेल याचा अंदाजच केलेला बरा . ओढिया , ओढही , ओरही , ओड , औड - - - 
ते जिथे जात तिथे एखादा तलाव नसेल तर तिथे जशी जशी ठिकाणं बदलतील तशी तशी नावं 
तलाव बांधणं ते आपलं कर्तव्य समजत . बदलली पण काम तर एकच होतं , दिवस - रात्र तलाव 
मध्यप्रदेशातील सागर नावाच्या ठीकाणी असलेला आणि विहिरी बांधणे; इतके की मोजताही येऊ नये. 
अतिशय सुंदर आणि मोठा तलाव कोण्या लाखा अशा या लोकांबद्दल एक म्हण होती ओड लोक 
बंजाऱ्यानेच बांधलेला आहे. छत्तीसगडमध्ये आजही रोज नव्या विहिरीतलं पाणी पितात . बनवणाऱ्या 
कितीतरी गावांमधले लोक त्यांच्या गावातल्या आणि बनल्या जाणाऱ्या गोष्टी एकाकार होण्याचं 
तलावाशी कोणत्या ना कोणत्या लाखा बंजाऱ्याशी यापेक्षा चांगलं उदाहरण क्वचितच दुसरं असेल कारण 
संबंध असल्याचं सांगतात . या अज्ञात लाखा विहीरीला ओड असंही नाव आहे. हे लोक 
बंजाऱ्यांच्या हातून बांधल्या गेलेल्या ज्ञात तलावांच्या गुजरातपासून थेट राजस्थान , उत्तर प्रदेश - विशेष 
यादीत कितीतरी प्रदेशांची नाव सामावलेली करून बुलंद शहर व त्याच्या आसपासचा प्रदेश , 
असतील . 

महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश , ओरीसा इथपर्यंत पसरले होते . 


आज भी खरे है तालाब | २३ 


त्यांची संख्याही बरीच जास्त असणार . पूर्वी मचांपासून भारत भवन , राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयापर्यंत 
केव्हातरी ओरिसावर कुठलंसं संकट आलं होतं तेव्हा जसमाच्या या पाऊलखुणा उमटल्या आहेत . 
जवळ जवळ नऊ लाख ओड लोक धार नगरात जसमा ओढनची ही कीर्ती तर लोकांच्या मनात 
पोचले असल्याची कहाणी ऐकायला मिळते . हे बाकी आहे पण ओढीया लोकांच्या तलाव आणि 
लोक गाढवं पाळत ; कधी या गाढवांवरून माती विहिरी बांधण्यातलं कौशल्य मात्र नव्या समाजाच्या 
वाहून नेऊन पाल तयार करत तर कधी तलावातली विस्मृतीत गेलं . जे लोक खरेखुरे राष्ट्रनिर्माते होते 
माती खणून काढत . या जमातीतील स्त्री - पुरुष त्यांना अनिश्चित रोजी - रोटीच्या शोधात 
एकत्रच काम करत . हे लोक मातीतले चांगलेच भटकण्यासाठी मजबूर केलं गेलं . कित्येक ओढी 
जाणकार होते . मातीचा रंग व गंध यावरून ते आजही तेच काम करतात - इंदिरा कालवा बनवताना 
मातीचा स्वभाव ओळखू शकत . मातीचा दाब हजारो ओढी लोकांची मदत घ्यावी लागली - पण 
आणि पातळी यांचंही त्यांना चांगलंच ज्ञान त्यांचं आपल्या समाजाला विस्मरण झालंय हे 
असायचं. राजस्थानात आजही अशी कहावत आहे मात्र निश्चित ! 
की , ओढी माणूस कधी मातीच्या ढिगाऱ्याखाली ओरिसामध्ये या ओढी लोकांबरोबरच सोनपुरा 
सापडून मरणार नाही . 

आणि महापात्रे सुद्धा तलाव व विहिरीचे निर्माते 
प्रसिद्ध लोकनायिका जसमा ओढन धार होते .. हे लोक गंजाम , पुरी , कोणार्क आणि 
नगरीतल्या अशाच एका तलावावर काम करत होती आसपासच्या भागात पसरलेले होते . सोनपुरा हे 
आणि तिला पाह्यल्यावर राजा भोज आपल्या बालनगिर जिल्ह्याच्या सोनपूर गावातून बाहेर 
राजपाटाचा सुद्धा त्याग करायला तयार झाला होता . पडलेले लोक होते . ते कधी एका बाजूला 
त्याला ही जसमा एखाद्या सोन्याने बनलेल्या मध्यप्रदेशात जात तर कधी दुसऱ्या बाजूला आंध्र 
अप्सरेसारखीच वाटली होती . पण ओढी परिवारात प्रदेशापर्यंत . खारीया ही जात रामगढ , बिलासपुर 
जन्मलेली जसमा स्वतःला , स्वतःच्या शरीराला, आणि सरगुजाच्या आसपास तलाव , छोटे बांध 
एवढंच नव्हे तर साऱ्या जगालाच माती मानणाऱ्या आणि कालव्यांची काम करत असे . सन १९७१ 
परंपरेची एक हिस्सा होती . आख्यायीका असं सांगते च्या जनगणनेत त्यांची संख्या २३००० निघाली. 
की हा राजा त्याला जसमा मिळावी म्हणून काहीही बिहारमधले मुसहर , बिहारच्या शेजारच्या 
करायला तयार होता , आपली कर्तव्यं सोडून , निषिद्ध उत्तरप्रदेशातल्या काही भागात लुनिया , मध्य 
असलेली कृत्यसुद्धा करायला लागला होता . जसमा प्रदेशातले नौनिया , दुसाध आणि कोल या 
अशा राजाची राणी बनण्यापेक्षा मृत्यूला जातीसुद्धा तलाव बांधण्यामध्ये मग्न होत्या . मुसहर , 
कवटाळण्याचा निर्णय घेते . राजाचं नाव विसरलं लुनिया आणि नौनिया तेव्हा आजच्यासारखे लाचार 
गेलं पण जसमा ओढनचा जस किंवा करिष्मा झाले नव्हते . १८ व्या शतकापर्यंत मुसहारांना 
आजही ओरिसापासून छत्तीसगड , महाकौशल , तलाव बांधून झाल्यावर त्यांच्या श्रमाच्या 
माळवा, राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत कायम आहे. मोबदल्याबरोबर काही जमीनही दिली जायची. 
शेकडो वर्ष निघून गेली पण आजही या भागात नौनिया, लुनिया लोकांची तलाव बांधून झाल्यावर 
सुगीचा हंगाम झाल्यानंतर रात्रभर जसमा ओढनची पूजाही व्हायची . मातीचे पारखी असलेल्या 
गीतं गायली जातात, नौटंकी खेळली जाते . भवईच्या मुसाहरांना समाजात एक वेगळं स्थान होतं . कोणे 


२४ / आज भी खरे है तान 


एके काळी त्यांचा चोहरमल नावाचा शक्तीशाली हे पाणी वर्षभर अडवून ठेवलं जायचं . या भागात 
नेता होता . दुसाध श्री सलेस ( शैलेश ) ची पूजा आणि त्याला जोडून असलेल्या , कर्नाटकच्या उत्तर 
करत . या लोकांची गाणी ठीकठिकाणी गायली कन्नड प्रांतात चिरा नावाचा एक खडक मिळतो . 
जातात आणि त्यांना इतर लोक सन्मानाने वागवतात . जोरदार पाउस व प्रचंड वेगात वाहणारं पाणी याच 
दुसाध जेव्हा श्री सलेसचा यज्ञ करतात तेव्हा अन्य चिऱ्याच्या मदतीने अडवणं शक्य होतं . चिऱ्याच्या 
जातींचे लोकही या यज्ञात सहभाग घेतात . याच खडकाला खाणीतून काढून एका विशिष्ठ आकारात 
इलाक्यामध्ये वसली होती डांढी नावाची एक फोडलं जात .. गेल्या हजारो वर्षात या आकारात व 
जात . हे लोक अवघड व मेहनतीची काम संरचनेत रतीभरसुद्धा फरक पडलेला नाही. इतकं 
करण्यासाठी प्रसिद्ध होते आणि या अवघड कामांच्या व्यवस्थित काम एखाद्या सुनियोजित कार्यप्रणाली 
यादीत तलाव - विहिरी आलेच ! बिहारमध्ये आजही शिवाय होणंच शक्य नाही . बुद्धी आणि संघटन 
एखादं अवघड काम नीट जमत नसेल तर म्हणलं यांचा ताळमेळ असल्याशिवाय देशात इतके तलाव 
जातं , डांढी लगा दो या डांढी लोकांची शरीरयष्टी बनलेही नसते आणि टिकलेही नसते . हे संघटन 
अतिशय बांधेसूद असे ; इतकी की शरीरावरील किंवा समन्वय किती सक्षम असेल याचं उत्तर 
प्रत्येक स्नायू मोजून घ्यावा. 

दक्षिणेकडच्या एका उदाहरणावरून कळेल. 
आजच्या बिहार व बंगाल मध्ये वसलेले दक्षिणेत सिंचनासाठी बनवल्या गेलेल्या 
संथाल पण सुंदर तलाव बांधू शकत . संथाल तलावांना ‘ एरी म्हणलं जातं . गावा -गावात अशा 
परगण्याची सारी शान निघून गेल्यानंतरही आज एरी असायच्या आणि गेल्या २०० वर्षांच्या 
कितीतरी आहर किंवा तलाव , संथालांच्या उपेक्षेनंतरही यातल्या हजारो एरी आजही सेवा देत 
कौशल्याची आठवण देण्यासाठी उभे आहेत . आहेत . गावात पंचायतीच्या अंतर्गत अजून एक 
_ महाराष्ट्रातल्या नासिक येथे कोहली लोकांच्या संस्था असायची: ‘एरी वार्यम . या एरी वार्यमवर 
हातून इतके तलाव व बंधारे बांधले गेले की या गावातल्या सहा सदस्यांची वर्षभरासाठी नियुक्ती होत 
भागात कधी दुष्काळाची छायाही पडत नव्हती . असे. एरीशी संबंधीत प्रत्येक काम ; एरी बनवणे , 
किनारपट्टीवरील गावं आणि कोकणात प्रचंड पाउस त्याची देखभाल , दुरुस्ती, सिंचनाची निःपक्षपाती 
पडतो पण तिथे पावसाचं हे गोड पाणी बघता बघता आणि योग्य व्यवस्था आणि या सर्व कामांसाठी 
समुद्राला मिळून खारट होऊन जातं . केवळ गावडी लागणारी साधनं मिळवणे व पुरवणे ही या वार्यमची 
लोकांच्या कुशलतेमुळे पश्चिम घाटातल्या पहाडांवर जबाबदारी असायची. जर वार्यमचे सहा सदस्य हे 
वरपासून खालपर्यंत कितीतरी तलावांमध्ये पावसाचं काम नीट रितीने करू शकले नाहीत तर त्यांना 


गौंड समाजाचाही तलावाशी गहिरा संबंध राहीला आहे . 
महाकौशलमध्ये जागजागी आढळणा- या तलावांच्या स्वरुपात गोंड माणसाचा 
हा गुण दिसून येतो. जबलपूरजवळ कुडनच्या हाताने बनवला गेलेला तलाव 
आज १००० वर्षांनंतरही काम देत आहे . याच समाजात राणी दुर्गावती होऊन , 

- गेली , जिने तिच्या लहानशा कारकिर्दीत बराच मोठा 
का मुलुख तलावांनी भरून टाकला होता . 


आज भी खरे है तालाब | २५ 


----- 


15 


-- 


- 


- 


- 


---- 


- 


- 


त्या मरुभूमी मध्ये बरसणाऱ्या थोड्याशा पाण्याला 
पूर्णपणे अडवण्याचं कसब साध्य होतं . खडीन 
तयार करण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा होता . 
वाळवंटातला एखादा मोठा जमिनीचा तुकडा, की 
जिथे पाणी वाहत येत असेल तिथे दोन किंवा तीन 
बाजूंनी मेडबंदी करून पाणी अडवून विशिष्ट रीतीने 
तयार केलेल्या बांधीव शेताला खडीन म्हटलं 
जायचं. अर्थात हे खडीन शेत नंतर ; पहिले तलावच 
असत. वाळवंटात शेकडो मण धान्य याच खडीन 
शेतांमध्ये पिकवलं जात आलंय. आजही जोधपुर , 
जेसलमेर , बाडमेर भागात असे कित्येक खडीन उभे आहेत . 

परंतु या पाण्याच्या कामाशिवाय स्वाभिमान 

नावाची चीज काय आहे हे पालीवाल लोकांना 
पुष्करणा ब्राह्मण अशा कुदळस्वरुपी मूर्तीची पूजा करतात 

चांगलंच माहित असावं . जेसलमेरमध्ये त्यांची 

कित्येक गावं होती . तिथल्या राजाशी त्यांचा काही 
नियुक्तीचा काळ पूर्ण होण्याअगोदर सुद्धा पदावरून कारणाने वाद झाला.... बस्स ... रातोरात या 
दूर केलं जात असे. इथे एरी बांधण्याचं काम वोद्दार पालीवालांची गावं रिकामी झाली. एकाहून एक 
करत असत . सिंचनाच्या सर्व व्यवस्थेसाठी एक किमती , सुंदर घरं , विहिरी , खडीन सर्व काही सोडून 
खास पद असे व या पदाला निरनिराळ्या ठिकाणी हे पालीवाल लोक ते राज्यच सोडून निघून गेले . 
नीरघंटी , नीरगंटी, नीर कम्बककट्टी आणि माईयन आज त्यांची विराण गावं आणि घरं तिथले गाईड्स 
थोडी अशा नावांनी ओळखलं जायचं. तलावात पर्यटकांना मोठ्या अभिमानाने दाखवतात . तिथून 
किती पाणी आहे, किती शेतांना सिंचनाची गरज निघून हे पालीवाल लोक कुठे कुठे गेले याचा काही 
आहे , पाण्याचं वितरण कसं व्हायला पाह्यजे ही अंदाज येत नाही पण त्यांचा एक प्रमुख प्रवाह आग्रा 
सर्व कामं नीरघंटी करत . हे नीरघंटीचं पद कित्येक आणि जौनपूर मध्ये जाऊन बसला होता . 
ठिकाणी फक्त हरीजनांनाच दिलं जायचं आणि महाराष्ट्रात चित्पावन ब्राह्मण सुद्धा या तलावाच्या 
सिंचनाच्या बाबतीत त्याचा निर्णय अंतिम समजला कामाशी संबंधित होते . दुसऱ्या काही ब्राह्मणांना एक 
जात असे. शेतकरी कितीही का बड़ा असेना , या ब्राह्मण माणूस माती खणतोय आणि वाहतोय हे चित्र 
बाबतीत तो नीरघंटीपेक्षा छोटाच समजला जात काही रुचलं नाही. एक कथा आहे वासुदेव चितळे 

नावाच्या एका ब्राह्मणाची. या वासुदेवाने कित्येक 
एकीकडे जसे हे नीरघंटी हरिजन असत तसे तलाव , बावडया व विहिरी बांधल्या होत्या . हा 
पश्चिमेकडे पालिवाल हे ब्राह्मणही होते. जेसलमेर , माणूस परशुराम भागात एक मोठं सरोवर बनवण्यात 
जोधपुरच्या आसपास दहाव्या शतकात पल्लीनगरमध्ये व्यस्त होता तेव्हा त्याच्या नादाने इतरही बरेच 
स्थिरस्थावर झाल्याने यांना पल्लीवाल किंवा ब्राह्मण खणण्याचं काम करत होते . तेवढयात देवरुख 
पालीवाल असं म्हटलं जायचं. या ब्राह्मण लोकांना मधून आलेल्या काही ब्राह्मणांनी त्यांना विरोध 


असे . 


२% / आज भी खरे है ताल 


केला. तेव्हा वासुदेवाने त्यांना शाप दिला की जे 
जे ब्राह्मण तुम्हाला या विरोधात साथ देतील त्यांचा 
तेजोभंग होऊन लोकांच्या निदेला पात्र होतील. या 
चित्पावन ब्राह्मणाच्या शापानंतर हे लोक देवरुखे 
ब्राह्मण म्हणून ओळखले जाऊ लागले . हे देवरुखे 
ब्राह्मण तेजहीन झाले की नाही , लोकांच्या निंदेस 
पात्र झाले की नाही हे कळायला मार्ग नाही पण 
ह्या चित्पावन ब्राह्मणांनी मात्र त्यांच्या भागात व 
देशाच्या इतरही भागात प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःची एक 
विशेष ओळख तयार केली आहे . 

असं म्हणलं जातं की पुष्करणा ब्राह्मणांनासुद्धा 
या तलावांमुळेच त्यावेळी समाजात ब्राह्मणांचा दर्जा 
मिळाला होता . जेसलमेर जवळच्या पोखरणमध्ये 
राहणारा हा समूह तलाव बनवण्याची कामे करत 
असे . त्यांच्यावर प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र पुष्करजी येथे 
तलाव बांधण्याचं काम सोपवलं गेलं होतं . 
वाळवंटाने वेढलेल्या या ठिकाणी त्यांनी दिवसरात्र रामनामी - मातीचं काम यांच्यासाठी रामनाम आहे 
एक करून सुंदर तलाव तयार केला. जेव्हा तो असूनही अंतिम संस्कारांमध्ये अग्नी दिला जात नसे 
तलाव भरला तेव्हा प्रसन्न होऊन त्यांना ब्राम्हणांचा तर मातीत दफन केलं जात असे कारण त्यांच्या 
दर्जा दिला गेला. आज या पुष्करणा ब्राम्हणांच्या दृष्टीने मातीशिवाय मोठं असं काहीच नाही . 
घरामध्ये कुदळरुपी मूर्तीची पूजा केली जाते . आयुष्यभर रामाचं नाव घेत घेत तलावांचं , मातीचं 

आपल्या संपूर्ण शरीरावर रामनाम गोंदून घेणारे काम करणाऱ्यांसाठी जीवनाच्या पूर्णविरामाची 
आणि रामनामाची चादर ओढणारे छत्तीसगढचे यापेक्षा संदर दुसरी कोणती रीत असू शकेल ? 
रामनामी सुद्धा तलावांचे चांगलेच जाणकार होते . आज ही सर्व नावं अनाम होऊन गेली आहेत . 
मातीचं काम हे रामनामंच होतं त्यांच्यासाठी . यांच्या नावाचं स्मरण करणारी ही गजधरांपासन 
रायपुर , बिलासपुर व रामगढ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या रामनामींपर्यंतची नाममाला तरीही अधरीच आहे . 
या संप्रदायाचे हे लोक आख्ख्या छत्तीसगढ भागात सर्व ठिकाणी तलाव बनत होते आणि सर्व ठिकाणी 
फिरून फिरून तलाव बांधण्याचं काम करत आलेले त्यांची निर्मिती करणारे लोकही होते . 

आहेत . खरं सांगायचं तर या भटकंतीमुळे त्यांना शेकडो, हजारो तलाव काही शून्यातून प्रगट 
बंजाराच समजलं गेलं . छत्तीसगढमध्ये कितीतरी झालेले नाहीत . पण त्यांची निर्मिती करणारे हे 
गावांमध्ये लोक असं म्हणताना आढळतील की लोक मात्र आज शून्य बनून राह्यले आहेत . 
त्यांच्या गावातला अमुक अमुक तलाव बंजाऱ्यांनी 
बांधला आहे. या रामनामी परिवारांमध्ये ते हिंदू 


आज भी खरे है तालाब 126 


सागराचेआगर 


तलाव स्वतःच एक शून्य आहे .. 

क्षेत्र ! इंग्रजीतल्या कॅचमेंटपासून उसना घेतलेला 
परंतु असा हा तलाव म्हणजे काही जनावरांच्या हा शब्द अनुवाद केला गेलेला, बनावट व काही 
खुरांनी तयार झालेला नुसता खड्डा नाही की ज्यात अंशी चुकीचाही आहे. जलागमचा अर्थ खरं तर 
पावसाचं पाणी आपोआप भरून जाईल. या वर्षाऋतू असा आहे. आगौर साठी पाणलोट क्षेत्र 
शून्याला खूप विचार करून , खूप बारीकसारीक हा शब्द मात्र योग्य आहे. 
नजरेने अभ्यास करून घडवलेलं आहे. छोट्या आगौरमधून आलेलं पाणी जिथे येऊन भरेल 
असो नाहीतर मोठ्या, कोणत्याही तलावाची कित्येक त्याला तलाव नाही म्हणत , त्या जागेला आगर 
अंग - प्रत्यांग असायची . प्रत्येक अंगाचं काही म्हणतात . तलाव तर ही सर्व अंग एकमेकांना 
वैशिष्ठ्य असे आणि प्रत्येकाचं खास नावसुद्धा ! जोडली गेली की बनतो. आगर म्हणजे घर , 
तलावाबरोबरच ही नावंसुद्धा त्यांची निर्मिती खजिना... तलावाचा खजिना आहे आगर , जिथे 
करणाऱ्या समाजाची भाषा, बोली यांच्या समृद्धीची सर्व पाणी येऊन जमा होतं . राजस्थानात हा शब्द 
प्रतीक असंत . पण जसा जसा समाज तलावांच्या तलावाशिवायसुद्धा वापरला जातो . राज्यपरीवहन 
बाबतीत गरीब होत गेला , तसे तसे भाषेतूनही हे मंडळाच्या बसच्या डेपोलाही आगरच म्हणतात. 
शब्द हळू हळू उखडले गेले . 

आग्रा हे नावंही याच्यापासूनच तयार झालंय. 
ढग आले, बरसले. आता जिथे पाणी पडलं आगर या नावाची गावंसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी 
तिथे एक जागा अशीही असते की जिथे हे पाणी ऐकायला मिळतील . 
जाऊन बसतं . एक क्रिया आहे - आगौरना म्हणजे आगौर आणि आगर. .. तलावाची दोन प्रमुख अंग 
एकत्र करणे . यातूनच शब्द आलाय आगौर . हे मानली जातात. यांना वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या 
आगौर म्हणजे तलावाचं असं अंग असतं की नावाने ओळखलं जातं . काही ठिकाणी हे शब्द 
जिथून पाणी येतं . .. ही एक अशी ढाळ आहे की मूळ संस्कृतपासून निघून घासत घासत बोली 
जिथे बरसलेलं पाणी एकाच दिशेने वाहायला भाषेमध्ये सरळ सोपे झालेले दिसतात तर काही 
लागतं . याचं एक नाव पनढाल असं सुद्धा आहे. शब्द हे ग्रामीण भागात बोली भाषेपासून थेट 

या आगौरला मध्य प्रदेशच्या काही भागामध्ये संस्कृतलाच जाऊन भिडले आहेत . हे आगौर कुठे 
पैठू , पौर किंवा पैन असं म्हणलं जातं . या कुठे आव आहेत तर कुठे पायतन , म्हणजे जिथे 
अंगासाठी या सर्व शब्दांबरोबरच, मधल्या काळात , तलावाचे पाय पसरले आहेत तो भाग. आयतन 
हिंदी पुस्तकं , वर्तमानपत्र व काही संस्था यांच्यामुळे म्हणजे हा पसरलेला पाण्याचा अंश ज्या ठिकाणी 
एक नवा शब्द प्रचलित झाला आहे - जलागम जमा होईल तो भाग ; म्हणजेच आगर ; याला काही 


२८ / आज भी खरे है साल 


ठिकाणी भराव असंही म्हणलं गेलंय . आंध्र प्रदेश पाह्यजे , तरच तलावाला वर्षभर काही अर्थ आहे. 
मध्ये तर आगौरला परिवाह प्रदेशम् म्हटलं जातं .. पण ही मर्यादा त्याने ओलांडली तर मात्र पालीला 

आगरामध्ये पाणी येतं आगौर मधून पण काही धोका आहे . पोट तुडूंब भरलं म्हणजेच अफरलं 
ठिकाणी आगराच्या मधोमध विहिरी पण खणल्या तर त्याला रिकामं करावंच लागणार. हे काम अफरा 
गेल्यात . या स्त्रोतामधूनसुद्धा तलावात पाणी येतं . करते आणि पोटाला फुटण्यापासून व तलावाला , 
या विहिरींना बोगली असं नाव आहे. बिहारमध्ये पालीला तुटण्यापासून वाचवते . तलावाच्या या 
असे बोगलीवाले शेकडो तलाव आहेत. बोगलीचं अंगाला बरीच नावं आहेत . अफरा चं कुठे अपरा 
दुसरं नाव चुहर असं सुद्धा आहे. मी होतं , उबरा , ओबरा पण आहे ( हे कदाचित उबर , 

पाण्याच्या या आगराची, किमती खजिन्याची उबरना , बचने - बचाने अशा अर्थाने आलं असावं ) . 
रक्षा करते पाल . पाल हा शब्द पालक पासून राजस्थानमध्ये ही सर्व नावं आज प्रचलित आहेत . 
आला असावा . कुठे त्याला भींड म्हणलं गेलंय जर पाउस पुष्कळ झाला आणि तलावात पाणी इतकं 
आणि आकाराने छोटी असेल तर पीड . भींड .... आलं की अपरा मधून वाहून जायला लागलं तर 
किंवा भिंड सुद्धा आहे बिहार मध्ये , आणि काही त्याला अपरा चलना किंवा मध्य प्रदेश , उत्तर 
ठिकाणी महार सुद्धा. पुश्ता हा शब्द मागाहून प्रदेशच्या बऱ्याच भागात चादर चलना असं 
आलेला वाटतो . काही भागात हा पार म्हणतात . छत्तीसगढमध्ये याला छलका म्हणतात 
आहे... नदीया के पार मधल्या किनारा या अर्थाने . पाल तुटायच्या आत जिथून “ पाणी छलक जाता 
पार सोबत आर आहेच . 

है " ती जागा. 
आर, पार , इसपार , उसपार , आरपार एवढं या अंगाचं पूर्वीच नाव होतं उच्छ्रास , छोड 
सगळं म्हणण्याऐवजी पारावार असं म्हणलं जातं. देना या अर्थाने . निकास या अर्थाने याला 
आज ‘ पारावार या शब्दाचा तलाव किंवा पाण्याशी निकासी सुद्धा म्हणलं जायचं . तरीही थेट 
असलेला संबंध संपलाय तरीही आनंदाचं प्रमाण संस्कृतमधून आलेला शब्द म्हणजे नेष्टा . . हा शब्द 
व्यक्त करण्यासाठी तो उपयोगात येतोय . पण राजस्थानातल्या थार भागात , जेसलमेर, बिकानेर , 
पहिल्यांदा तो पाण्याच्या आनंदाच्या पारावार असा जोधपुर मध्ये सगळ्या ठिकाणी , गावांमध्ये , 
असणार . 

शहरांमध्ये एकाही मात्रेमध्ये बदल न होता नेष्टा 
पार किंवा ही पाल अतिशय मजबूत असते पण असाच उच्चारला जातो . आपल्या सीमेपलीकडे 
या राखणदाराचीच जर रक्षा झाली नाही तर सिंध प्रांतामध्ये सुद्धा याच नावाने प्रचलित आहे . 
आगौरमधून आगर मध्ये सतत येणारं पाणी याला दक्षिणेत मात्र तो कालंगल आहे तर बंदेलखंड 
कोण जाणे केव्हा पार करेल , आणि त्यावेळी त्याचा मध्ये बगरन - म्हणजे जिथून अतिरिक्त पाणी 
प्रचंड वेग आणि ताकद तिला बघता बघता नष्ट बगर जाता है या अर्थाने. महाराष्ट्रात याला सांडवा 
करू शकेल. तलावाला या संकटापासून म्हटलं जातं . म्हणजेच ओव्हर फ्लो . 
वाचवणाऱ्या या अंगाचं नाव आहे अफरा . आगर नेष्टा पहिल्या वर्षी छोटा बनवला जातो , अगदी 
तर झालं तलावाचं पोट , हे एका मर्यादेपर्यंत भरलंच पालीपेक्षाही खूप खाली. नवी पाल पाणी पिईल , 


बा 


. 


पाल : विदर्भ, मराठवाडा भागात या पाल ला पाळू " म्हणतात. ही एक बंधारावजा भिंत असते. आणि हिच्यामुळेच तलावात 

पाणी अडवलं जातं . 


आज भी खरे है तालाब | २९ 


थोडीशी धसेल त्यामुळे तलावात जास्त पाणी भरून राजस्थानातल्या जोधपुर जिल्ह्यात एक छोटंसं शहर 
घेण्याचा हव्यास ठेवला जात नाही . एका आहे फलौदी. तिथे शिवसागर नावाचा एक तलाव 
पावसानंतर सर्व मामला पक्का होतो त्यानंतर पुढच्या आहे. त्याचा घाट लाल दगडाने बनवला आहे . 
वर्षी नेष्टा थोडा वर उचलला जातो. आता हा तलाव हा घाट एका सरळ रेषेत जात जात एकाएकी एक 
जास्त पाणी पोटात घेऊ शकतो. नेष्टा हा मातीच्या सुंदर सर्पाकार वळण घेतो. ही अर्धवर्तुळाकार गोलाई 
पालीपेक्षा थोड्या कमी उंचीवर असलेला भाग तलावाच्या बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा वेग कापते . 
आहे पण तो पाण्याचा सर्वात जास्त दाब झेलतो भूमितीचा हा सुंदर खेळ कोणत्याही तांत्रिकी 
त्यामुळे त्याला पक्कं म्हणजेच दगड व चुन्याने अभिनिवेषाशिवाय अगदी हसतखेळत अतिरिक्त 
घडवलं जातं . नेष्ट्याला लागून असलेल्या पाण्याला तलावाच्या बाहेर पडायला वाट करून 
आजुबाजुच्या भागाला अर्धवर्तुळासारखी गोलाई देऊन मोठ्या कलात्मक रीतीने शिवसागराची 
दिली जाते की ज्यामुळे पाण्याचा वेग त्याच्यावर रखवाली करतो . 
आदळून कमी होईल . या गोलाई दिलेल्या भागाचं परत एकदा आगौरकडे जाऊया . इथूनच पाणी 
नाव आहे नाका . जर हेच बांधकाम एखाद्या येतं आगरात . इथे आपल्याला फक्त पाणीच यायला 
बंधाऱ्यावर केलं गेलं असेल म्हणजेच एखाद्या पाह्यजे , माती व चिखलाला अडवायचंय . यासाठी 
छोट्या नदीचा किंवा नाल्याचा प्रवाह अडवण्यासाठी आगौरमध्ये पाण्याच्या छोट्या छोट्या धारांना इथे 
बांधलं गेलं असेल तर त्याला ओड असं म्हणतात. तिथे वळवून विशिष्ट वाटेने आगरात आणलं जातं 
त्याच्या पंख्यासारख्या आकारामुळे त्याला काही आणि तलावात पोचण्याच्या बरंच अगोदर या 
ठिकाणी पंखा असंही म्हणतात . 

धारांवर खुर्रा लावला जातो . बहुतेक हा शब्द 
तसं म्हणलं तर नेष्टा हे तांत्रिकी अंग आहे पण जनावरांच्या खुरापासून बनला असावा कारण याचा 
काही ठिकाणी असाही नेष्टा बनवला जात असे आकार खुरासारखा असतो . मोठे मोठे दगड अशा 
की जो कलात्मक असेल. ज्या सिद्धहस्त गजधरांचं काही रीतीने एकत्र रचले जातात की त्यांच्या मधून 
आपण मागेच वर्णन वाचलंय त्यांच्या हातून अशी फक्त पाणीच पुढे जाऊ शकेल, माती, रेती वगैरे 
कलात्मक कामही सहज होत असत . मागे गाळलं जाईल . 


शिवसागर तलावाची कलात्मक नेष्टा 


PARTY 


G 


RECER 


वाळवंटी भागात रेतीचं प्रमाण मैदानी भागापेक्षा कोपरासारखा बाक दिला जातो . या बाकाला 
नेहमीच जास्त असतं त्यामुळे अशा ठिकाणी हा " कोहनी म्हणतात . जिथे म्हणून पालीवर 
खुर्रा खूपच व्यवस्थित , कच्च्याऐवजी पक्का आगारातून वेगाने आदळणाऱ्या पाण्याचा पहिला 
बनवला जातो. दगडांना गाऱ्या चुन्याने एकत्र जोडून दणका बसण्याची शक्यता असते तिथे पालीला 
एक असा एकमजली छोटेखानी पूल बनवला जातो मजबूती देण्यासाठी अशी कोहनी दिली जाते . 
की ज्याच्या वरच्या मजल्यावरच्या खिडक्यांमधून जिथे शक्य असेल, क्षमता असेल तिथे पाल 
किंवा फटींमधून पाणी जाईल , या फटीच्या खालून आणि पाण्याच्या मधोमध दगडी पाट तयार केले 
एका नालीत येईल आणि इथे हे पाणी दगड , रेती जातात . दगड एकमेकांना सांधण्याच्या क्रियेला 
वगैरेचा त्याग करून खालच्या मजल्यावरच्या जुहानी म्हणतात . छोटे छोटे दगड गाऱ्याने जोडले 
फटीतून सरळ आगाराकडे वाहायला लागेल. जातात आणि या मिश्रणात रेती , चुना , बेलफळ 
निरनिराळ्या प्रकारच्या छोट्या - मोठ्या , वरच्या - ( बेलपत्र ), गूळ , गोंद आणि मेथी कालवली जात 
खालच्या फटीतून पाण्याला गाळणाऱ्या या असे , कधी कधी तर राळसुद्धा ! चांगले वजनदार 
प्रकाराला छेदी म्हटलं जातं . 

दगड छेद आणि खीळ पद्धतीने जोडले जातात . या 
अशा प्रकारे अडवलेल्या मातीलाही काही पद्धतीत एका दगडात फट सोडतात आणि दुसऱ्यात 
विशिष्ट नाव आहेत ; काही भागात साद , गाद , लद्दी , त्याच आकाराची खीळ सोडली जाते . कधी कधी 
तर काही ठिकाणी तलछ्ट. इतकी सगळी खबरदारी मोठे पत्थर लोखंडाच्या पट्टीने जोडले जातात. अशा 
घेऊनसुद्धा दर वर्षी थोडीतरी माती पाण्याबरोबर पट्टीला जोंकी किंवा अकुडी म्हणतात . दगडी 
आगारमध्ये येतेच . ही माती बाहेर काढण्याच्या पाट पालीवरच्या मातीला आगारामध्ये येण्यापासून 
पद्धतीसुद्धा अतिशय सुनियोजित होत्या ....पण रोकतात . पत्थरांनी घडवलेला हा सर्व भाग 
त्याविषयी नंतर बोलूया. 

‘ पठीयाल म्हणून ओळखला जातो . या पठीयालवर 
आता परत पालीवर येऊया. ही पाल कधी सरळ एखादं सुंदर मंदिर , बारादरी , छत्री किंवा घाट 
तर कधी अर्धचंद्राकार , कधी द्वितीयेच्या चंद्रासारखी बांधण्याचा प्रघात आहे. तलाव आणि पाल खूप 
बनवली जाते तर कधी तिला आपल्या हाताच्या मोठ्या आकाराची असेल तर घाटावर दगडी पायऱ्या 


तू भी खरे हवालेज ./ ३१ 


HEL 


घाटाची रखवाली करते . सर्वप्रथम अपराच्या 
उंचीच्या प्रमाणात तिची स्थापना होते . अशा रीतीने 
जर आगौर मध्ये पाणी जास्त बरसलं , आगरातल्या 
पाण्याची पातळी वाढू लागली, तलावाला धोका 
पोचण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर घटोइया 
बाबांच्या पायाला पाणी लागेल , अपरा तिचं काम 
करायला सुरुवात करेल आणि पाणी यापुढे वर 
चढणार नाही . अशा रीतीने घाटाची आणि 
तलावाची रक्षा मनुष्य आणि देवता दोघं मिळून 
करतात . 

तलावाप्रमाणे नदीच्या घाटावरसुद्धा घटोइया 
बाबा ची स्थापना होत आली आहे. पुराच्या काळात 
जे म्हातारे लोक , आजोबा - आजी घाटावर स्वतः 
येऊ शकत नाहीत ते तिथून परत येणाऱ्या आपल्या 
नातवंडांना , मुलाबाळांना उत्सुकतेने प्रथम हा प्रश्न 
विचारतात , पाणी कुठपर्यंत चढलंय ? घटोइया 
बाबांच्या पावलापर्यंत आलंय का ? त्यांच्या 
पावलाचा स्पर्श पाण्याला झाला की सर्व काही 
भरून पावलं . आगारात इतकं पाणी असणार की 
आता वर्षभर बघायला नको . 

संपूर्ण वर्षभर आगरातल्या पाण्याचं , त्यातल्या 
आगौर मधील कुंड 

खजिन्याचं मोजमाप करतात ते त्यात वेगवेगळ्या 
बनवल्या जातात . कठे फारच मोठा आणि खोल ठिकाणी लावण्यात आलेले स्तंभ . नागयष्टी हा 
तलाव असेल तर या पायऱ्यांची संख्या त्या फार पुरातन शब्द आहे . हा नव्याने खणल्या 
प्रमाणात वाढत जाते . अशा वेळेला पालीप्रमाणे या गेलेल्या तलावातल्या पाण्याची पातळी 
पायऱ्यांनासुद्धा मजबुती द्यायचं प्रयोजन केलं जात . मोजण्यासाठी कामी यायचा. याच्यावर नाग वगैरे 
जर असं केलं नाही तर पाण्यामुळे पायऱ्या कोरलेले असत . ज्यावर नागाचं कोरीव काम नसेल 
झिजायला सुरुवात होते . त्यांना आधार देण्यासाठी अशा स्तंभांना केवळ यष्टी म्हणलं जात असे . 
अधेमधे बुरुजासारख्या , चबुतऱ्यांसारख्या मोठ्या हळुहळू हा शब्द घासून गुळगुळीत होत त्याची 
मोठ्या पायऱ्या बनवल्या जातात . दर आठ ते दहा लाठ झाली. याला स्तंभ देखील म्हणलं जायचं 
पायऱ्यांनंतर येणाऱ्या या रचनेला हथनी म्हणतात . किंवा जलथंब किंवा फक्त थंभ सुद्धा ! काही 

अशा एका हथनीच्या भिंतीवर एक मोठा कोनाडा ठिकाणी याला पनसाल किंवा पौसरा पण म्हणलं 
किंवा देवळी बनवली जाते आणि त्यात घटोइया जातं .. हे स्तंभ वेगवेगळया ठिकाणी लागत असत , 
बाबा ची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते . घटोइया देवता लावायचे प्रसंगसुद्धा वेगवेगळे असत आणि 


११ / आज भी खरे है ताल 


प्रयोजनंसुद्धा वेगवेगळी. 

तलाव भरल्यावर जो समारंभ झाला त्यात ते 
हे स्तंभ , तलावाच्या मधोमध , अपराच्यावर , उपस्थित असणार . 
मोखीवर - म्हणजे जिथून सिंचनासाठी पाणी जायला परिस्थिती आहे तशीच राह्यली तर लाकूड फारसं 
सुरुवात होते तिथून किंवा आगौर मध्ये लावले जात . खराब होत नाही. हे स्तंभ कायम पाण्यात बुडलेले 
यात फुट , गज अशा निरस शब्दांच्या ऐवजी पद्म , राह्यल्यामुळे वर्षानुवर्ष खराब होत नसावेत . मान 
नाग , चक्र अशी चिन्हं कोरली जात असत . काही ठीकाणी पाल किंवा घाटाच्या संपूर्ण 
वेगवेगळी चिन्ह पाण्याच्या त्या त्या ठीकाणची भिंतीवर वेगवेगळ्या उंचीवर त - हेत -हेच्या मूर्त्या 
अचूक खोली दर्शवतात . सिंचनासाठी खोदल्या घडवल्या जात . या प्रामुख्याने मुखाकृती 
गेलेल्या तलावांमध्ये स्तंभाच्या एका विशिष्ठ असायच्या . सर्वात खाली घोडा तर सर्वात वर हत्ती . 
चिन्हापर्यंत पाण्याची पातळी खाली आल्यावर पाणी पाण्याची वाढती पातळी त्यांना क्रमाक्रमाने स्पर्श 
सोडणं ताबडतोब थांबवलं जायचं आणि करत जात असे आणि सर्वांना कळून येत असे की 
संकटकाळासाठी राखून ठेवलं जायचं. कुठे कुठे आज पाणी किती भरलंय, या शैलीचं अमर 
पालीवरसुद्धा स्तंभ लावले जातात . पण पालीवरचा उदाहरण म्हणजे जेसलमेरच्या अमरसागरच्या 
स्तंभहि बुडणे याचा अर्थ पाले म्हणजे प्रलय भिंतीवरच्या घोडे व सिंहांची शिल्पं . . 
होणे . 

स्तंभ आणि नेष्टा हे एकमेकांना जोडले गेल्यावर 
हे स्तंभ दगडी असत किंवा लाकडाचेसुद्धा. तर चमत्कारंच होतो. अलवरपासून साधारण १०० 
लाकडाची जातही अशी निवडली जायची की जी किमी दूर अरवली पर्वतावर लोकवस्तीपासून खूप 
मजबूत असेल , पाण्यात सडणार - कुजणार नाही . दूर एक तलाव आहे श्यामसागर ! हा बहुतेक 
अशा लाकडाचं एक जुनं नाव होतं क्षत्रिय काष्ठ . युद्धकाळात सैन्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी १५ 
मुख्यतः जांभूळ, साल , ताड किंवा सरईचं लाकूड व्या शतकात बांधला गेला होता . या तलावाच्या 
या कामासाठी वापरलं जात आलं आहे. त्यातही किनाऱ्यावर वरुणदेवतेचा एक स्तंभ आहे. स्तंभाच्या 
सालच्या मजबुतीबद्दल कित्येक म्हणी आहेत ज्या उंचीच्या प्रमाणातच स्तंभापासून एक फलांग दूर वर 
अजूनही ऐकायला मिळतात . सालबद्दल म्हटलं श्यामसागरची अपरा आहे. वाढत्या पाण्याच्या 
जातं हजार साल खडा , हजार साल पडा और पातळीने वरूणदेवतेच्या पायाला जरा स्पर्श केला 
हजार साल सडा . छत्तीसगडमधल्या कीत्येक नाही तोच अपरा तिचं काम करायला सुरुवात करते 
तलावांत आजही सालचे स्तंभ दिसतील . रायपूरच्या आणि त्यानंतर त्यापेक्षा वर पाणी चढत नाही. 
पुरातत्व संग्रहालयात सालच्या झाडाचा, शेकडो वर्ष वरूण देवता कधी बुडत नाही . 
जुना असा एक तुकडा ठेवला आहे. हा एका स्तंभ तलावाची पातळी सांगतात तर त्याची 
जलस्तंभाचाच भाग आहे आणि तो बिलासपूर खोली पुरुष या मापात मोजली जायची. दोन्ही हात 
क्षेत्रातल्या चन्द्रपूरमधल्या किरानी गावातल्या दोन्ही बाजूला ताणून उभ्या असलेल्या माणसाच्या 
हिराबंध नावाच्या तलावातून मिळाला आहे . हा या हातापासून त्या हातापर्यंत एकूण लांबी म्हणजे 
हिराबंध दुसऱ्या शतकापूर्वी सातवाहनांच्या राज्यात एक पुरुष . इंच , फुटांमध्ये ही साधारण ६ फुट भरेल . 
बांधला गेला होता . यावर राज्यातल्या काही अशा २० फुट खोलीचा तलाव आदर्श मानला जात 
अधिकाऱ्यांची नावं कोरली आहेत ; बहतेक तो असे . तलाव बांधणाऱ्यांचं नेहमीच या बीसी पर्यंत 


आज भी खरे है तालाब | 33 


पोचण्याचं उद्दिष्ट असे . पण बांधणाऱ्यांचं कसब सर्वात मोठा लाखेटा ? .. . आज या लाखेटयावर 
आणि आगौर - आगरची क्षमता यानुसार तलावाची एक रेल्वेस्टेशन आहे , बस डेपो आहे आणि एक 
खोली कमी - जास्त होतेच . 

प्रतिष्ठित मानलं गेलेलं औद्योगिक क्षेत्रसुद्धा वसवलं 
- अशा खोल तलावाच्या पालीवर आपटणाऱ्या गेलंय , त्यात हिंदुस्थान इलेक्ट्रोग्राफाईट सारखे 
लाटांचा वेग तोडण्यासाठी बऱ्याच वेळेला आगौर अवाढव्य कारखाने उभे आहेत . मध्य रेल्वेने 
आणि आगर यांच्या मध्ये टापू सोडले जात . असे भोपाळन इटारसीकडे जाताना मंडीद्वीप नावाचं एक 
तलाव बांधताना खोल खणलेली सारीच्या सारी स्टेशन लागतं . हे मंडीद्वीप म्हणजे कोणे एके काळी 
माती पालीवरच नेऊन टाकण्याची गरज नसते . भोपाल ताल चा लाखेटा होता. पूर्वी केव्हा तरी 
अशा वेळेला ही माती अजून लांब म्हणजे २५० चौ . मैल पसरलेला हा विशाल तलाव 
तलावाच्या बाहेर नेऊन टाकणं अवघड असतं . होश्शंगशहाच्या जमान्यात तोडला गेला. आज हा 
त्यामुळे बीसी सारख्या खोल तलावांमध्ये तांत्रिक आटून आटून एकदम छोटा झालाय पण तरीही याची 
आणि व्यावहारिक कारणांमुळे तलावाच्या मधल्या गणना देशातल्या मोठ्या तलावांमध्ये होते . हा 
भागात टापू सारखे काही भाग असेच सोडून दिले तलाव सुकल्यानंतर मंडीद्विप हे द्वीप न राहाता एक 
जात आणि या भागावरंच खोदाईची अतिरिक्त माती औद्योगिक शहर बनलंय . प्रणाली आणि सारणी 
आणून टाकली जात असे . तांत्रिक मजबुती आणि हे दोन शब्द तलावांशी जोडले गेले आहेत आणि 
व्यावहारिक कारणांशिवाय काठोकाठ भरलेल्या या शब्दांनी आपल्या अर्थाचा सतत विस्तारंच केला 
तलावामध्ये उभे असलेले हे टापू एकूणच तलावाची आहे. पूर्वी केव्हातरी हे शब्द तलाव वगैरेच्या सिंचन 
शोभाही वाढवत असंत . 

व्यवस्थेशी जोडल्या गेलेल्या छोट्या कालव्यांसाठी 
टापू, टिपूआ, टेकरी आणि द्वीप सारखे काही वापरले जायचे. आज तर ती शासनाची सुद्धा 
शब्द यासाठी योग्य आहेतच पण राजस्थानमध्ये प्रणाली आहे आणि रेल्वे गाड्यांची वेळ सांगणारी 
तलावाच्या या विशेष भागाला एक विशेष नाव समयसारणी देखील. 
दिलं गेलंय .... लाखेटा ! 

क सिंचनाचा मुख्य कालवा जिथून निघतो , त्या 
हा लाखेटा लाटांचा वेग तोडण्याचं काम तर जागेला मुख , मोखा किंवा मोखी म्हणलं जातं 
करतोच पण तो तलाव आणि समाज यांना आणि मुख्य कालव्याला रजबहा म्हणलं जातं . 
एकमेकांशी जोडतोसुद्धा. जिथे कुठे हे लाखेटे खूपच महत्वाच्या तलावांचे रजबहा तर 
बघायला मिळतात तिथे त्यांच्यावर त्या भागातील पृथ्वीलोक सोडून देवलोकालाही स्पर्श करतात . 
एखादा सिद्ध संत , सती किंवा लक्षात ठेवावे अशा त्यावेळेला त्याचं नाव रामनाल असतं . 
एखाद्या व्यक्तीच्या स्मृतीसाठी छत्री बनलेली दिसेल . जेसलमेरच्या वाळवंटी इलाक्यात बनवलेल्या बड़ा 

लाखेटा मोठा असेल तर त्यावर छत्र्यांबरोबर बाग नावाच्या सुंदर बगिच्याचं सिंचन जैतसर 
खेजडी आणि पिंपळाची झाडंदेखील लावली जात . नावाच्या एका बड्या तलावातून निघणाऱ्या 


स्तंभ तलावाची पातळी सांगायचे पण त्याची खोली पुरुष या मापात मोजली 

जायची . दोन्ही हात दोन्ही बाजूला ताणून उभ्या असलेल्या पुरुषाच्या या 
हातापासून त्या हातापर्यंतची एकूण लांबी एक पुरुष किंवा पुरुरव म्हटली जायची . 


३४ / आज भी खरे है साल 


रामनाली तूनच होत आलंय . इथल्या आमराया 

तलावाची डांट 
आणि बाग खरोखर इतकी घनदाट आहे की 
वाळवंटात आग ओकणारा सूर्य इथे येत जरी असेल 
तरी फक्त थंडावा घेण्यासाठी आणि तेही हिरव्या 
रंगाने रंगुन जाऊन . 

रजबाहातून निघणाऱ्या इतर दुय्यम कालव्यांना 
बहतोल , बरहा, बहा किंवा बाह सुद्धा म्हणलं 
जातं . पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गावर नंतर वसलेल्या 
प्रदेशाची नावंही त्यांच्यावरूनच पडलेली आहेत ; 
जसं आण्यामधला बाह नावाचा तालुका . 

सिंचनासाठी बनवल्या गेलेल्या छोट्या तलावातून 
पाणी घेण्यासाठीही अतिशय सुनियोजित व्यवस्था भिंतीवर एक एक हातावर दगड लावलेले असतात . 
असायची. 

_ या सर्व व्यवस्थेमुळे डांट उघडण्यासाठी 
। पालीच्या कोणत्यातरी भागातून आरपार तलावाच्या पाण्यात उतरावं लागत नाही . बस 
काढलेल्या कालव्याचं एक तोंड तलावाच्या बाजूने कोरड्या हौदात दगडाच्या तुकड्यांवर पाय देत 
डांट लावून बंद ठेवलं जात असे . जेव्हा पाणी उतरायचं आणि जी फट उघडायची आहे, 
घ्यायचं असेल तेव्हा ही डाट उघडली जात असे . तिच्यातली डांट काढायची की पाणी चालू ! 
पण असं करण्यासाठी कोणाला तरी पाण्यात उडी पालीच्या बाजुकडच्या कालव्यातून पाणी बाहेर 
मारून तेवढ्या खोलीपर्यंत जाऊन डाट उघडावी यायला लागतं . या डाट सारखीच रचना राजस्थान , 
लागणार आणि त्याच पद्धतीने बंद करावी लागणार . उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , बिहार , महाराष्ट्र , 
या साहसाला सुलभ करते ह्या डाटची यंत्रणा . तामिळनाडू आणि गोव्यापर्यंत बघायला मिळते . 

डांट हा पालीच्या तलावाच्या म्हणजेच त्यांची नावं भले बदलू देत ; जसं चुकरेंड , चुरंडी, 
आतल्या बाजूला बनवलेला छोटासा पण खोल चौन्डा , चुन्डा आणि उरैंड.. या सर्वांमध्ये पाण्याची 
असा हौदासारखा प्रकार आहे. हा चौरसाकृती हौद बाहेर उंडारण्याची क्रिया आहे त्यामुळे ही नावं तीच 
दोन ते तीन हाताचा असतो . त्यांच्या पाण्याकडच्या क्रिया दर्शवतात . 
बाजूच्या भिंतीमध्ये जरुरीनुसार वेगवेगळ्या उंचीवर तलावातून कालव्यात आलेलं पाणी उताराचा 
दोन - तीन छेद ठेवले जातात . या छेदाचा किंवा उपयोग करून लांबवर नेलं जातं . पण काही मोठ्या 
फटीचा आकार साधारण एका विती एवढा असतो तलावांमध्ये जिथे मोखीजवळ पाण्याचा दाब बराच 
की जो लाकडाच्या एखाद्या लांबट काठीने बंद जास्त असतो तिथे या दाबाचा उपयोग कालव्यातून 
होईल. त्याच्या समोरच्या भिंतीवर परत याच पाणी उंचीवर चढवण्यासाठीही केला जातो . अशा 
पद्धतीने छेद ठेवले जातात पण थोडेसे खालच्या रीतीने मोखीमधून निघालेलं पाणी काही हात वर 
पातळीवर . याच फटींमधून पाणी पालीच्या उसळी घेऊन परत कालव्यात पडून उतारावरून 
पलीकडल्या बाजूला सोडलं जातं . हौदाची खोली वाहत जास्त दूरवर तर जातंचं पण उंचावरच्या काही 
आठ ते बारा हात असते आणि खाली उतरण्यासाठी शेतांना पण मिळू शकतं . मुख्य कालव्याच्या दोन्ही 


आज भी खरे है तालाब / ३५ 


SCE 


तलावाची मोखी 

उन्हाळ्यात कसा असेल ? आग ओकणारा सूर्य 
तलावाचं सगळं पाणी खेचून घेईल ना ! याचमुळे 
सूर्याला एक काहीसं विचित्र नाव ठेवलं गेलंय - 
अंबू तस्कर . सूर्यासारखा तस्कर असेल आणि 
आगरासारखा खजिना बिनपहायचा राह दिला तर 
चोरी व्हायला काय वेळ लागणार ? 

या चोरीपासून संरक्षण करण्याचा पण प्रयत्न केला 
जातो , तलावाच्या आगाराला उतार देऊन. जेव्हा 
पाणी कमी व्हायला लागतं तेव्हा कमी झालेलं पाणी 
विस्तीर्ण क्षेत्रात पसरण्यापासून रोकलं जातं . 
आगाराला उतार असेल तर हे कमी पातळीचं पाणी 
कमीत कमी क्षेत्रात जमतं त्यामुळे त्याची लवकर 
वाफ होत नाही. या उताराच्या भागात काही 

ठिकाणी बरीच खोली राखली जाते . अशा खोल 
बाजंना थोड्या थोड्या अंतरावर विहिरी खोदल्या खड्डयासारख्या भागाला अखडा किंवा पियाल 
जातात . त्यांना रहाट लावन तिथनही पाणी घेतलं म्हणल जातं . बुंदेलखंडातल्या तलावामध्ये याला 
जात. तलाव, कालवे , विहिरी आणि रहाट ही भर म्हणतात . कुठे कुठे याला बंडारौ किंवा 
शानदार चौकडी एकामागन एक कितीतरी शेतांना गर्ल या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं . या भागाचं 
सिंचनाशी जोडत जाते . ही अशी व्यवस्था स्थान मुख्य घाटाच्या दिशेने ठेवलं जातं किंवा 
बन्देलखंडमध्ये चंदेल - बन्देलांच्या काळात बनलेल्या तलावाच्या मधोमध . मधोमध खोल असल्यामुळे 
एक एक हजार एकरच्या बरुआसागर , 

उन्हाळ्यात तलाव चारही बाजूंनी सुकायला लागतो 
अरजरसागरमध्ये अजूनही चालू आहे आणि आणि पाणी घाटापासून दूर आत जायला लागतं 
अतिशय चांगलं काम देत आहे. बरुआसागर आणि ते दिसायला चांगलं दिसत नाही . त्यामुळे 
ओरछाचा राजा उदितसिंहने आणि अरजरसागर मुख्य घाटाला लागून हे पियाल ठेवण्याची पद्धत 
सुरजसिंहने क्रमशः इ . स . १७३७ आणि इ. स . अधिक रूढ आहे. आता तीन बाजूंनी पाण्याची 
१६७१ साली खोदले होते . या तलावांचे कालवे थोडी थोडी तस्करी होत रहाते पण चौथ्या बाजूला 
आजही उत्तरप्रदेशच्या सिंचन विभागाची प्रतिष्ठा मात्र पाण्याची पातळी बरोबर रहाते . 
वाढवत आहेत . 

उन्हाळा सरत नाही तर ढग जमा होऊ लागतात , 
पाण्याची तस्करी ? सारं काही केलं पण जर आगौरमधून आगरमध्ये पाणी वाहायला लागतं 
पाण्याची तस्करी थांबवली नाही तर चांगला आणि हा सागर परत डोलायला लागतो . 
काठोकाठ भरलेला तलाव बघता बघता सकन सूर्यदेव आगौरमधलं पाणी चोरतो पण तोच ते 
जाईल . पावसाळ्यात तुडुंब भरणारा , शरद ऋतूत 
स्वच्छ निळ्या रंगात न्हाऊन निघणारा , शिशिरात 
शीतल दिसणारा , वसंतात डोलणारा हा तलाव 


३६ / आज भी खरे है ताल 


साफ माथ्याचा समाज 


तलावात पाणी येतं आणि जातं . ही आवक - आपण तलावाच्या अगौरमध्ये पाय टाकलाय आणि 
जावक होण्याचा एकूण तलावावर काहीतरी परिणाम याच ठिकाणावरून तलावात पाणी भरणार आहे. 
होतोच. पावसाच्या वेगवान थेंबांमुळे आगौरमधली साहजिकच हे ठिकाण स्वच्छ ठेवलं पाह्यजे , इथे 
माती धुऊन निघते तर आगरमध्ये ही माती पायताण घालून जाणं योग्य नव्हे, प्रातर्विधीसाठी 
मिसळायला लागते. पालीची मातीही थोडी धुपते तिथे जाणं तर दूरच राह्यलं पण इथे थुकायलाही 
आणि अशा रीतीने आगरात माती जमा व्हायला बंदी असे . जुते पहनकर आना मना है , थूकना 
लागते . 

मना है असे बोर्ड लावलेले नसत . तरीही हे स्तंभ 
तलावाचं रूप बिघडण्याचा हा खेळ नियमित बघितल्यावरच लोक या सर्व गोष्टींची पुरेपूर काळजी 
चालू राहतो. त्याचमुळे तलाव बांधणारे लोक , घेत असत . आगरातलं पाणी स्वछ आणि शुद्ध 
तलाव बांधणारा समाज तलावाचं स्वरूप बिघडू ठेवण्याचं कामही पहिल्याच दिवशीपासून सुरु 
न देण्याचा खेळही तेवढ्याच नियमितपणे खेळत व्हायचं. नव्या तलावात ज्या दिवशी पाणी भरायचं 
आला आहे. जे तलाव मागच्या पन्नास साठ वर्षात त्या दिवशी समारोहाबरोबरच त्यात काही जीवजंतू 
नष्ट केले गेले आहेत , त्या तलावांनी या नियमबद्ध सोडले जात . यात मासे, कासवं , खेकडे आणि जर 
खेळांमुळेच त्याआधी समाजाची वर्षानुवर्ष अव्याहत तलाव मोठा असेल तर अगदी मगरीसुद्धा सोडल्या 
सेवा केली होती . 

जात . कधी कधी तर या जिवंत प्राण्यांबरोबर 
तलावात पहिलं पाणी भरत नाही तोच त्यांच्या ऐपतीनुसार सोन्या - चांदीचे प्राणीसुद्धा विसर्जित केले 
रखवालीचं, देखभाल दुरूस्तीचं काम सुरु होत असे . जात असत . छत्तीसगडच्या रायपुर शहरात अगदी 
हे सोपं काम नाही . पण समाजाला देशाच्या या पन्नास -पंचावन्न वर्षांपूर्वीपर्यंत तलावात सोन्याची नथ 
टोकापासून त्या टोकापर्यंत हजारो तलावांना ठीक घातलेली कासवं सोडली जात .. 
ठाक ठेवायचं होतं त्यामुळे त्याने हे अवघड काम पहिल्या वर्षी काही विशिष्ट वनस्पती लावल्या 
प्रत्येक ठिकाणी इतकं सुनियोजित करून ठेवलं होतं जात . निरनिराळ्या भागानुसार त्यांच्या प्रजाती 
की हे सर्व अतिशय सहज केल्यासारख व्हायचं . बदलत पण काम एकंच असे , पाणी शुद्ध ठेवणे . 
। आगौर मध्ये पाय ठेवतोय न ठेवतोय तोच या मध्यप्रदेशात गादिया किंवा चिला तर राजस्थानात 
देखभाल दुरूस्तीचं पहिलं काम दृष्टीस पडतं . कुमुदिनी , निर्मली किंवा चाक्षुष. चाक्षुष पासूनच 
देशातल्या कित्येक भागात तलावाच्या अगौरचं क्षेत्र चाकसू हा शब्द तयार झालाय . केंव्हातरी असा 
सुरु झाल्याची सूचना देण्यासाठी दगडाचे सुंदर स्तंभ काळ आला असावा की जेव्हा तलावाच्या साफ 
उभे असलेले दिसतात . हे स्तंभ दिसले की समजावं सफाईसाठी चाकसू या वनस्पतीचा बराच उपयोग 


आज भी खरे है तालाब | 


. 


होत असावा. आजच्या जयपूरच्या जवळ एका ही सर्व कामं अशी आहेत की जी तलाव 
मोठ्या कसब्याचं नावच मुळी चाकसू आहे ; बांधल्यावर एकदाच करावी लागतात , आणि फारच 
कदाचित चाकसू या वनस्पतीबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त जरुरीचं असेल तर जास्तीत जास्त अजून एकदा . 
करण्यासाठी हे नामकरण झालं असावं . पण माती मात्र तलावात दरवर्षी जमा होणार . 
____ पालीवर पिंपळ , वड किंवा उंबराची झाडं बऱ्याच त्यामुळे तिला दरवर्षी तलावातून काढण्याची 
वर्षांपासून लावली जात आली आहेत . तलाव व्यवस्था अतिशय सुंदर नियमांत बसवून ठेवली 
आणि ही झाडं यांच्यात आयुष्यमानाबाबत एखादी गेली होती . कुठे गाळ काढण्याच्या खडतर श्रमाच्या 
स्पर्धा असावी असं दिसतं ; कोण जास्त टिकतं , कामाला एखाद्या उत्सवाचं स्वरूप दिलं जायचं तर 
झाडं की तलाव ? पण हा प्रश्न अनुत्तरीतच राह्यला कधी यासाठी इतकी सुंदर व्यवस्था केली जात असे 
आहे. या दोघांनाही एकमेकांचा सहवास इतका की ही माती जितकी गपचूप तलावाच्या तळाशी 
भावला आहे की या उपेक्षेच्या जमान्यात जर कोणी येऊन बसायची तितकीच मुकाट्याने बाहेर पडून 
पहिला गेला , तर दुसरा त्याच्या शोकामुळे त्याच्या पालीवर येऊन पडत असे . 
मागे निघाला आहे. झाडं तुटली तर तलावंही काही गाळ काढायचा काळ वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या 
दिवसांनी सुकून गेलाय आणि जर तलाव आधी त्या ठीकाणचं ऋतूमान बघून ठरवला जात आलाय. 
नष्ट झाला तर झाडंसुद्धा जास्त दिवस टिकू यावेळी तलावात पाणी सर्वात कमी असलं पाह्यजे . 
शकलेली नाहीत . तलावावर आंब्याची झाडंही गोवा किंवा पश्चिम घाटासारख्या किनारपट्टीच्या 
पुष्कळ लावली जायची पण ती पालीवर कमी तर भागात हे काम दिवाळीच्या लगेचच नंतर केलं जातं . 
पालीच्या खालच्या जमिनीवर जास्त बघायला उत्तरेतल्या बऱ्याच मोठ्या भागात नववर्ष म्हणजेच 
मिळतात . . छत्तीसगड क्षेत्रात बऱ्याच तलावांमध्ये चैत्राच्या जरासंच अगोदर , तर छत्तीसगड , ओरिसा , 
शीतलामातेचा वास असल्याचं मानलं जातं आणि बंगाल आणि दक्षिण भारतात पावसाळा सुरु 
त्यामुळे तिथल्या पालीवर कडूलिंबाची झाडं मात्र होण्याच्या थोडसं अगोदर शेतं तयार करण्याच्या 
खूप लावली गेली होती . बिना झाडांच्या पालीची वेळेला . आज तलावांपासून वेगळा पडलेला समाज 
तुलना बिनामूर्तीच्या मंदिराशीही केली गेली आहे. आणि या समाजाचा गाडा हाकणारं प्रशासन 

बिहार व उत्तरप्रदेशमध्ये अनेक भागात पाली तलावाची सफाई आणि गाळ काढण्याच्या या 
वर तूरीची झाडं लावली जात . याच भागात नव्याने कामाकडे एक समस्या म्हणून पाहत आहे आणि 
बांधलेल्या तलावाच्या पालीमध्ये उंदरांनी बिळं ते या समस्येवर उपाय काढण्याऐवजी वेगवेगळे 
करून तिला कमजोर करु नये म्हणून काही काळ बहाणे शोधत आहेत . त्यांच्यासाठी , हिशेबाचा 
त्यावर सरसोंच्या खळीचा धूर करण्याची पद्धत विचार केला तर हे काम खर्चिक आहे . काही 
होती. 

कलेक्टर लोकांनी तर त्यांच्या अखत्यारीतल्या 


जुने तलाव साफ केले गेले नाहीतच पण नवे तर कधी बांधलेच गेले नाहीत . गाळ 
तलावामध्ये नाही तर समाजाच्या डोक्यातच भरलेला आहे. पण पूर्वीच्या काळात 
समाजाची डोकी साफ असावीत . त्याने ह्या गाळाला समस्या म्हणून नव्हे तर 

तलावाने दिलेला प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं . 


3८ / आज भी खरे है ताल 


तलावांमधला गाळ न काढण्याचं कारणंच मुळी असं पिकाचा काही हिस्सा प्रती गाडीच्या हिशेबाने 
दिलंय की या कामाचा खर्च एवढा आहे की यापेक्षा ग्रामकोषात भरणा करायचे. याच पैशांतून तलावाच्या 
एखादा नवीन तलाव बांधणं स्वस्त पडेल . जुने दुरुस्तीची कामं होत असत . आजही छत्तीसगडमध्ये 
तलाव साफ केले गेले नाहीतच पण नवे तर कधी गाळ ( लद्दी ) काढण्याचं काम मुख्यतः शेतकरी 
बांधलेच गेले नाहीत . गाळ तलावामध्ये नाही तर कुटुंबंच करतात . दूर दूर पर्यंत साबण हा प्रकार 
समाजाच्या डोक्यातच भरलेला आहे . पोचला असूनसुद्धा कित्येक घरांत डोकं धुण्यासाठी , 

पण पूर्वीच्या काळात समाजाची डोकी साफ न्हाण्यासाठी ही लद्दी च वापरण्याचा प्रघात आहे. 
असावीत . त्याने ह्या गाळाला समस्या म्हणून नव्हे बिहारमध्ये या कामाला उडाही म्हणलं जातं . 
तर तलावाने दिलेला प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं . या ही उडाही म्हणजे समाजाची सेवा आहे , श्रमदान 
प्रसादाचं ग्रहण करण्यास पात्र होते शेतकरी, कुंभार आहे. गावातल्या प्रत्येक घरातून काम करू शकणारी 
आणि गृहस्थ . हा प्रसाद घेणारे शेतकरी गाडीच्या माणसं तलावावर एकत्र जमत असत . प्रत्येक घर 
हिशोबात ही माती काढायचे, आपापली गाडी दोन ते पांच मण माती काढत असे . कामाच्या 
भरायचे आणि ही गाळाची माती आपापल्या वेळेला तिथेच सर्वांना गुळपाणी दिलं जात असे . 
शेतांमध्ये टाकून जमिनीचं उपजाऊपण टिकवायचे. पंचायतीत एकत्र झालेल्या भरपाईच्या रकमेतला भाग 
या प्रसादाच्या बदल्यात ते काही रोख रक्कम किंवा उडाहीच्या व्यवस्थापनासाठी खर्च केला जायचा . 


अशा सहकारातूनच बनायचे हे तलाव 


दक्षिणेकडे धर्मादा नावाची एक प्रथा होती . कापणीपर्यंत जनावरांना रोखणे हे काम सुद्धा काही 
काही ठीकाणी या कामासाठी गावातल्या जमिनीचा निश्चित काळापर्यंत चालणारं काम असायचं. ह्या 
एक तुकडा दान केला जात असे आणि या कामाची व्यवस्थादेखील बंदेला मान्यम कडून केली 
जमिनीची मिळकत फक्त गाळ काढण्याच्या जायची. हे काम करणाऱ्यांना पट्टी म्हणलं जायचं . 
कामासाठीच खर्च केली जायची. अशा भूमीला सिंचनाच्या वेळेला डाट उघडणे, वेळेत पाणी 
कोडगे असं नाव होतं . राज्यकर्ते आणि समाज पोचवणे ही एक वेगळी जबाबदारी होती . ही सेवा 
यांनी जर कंबर कसली तर कुठल्याही कामात ढिलाई निरमुनक्क मान्यम कडून पार पाडली जायची . 
कशी येणार ? दक्षिणेकडे अशा देखभाल आणि शेतकरी पाण्याची नासाडी तर करत नाहीत ? - हे 
दुरुस्तीच्या कामात राज्यकर्ते व समाज यांच्यामधला बघण्यासाठी जे लोक काम करत त्यांचं वेतन 
हा ताळमेळ खूपच व्यवस्थित होता . राज्याच्या कुलमकवल मान्यम कडून मिळत असे . 
खजिन्यातून तर या कामासाठी अनुदान मिळतच तलावात किती पाणी आलं आहे , किती 
असे पण याचबरोबर प्रत्येक गावागणिकसुद्धा या शेतांमध्ये काय काय पिकं लावली आहेत , कुणाला 
कामासाठी एक वेगळा निधी किंवा खजीना तयार किती पाण्याची गरज आहे असे प्रश्न नीरघंटी किंवा 
होण्याचीदेखील तरतूद केली जायची. 

निरुकुटटी हाताळत असत . हे पद दक्षिणेत फक्त 
या प्रत्येक गावात काही जमीन , काही शेतं किंवा हरिजन कुटुंबांना मिळत असे . तलावाची पातळी 
शेताचा एखादा हिस्सा तलावाच्या व्यवस्थेसाठी पाहून शेतांना पाण्याचं न्याय्य वाटप करण्याची , 
वेगळा राखून ठेवला जायचा आणि या जमिनीवर हिशेब ठेवण्याची विलक्षण क्षमता निरुकुटटींना 
लगान लावला जात नसे . अशा जमिनीला मान्यम् विरासत म्हणून मिळत असे . आजच्या काही 
म्हणलं जायचं. या मान्यम मधून होणारी बचत , समाजशास्त्रज्ञाचं असं म्हणणं आहे की हरिजन 
रोख रक्कम किंवा धान्याच्या स्वरूपात तलावाच्या समाजाला हे पद काहीतरी स्वार्थापोटी दिलं जात 
संबंधित कामं करणाऱ्या लोकांना वाटली जायची. असणार . या कुटुंबांजवळ जमीन नसल्यामुळे ते 
जितक्या त-हेची कामं तितक्या त -हेचे मान्यम् . जी जमीनदारांच्या शेतातील पाण्याच्या तंट्यात निःपक्ष 
कामं जिथे होतील तिथेच त्याचं नियोजन व्हायचं भूमिका घेऊ शकत असणार . जर फक्त भूमिहीन 
आणि तिथेच त्याच्या खर्चाचीही तरतूद व्हायची. असणे हाच फक्त या पदाच्या योग्यतेचा निकष असेल 

अलौती मान्यम् मधून श्रमिकांच्या कष्टाचा तर मग भूमिहीन ब्राम्हण सुद्धा सगळीकडे दिसायला 
मोबदला दिला जाई , अणकरण मान्यम् संपूर्ण पाह्यजे होते . पण आपण ही गोष्ट इथेच सोडूया 
वर्षभर तलावाची देखरेख करणाऱ्यांसाठी होतं . आणि मान्यम कडे परत जाऊया . 
यामधूनच तलावाच्या पालीवर जनावरं येऊ नयेत कित्येक तलावांचं पाणी सिंचनासाठीच नव्हे तर 
म्हणून देखरेख करणाऱ्या कुटुंबाची उपजीविका फक्त पिण्यासाठीसुद्धा वापरलं जायचं . अशा 
चालायची. पालीप्रमाणेच आगौरमध्ये सुद्धा तलावांमधून घरापर्यंत पाणी घेऊन जाणाऱ्या 
जनावरांच्या येण्या - जाण्यावर बंदी होती. ह्या कहारांचं वेतन उरणी मान्यममधून दिलं जायचं . 
कामावरसुद्धा काही लोक वर्षभर असत . त्यांची उप्पार आणि वादी मान्यम मधून तलावाची 
व्यवस्था बंदेला मान्यममधून केली जायची. सर्वसाधारण डागडुजी व्हायची. वयक्कल मान्यम 

तलावांशी संबंधित शेतांमध्ये पेरणीपासून तलावाशिवाय त्यातून निघणाऱ्या कालव्यांची 


४० / आज भी खरे है ताल 


देखभाल करण्यात खर्च व्हायचं . पालीपासून ते आणि उपेक्षेमुळे बरीच तोडफोड व्हायला लागली 
कालव्यांपर्यंत झाडं लावली जायची आणि संपूर्ण होती . . वेगवेगळ्या पिढ्यांनी हे तलाव वेगवेगळ्या 
वर्षभर या झाडांची देखभाल , छाटणी अशी कामं काळात बांधले होते पण आठ पैकी सहा मात्र एकाच 
चालंत आणि ही सारी जबाबदारी मानल मान्यम शृंखलेत बांधले गेले होते . त्यांची देखभाल सुद्धा 
पुरी करत असे. 

या पिढ्यांनी एका शृंखलेत बांधूनच केली असणार . 
27 खुलगा मान्यम आणि पाटूल मान्यम तरी मधल्या काळात ही कडी कुठेतरी तुटलीच ! 
दुरुस्तीच्या कामांशिवाय त्या भागात एखादा नवा ही कडी तुटल्याचा आवाज गँगींच्या कानावर 
तलाव बांधला जाणार असेल तर त्याच्या केव्हा पडला माहित नाही पण आज या फलौदी 
खुदाईसाठी खर्च होत असे . 

शहरातले जे काही बुजुर्ग लोक आहेत त्यांच्या 
= एका तलावाशी संबंधित इतकी सारी कामं वर्षभर डोळ्यात गगजींची एकच छबी अजूनही कायम 
नीट चालतायत की नाही हे पाहणं हे सुद्धा एक आहे ; तुटकी चप्पल घातलेले गँगजी सकाळपासून 
महत्वाचं काम आहे. कोणत्या कामासाठी कीती संध्याकाळपर्यंत या तलावांभोवती चक्कर मारत 
लोक लावायचे, कुठून माणसं काढून दुसरीकडे आहेत , आंघोळीच्या , पाणी भरण्याच्या घाटावर 
लावायची आहेत या सर्वांच संयोजन करै मान्यम कोणी घाण करत असेल तर त्याला वडिलधाऱ्या 
कडून होत असे. याला कुलम वेटटू किंवा कणमोई माणसासारखे कानपिचक्या देत आहेत . 
सुद्धा म्हणत . 

कधी पालीचं तर कधी नेष्ट्याचं ते निरीक्षण 
दक्षिणेकडचं हे छोटंसं वर्णन तलाव आणि करत . कोणत्या तलावाला कुठे डागडूजीची गरज 
त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या सर्व व्यवस्थेचं संपूर्ण आहे याचं गणित मनातल्या मनात करत . या 
चित्र दाखवण्यासाठी तरीही अपुरंच आहे. हा विषय तलावावर येणाऱ्या लहान पोरांबरोबर स्वतः खेळत 
तर अथांग आहे. अशीच किंवा याच्याशीमिळती आणि त्यांना त -हेत -हेचे नवे खेळही शिकवत . 
जूळती व्यवस्था देशाच्या सर्व भागात - उत्तर , पूर्व शहराला तीन बाजूंनी घेरणाऱ्या या सर्व तलावांची 
पश्चिमेकडेही अस्तित्वात असणार . पण ही व्यवस्था चक्कर काटायला सहज तीन तास लागतात . कधी 
गुलामीच्या जमान्यात तुटलेल्या आणि चमत्कारिक हे गँगजी सर्वांच्या अगोदर तलावावर दिसत तर कधी 
अशा स्वातंत्र्याच्या या जमान्यात फुटलेल्या सर्वजण घरी गेल्यावरही उभे असलेले दिसत . कधी 
समाजाकडून कायमची विस्कटली गेली. सकाळी इथे भेटत तर दुपारी तिथे आणि संध्याकाळी 

पण गँगजी कल्ला सारखी काही माणसं मात्र कोण जाणे कुठे भेटतील. गँगजी आपले आपणच 
या तुटलेल्या - फुटलेल्या समाजाकडून विस्कटल्या तलावांचे रखवालदार बनले होते जणू ! 
गेलेल्या व्यवस्थेला आपल्या परीने ठाकठीक करत वर्षाच्या शेवटी एक दिवस असा यायचा की 
आली आहेत. नाव तर होतं गंगाजी पण कसं कोण जेंव्हा गँगजी शहराच्या गल्ल्यान् गल्ल्या फिरायचे 
जाणे त्याचं गँगजी झालं . त्यांच्या नावाची , आणि त्यांच्याबरोबर मुलांची फौज असायची . 
प्रेमामधून , आपुलकीमधून थोडी तोडफोड झाली प्रत्येक घराचा दरवाजा उघडल्यावर त्यांना न मागता 
असेल पण त्यांच्या शहराभोवती साधारण मागच्या एक एक रुपया मिळायचा. वर्षानुवर्ष प्रत्येक घराला 
शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या आठ भव्य माहिती होतं की गैंगजी फक्त एकच रुपया मागतात , 
तलावांची मात्र पूर्वीची व्यवस्था तुटून गेल्यामुळे कमी नाही की जास्त नाही. पैसे जमवण्याचं काम 


आज भी खरे है तालाब / ४१ 


64726 


झालं की ते गावातल्या सगळ्या मुलांना जमवायचे. दरबार , सैन्य आणि सर्व प्रजा कुदळ , फावडी , 
या मुलांबरोबर केवढ्यातरी टोपल्या , घमेली , फावडी घमेली घेऊन घडसीसरवर जमा व्हायची. राजा 
आणि कुदळी जमा होत . त्यानंतर एकामागून एक स्वतः कुदळ मारून मातीचं पहिलं घमेलं भरायचा 
तलाव साफ व्हायला लागायचा. गाळ काढून आणि स्वतः उचलून पालीवर नेऊन टाकायचा. 
पालीवर आणून टाकला जायचा. प्रत्येक तलावाच्या बस्स .... त्यानंतर वाजत गाजत ल्हास सुरु ! सर्व 
नेष्ट्याची याच पद्धतीने साफसफाई व्हायची. एक प्रजेचं जेवणखाण दरबारातर्फे व्हायचं. राजा आणि 
तागडी मातीच्या बदल्यात प्रत्येक पोराला एक दुअन्नी प्रजा दोघांचेही हात मातीने रंगून जायचे. राजा इतका 
बक्षीस म्हणून मिळायची. 

तन्मय होऊन जायचा की आज त्याच्या खांद्याला 
गँगजी कल्ला किती वर्षांपासून हे असं करत होते कोणाच्याही खांद्याचा धक्का लागू शकत असे . जी 
आज कोणाला आठवत नाही , बस इतकंच आठवतं व्यक्ती दरबारातसुद्धा भेटणं अवघड आहे ती आज 
की हे काम १९५५ - ५६ पर्यंत चालत राह्यलं . नंतर तलावाच्या दरवाजावर सर्वांबरोबर माती वाहते आहे . 
गँगजी आपल्यातून निघून गेले. 

राजाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणारे त्याचे 
३ ते शहर हा मृत्यू कधीही विसरू शकणार नाही . अंगरक्षकही आज माती खणतायत आणि माती 
त्यांच्या अंत्ययात्रेत तिथले आबालवृद्ध सामील वाहतायत . 
झाले होते . एका तलावाच्या खालच्या बाजूला अशाच एका ल्हासात जेसलमेरचा राजा 
बांधलेल्या घाटावर त्यांचा अंतिम संस्कार झाला . तेजसिंहवर हल्ला झाला आणि तलावाच्या पालीवरच 
त्यानंतर तिथे त्यांची समाधीही बांधली गेली. तो मारला गेला. पण ल्हास खेळणं काही बंद पडलं 
• जे कोणी तलाव बांधत , ते लोक संत बनून जात . नाही . ते चालत राह्यलं , त्याचा प्रसार होत राह्यला. 
गँगजींनी कोणताही नवा तलाव तर बांधला नव्हता मध्य प्रदेशातील भिल्ल समाजातही ल्हास खेळला 
पण अगोदर बांधल्या गेलेल्या तलावांची रखवाली जातो , गुजरात मध्येही खेळला जातो. तिथे तर ही 
तर केली होती ! पण तेही संत झाले . जिन परंपरा तलावाच्या पुढे जाऊन अशा कित्येक 
_ फलौदी शहरात तलावांच्या साफसफाईचा हा कामांशी जोडली गेली आहे जिथे सर्वांची मदत 
खेळ गँगीसारख्या संतांनी सुरु केला तर लागते . 
जेसलमेरमध्ये हा खेळ खुद्द राजाच खेळत असे . सर्वांसाठी सर्वांची मदत . याच परंपरेने तलाव 

सगळ्यांना माहीतच असायचं पण तरीही नगरात बनत गेले , याच परंपरेने त्यांची देखभाल होत 
दवंडी पिटली जायची. .. .. "राजातर्फे वर्षाच्या राह्यली. माती निघत राह्यली , माती वाह्यली गेली 
शेवटच्या दिवशी , फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीला आणि टाकली गेली..... 
नगरातल्या सर्वात मोठ्या तलावावर , घडसीसर समाजाचा हा खेळ ल्हासच्या उल्हासाने चालत 
वर सर्वांना ल्हास खेळण्यासाठी बोलावलं राह्यला . 
आहे ". ... 
त्या दिवशी स्वतः राजा , त्याचा सर्व परिवार , मानिस 


४२ / आज भी खरे है ताल 


। 


सहस्रनाम 


या उल्हासाच्या , आनंदाच्या उत्तुंगतेला , मोठ्या सरोवराच्या अर्थाने वापरलं जातं . सरोवर 
दर्शनाच्या खोलीची जोड देणाऱ्या आपल्या या काही ठिकाणी सरवर होतं . सर हा शब्द संस्कृत 
समाजाची मानसिकताच अशी होती की लोक सर्व मधल्या सरस पासून बनलाय आणि गावांमध्ये याचा 
आयुष्याला पाण्याच्या एखाद्या बुडबूड्यासारखंच रस शेकडो वर्षांपासून सर च्या रुपात मिळत राह्यला 
मानत आले आहेत आणि या संसाराला एक आहे. आकाराने मोठ्या आणि छोट्या तलावांचं 
विशाल सागर . या सागरात पिढ्या येतात जातात , नामकरण पुल्लिंगी आणि स्त्रीलिंगी शब्दांच्या 
युगं येतात जातात ... अगदी लाटांसारखी ! जीवन जोड्यांनी केलं गेलंय ... जोहड - जोहडी, बंध -बंधीया , 
आणि मृत्यूच्या लहरींवर डोलत या भवसागरातून ताल - तल्लैया , पोखर - पोखरी वगैरे . या जोड्या 
पार होण्याचं उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या या समाजाने कितीतरी मुख्यतः राजस्थान , मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश , बिहार 
त -हेचे तलाव तर बांधलेच पण मोठ्या रसिकपणे बंगालमध्ये जागजागी ऐकायला मिळतात आणि 
त्यांची वेगवेगळी नावंही ठेवली. ही नावं तलावाच्या सीमेपलीकडे नेपाळमध्येसुद्धा. पोखर हा शब्द 
गुणधर्मांनुसार , त्यांच्या स्वभावानुसार किंवा एखाद्या संस्कृतमधल्या पुष्कर पासून मिळालाय . बऱ्याच 
विशिष्ट घटनेवरुन ठेवली जायची. इतकी नावं आणि ठिकाणी गावागावात असे पोखर असायचे पण 
इतके प्रकार , की जर नामकरण करताना भाषेचा बंगालमध्ये मात्र घराघरात पोखर बघायला मिळत . 
कोष कमी पडला तर कधी काही शब्द घराच्या मागच्या परसातले छोटे छोटे पोखर मासे 
बोलीभाषेकडून उधार घेतले गेले तर कधी थेट पाळण्यासाठी कामात येत . तिथे तलावासाठी 
संस्कृतमधून घेतले गेले . 

पुष्करिणी हा शब्दसुद्धा वापराला जात आला 
सागर , सरोवर आणि सर ही नावं तर आपल्याला आहे. पुष्कर तर होताच. पुष्करच्या पुढे आदराने , 
चारही बाजूला दिसतील . सागराचं लाडाने - प्रेमाने श्रद्धेने जी शब्द लावला की तो सामान्य पोखर न 
कधी तरी सगरा पण व्हायचं पण मुख्यतः हे नाव राहता एक अतिमहत्त्वाचा तलाव बनून जातो . 


लाल किल्ल्याच्या समोर ही लाल डिग्गी आहे 


राजस्थानमध्ये अजमेरच्या जवळ पुष्करजी नावाचं असंत . चालीचा उपयोग सरळ पिण्याच्या 
प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे . तिथे ब्रम्हाचं मंदिर आहे . पाण्यासाठी होत नसे पण या चालींमुळेच गावातले 

सर्वात प्रचलित नाव तलाव किंवा तालाबच आहे झरे बारमाही जिवंत रहात असत . पहाडावरच्या 
पण तलावांच्या नामकरणामध्ये मात्र या शब्दाचा पावसाचा वेगवान मारा झेलणे, अचानक येणाऱ्या 
वापर सर्वात कमी दिसतो . डिग्गी हे नाव हरियाणा, पुराला रोकणे आणि वर्षभर पाण्याचा पुरवठा कायम 
पंजाब , दिल्लीमध्ये प्रचलित आहे. पाणी ठेवणे यासाठी या चाली इतक्या संख्येने बांधल्या 
साठवण्याच्या छोट्या हौदापासून ते मोठ्या जात की प्रत्येक गाव आपल्या वरच्या भागातल्या 
तलावांपर्यंत डिग्गी हे नाव बघायला मिळतं . पूर्वी पहाडांवर तीस ते चाळीस चाली बांधत असे . अशी 
केव्हातरी दिल्लीतल्या लाल किल्याच्या बरोब्बर चाल साधारण तीस पावलं लांब , तितकीच रुंद 
समोर लाल डिग्गी नावाचा खूप मोठा तलाव होता . आणि चार पाच हात खोल असायची. ती 
अम्बालामध्येही बरेच मोठे तलाव आहेत आणि बांधायची जबाबदारी समाजाच्या कोणा विशिष्ट 
त्यांना डिग्गीच म्हणलं जातं . डिग्गी हा शब्द संस्कृत घटकाची नसे तर सगळया गावाला चाल कशी 
मधल्या दिघी किंवा दीर्घिका वरून आला आहे . बांधायची याचं ज्ञान होतं आणि सगळेजण तिच्या 

" कुंड हासुद्धा हौदासारखा छोटा पण पक्क्या साफसफाईमध्ये सहभाग घ्यायचे. तिचा उपयोग 
बांधणीचा प्रकार आहे पण काही ठिकाणी चांगल्या वापराच्या पाण्यासाठी होत असे आणि गावांतल्या 
मोठ्या तलावांना पण कुंड किंवा हौद म्हणलं जनावरांप्रमाणेच वन्य प्राण्यांना सुद्धा पाणी 
गेलंय. मध्यप्रदेशात खांडवा शहरात कुंड या नावाने पिण्यासाठीसुद्धा तिचा उपयोग व्हायचा . 
प्रसिद्ध असलेले कितीतरी तलाव आहेत . हौदाचं हिमालयात ही चाल काही ठिकाणी खाल 
उदाहरण म्हणजे दिल्लीमधला हौजखास ..पण आज आहे , कुठे तोली आहे तर कुठे चौरा .. . आणि 
तो तलावापेक्षा एका मोहल्ल्याच्या स्वरूपात त्यांच्या आसपासची गावं त्याच नावाने ओळखली 
ओळखला जातो . 

जातात . उदा. उफरेखाल, रानिचौरा , दुधातोली. थेट 
ताल बऱ्याच ठिकाणी आहे पण त्याच्याशी उत्तरेचे हे शब्द दक्षिणेपर्यंत आलेले दिसतात . केरळ 
मिळताजुळता चाल हा शब्द मात्र काही विशिष्ट आणि आंध्र प्रदेशामधले चैर किंवा चेरुवू हे 
क्षेत्रापुरताच सीमित राह्यलाय . हे क्षेत्र म्हणजे शब्द तलाव याच अर्थी वापरात आहेत . चहूबाजूंनी 
उत्तरप्रदेशातल्या हिमालयामधलं . या पहाडी घाट असलेल्या तलावांना चोपरा , चौपरा किंवा 
जिल्ह्यांमध्ये गावागावात अशा चाली होत्या . र चा ड होऊन चौपडा असं म्हणलं जात . 
मैदानी गावं व शहरांमध्ये हे ताल ऐन चौपडा उज्जैनसारख्या प्राचीन शहरात , 
लोकवस्तीच्यामध्ये किंवा जवळ असायचे तर ह्या झांशीसारख्या ऐतिहासिक शहरात तसंच चीरगांव 
चाली गावापासून दूर जरा उंचावर बांधलेल्या सारख्या साहित्यनगरीतही बघायला मिळतो . 

चार घाटांचा चौपडा 


A 


: 


चौपराशी मिळतंजुळतं एक नाव आहे चौघरा ; करतात आणि त्यांना वापरात आणतात . 
चारही बाजूंनी चांगल्या पक्क्या घाटाने वेढलेल्या अमहाचा एक अर्थ आम किंवा आंबा हा 
तलावाला चौघरा म्हणलं जातं . तसंच तिघरा सुद्धा आहेच . आंब्याच्या झाडांनी , दाट आमरायांनी 
आहे. याची एक -जास्त करून आगौर कडची बाजू - वेढलेले तलाव अमहा तरीया , ताल किंवा आमा 
कच्ची ठेवली जात असे. चार घाट , तीन घाट तरीया म्हणवून घेतात . तसंच एक अमरोहा .. आज 
याच्या पुढे पाउल टाकून अठघटटी पोखर देखील हे एका शहराचं नाव आहे पण एकेकाळी आमराईने 
असत . म्हणजेच आठ घाटवाले पोखर. वेगवेगळ्या वेढलेला तो एक तलाव होता . काही ठिकाणी असे 
घाटांचा वेगवेगळा उपयोग असायचा. काही तलाव अमराह म्हणून सुद्धा ओळखले गेलेत . मग 
ठिकाणी वेगवेगळ्या जातींसाठी वेगवेगळे तलाव जसे अमराह तसे पिपराह आलेच - - - संपूर्ण 
बनवले जात तर कधी एकाच मोठ्या तलावावर पालीवर मोठमोठे पिंपळाचे वृक्ष . अमराह , 
विभिन्न जातींसाठी वेगवेगळे घाट बनवले जात . पिपराहच्या बाबतीत पालीवर किंवा खाली लावलेले 
यामध्ये स्त्री - पुरुषांच्या आंघोळीसाठीही वेगवेगळी हे वृक्ष कितीही असो पण मोजले जाऊ शकत पण 
व्यवस्था केली जायची. छत्तीसगड मध्ये डौकी लखपेडा तलाव मात्र लाखो झाडांनी वेढला 
घाट स्त्रीयांसाठी तर डौका घाट पुरुषांसाठी बनत गेलेला असतो ; याठिकाणी लाखचा अर्थ मोजता 
असत . कुठे गणेशजी तर कुठे दुर्गामाता बसवली येणार नाही या अर्थाने वापरला गेलाय . काही 
जाई तर कुठे ताजिये. सगळ्यांसाठी वेगवेगळे घाट. ठिकाणी अशा तलावांना लखरांव सुद्धा म्हणलं 
अशा प्रकारच्या तलावांना आठ घाट बनवले जात गेलंय . 
आणि त्यांना अठघट्टी म्हणलं जायचं. 

पण या लखरांव तलावांना सुद्धा मागे टाकेल 
हे अठघट्टी तलाव तर लांबूनही शोभून दिसायचे असा होता भोपाल ताल. याच्या विशालपणामुळे 
पण गुहीया पोखर मात्र अगदी जवळ त्याच्या आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांच्या 
पोचल्यानंतरच दिसंत. गुहीया म्हणजे गुह्य म्हणजेच अभिमानाचं रुपांतर घमेंडीत होणं साहजिक होतं . 
छुपे पोखर . हे आकाराने छोटे असतात आणि एका म्हणीमध्ये तर फक्त यालाच खऱ्याखुऱ्या 
पावसाचं पाणी जमा झाल्यामुळे आपोआप बनलेले तलावाचा दर्जा दिलाय .. "ताल तो सिर्फ भोपाल 
असतात . बिहारमध्ये दोन गावांच्या मधल्या निर्जन ताल, बाकी सब तल्लैया ! या अवाढव्य तलावाचं 
प्रदेशात आजही असे गुहीया पोखर बघायला अगदी संक्षिप्त वर्णनसुद्धा चकित करू टाकतं . 
मिळतात . 

अकराव्या शतकात राजा भोजकडून बांधला गेलेला 
आपोआप बनलेल्या अशा तलावांचं अजून एक हा तलाव ३६५ नाले आणि नद्यांनी भरत भरत 
नाव आहे अमहा ताल . छत्तीसगडच्या भाषेत २५० चौ . मैलांपर्यंत पसरला होता . माळव्याचा 
अमहाचा अर्थ आहे अनायसे .. गावांना लागून सुलतान होश्शंगशहाने १५ व्या शतकात युद्धाशी 
असलेल्या घनदाट जंगलांमधल्या सखल भागात संबंधित काही कारणांमुळे तो तोडला, पण हे काम 
नैसर्गिकरित्या पाणी साठत जातं . गुरं - ढोरं वळवायला त्याच्यासाठी युद्धापेक्षा अवघड ठरलं आणि 
घेऊन जाता येता गुराख्यांना हे असे तलाव भोजताल तोडायला तर होश्शंगशहाला सर्व 
अनायासेच सापडत . अशा वाटांवरून सारखी ये फौजेलाच कामाला लावावं लागलं . इतक्या मोठ्या 
जा करणारे लोक अशा तलावांची थोडीशी डागडूजी फौजेलाही हा तलाव तोडण्यासाठी तीन महिने लागले 


आज भी खरे है तालाब | ४५ 


होते . त्यानंतर या तलावातलं पाणी तीन वर्ष सतत गूचकुलीया अशा तलावांना म्हणलं जातं की 
वहात होतं तेंव्हा कुठे तळ दिसू शकला . पण जो असतो तर छोटा पण त्याची खोली 
याच्या आगरातली दलदल ३० वर्षांपर्यंत सुकली किनाऱ्यापासूनच जास्त असते . पल्वल हे सुद्धा 
नव्हती . सुकल्यानंतर त्यात शेती सुरु झाली , अशाच प्रकारच्या खोल तलावांच जुनं नाव आहे. 
तेव्हापासून आजपर्यंत तिथे उत्कृष्ठ दर्जाचा गह काळाच्या वेगवान प्रवाहात हे जुनं नाव मागे पडलंय. 
पिकत आला आहे . 

आज त्याची आठवण दिल्लीजवळच्या एका छोट्या 
मोठ्यांच्या गोष्टी सोडून देऊया , आणी परत कसब्याच्या आणि पलवल नावाच्या स्टेशनच्या 
येऊया छोट्या तलावांवर .. .. उथळ , कमी खोल , रूपातच शिल्लक राह्यली आहे आणि या 
छोट्या आकाराच्या तलावांना चीखलीया म्हणलं स्टेशनवरून रेल्वेगाड्या न थांबता निघून जातात . 
जाई . हे नाव किचड म्हणजे चिखलावरून आलंय . खदुअन छत्तीसगडच्या अशा तलावांना म्हणलं 
अशा तलावांचं जुनं नाव डाबरही होतं . आज जातं की ज्याचं पाणी अतिशय स्वछ असतं आणि 
त्याचं बदललेलं रूप डबरा या शब्दात दिसून त्यामुळे पिण्यासाठी वापरलं जातं . पनखत्ती तलाव 
येतं . बाई किंवा बाव ही नावंसुद्धा अशा छोट्या फक्त वापराच्या पाण्यासाठी कामासाठी वापरले 
तलावांचीच होती. नंतर ही नावं तलावांपासून दूर जातात . याच प्रमाणे लेंड्या ताल आणि खुर ताल 
होऊन बावडी मध्ये विलीन झाली. दिल्लीमध्ये वापराच्या पाण्यासाठी, प्रातर्विधीसाठी आणि 
कुतुबमिनार जवळची राजा की बाव नावाची एक जनावरांना पाणी पाजण्यासाठी असतात . 
बावडी या शब्दासारखीच जुनी बनून राह्यली आहे. अलग अलग स्वतंत्रपणे बांधल्या गेलेल्या 

अशाच जुन्या झालेल्या नावांमध्ये निवाण , हृद , तलावांशिवाय काही ठिकाणी एकमेकांना जोडल्या 
कासार , तडाग , ताम्रपर्णी, ताली , तल्ल यांचीदेखील जाणाऱ्या तलावांची साखळी तयार केली जात असे . 
आठवण ठेवायला पाह्यजे . या सर्वांमध्ये तल्ल हे एकातलं जास्तीचं पाणी दुसऱ्यात , दुसऱ्यातलं 
एक असं नाव आहे की जे काळाचा एक मोठा तिसऱ्यात.... ही पद्धत पावसाचं प्रमाण कमी 
पल्ला पार करून बंगाल आणि बिहार मध्ये तल्ला असलेल्या राजस्थान , आंध्र प्रदेशातील रायलसीमा , 
च्या रुपात आजही सापडतं . अशाच प्रकारे जुना सरासरी प्रमाण असलेले बुंदेलखंड आणि माळवा, 
होऊन विस्मृतीत गेलेला जलाशय हा शब्द आज तर खूप पावसाच्या गोवा आणि कोकणामध्ये 
सरकारी हिंदी आणि सिंचन विभागात परत एकदा सारख्याच प्रमाणात बघायला मिळतात . उत्तरेत याचं 
वापरला जायला लागलाय. कितीतरी ठिकाणी खूप नाव सांकल किंवा सांखल ताल आहे तर 
जुन्या तलावांची जुनी नावं जर समाजाला लक्षात दक्षिणेत दशफला पद्धत . 
ठेवावीशी नाही वाटली तर त्यांचा वापर बंद करून तलावांची ही साखळी जास्त करून एकापेक्षा 
त्यांना नवं नाव दिलं मिळालं आहे: पूरनहा म्हणजे अधिक म्हणजे दोन ते दहा तलावांपर्यंत जाते . जर 
खूप जुना तलाव . आसपासच्या तलावांच्या मानाने साखळी दोन तलावांची असेल आणि दुसरा तलाव 
सर्वात शेवटी बांधले गेलेले तलाव नवाताल , खूपच छोटा असेल तर त्याला छीपिलाई म्हटलं 
नौताल किंवा नया ताल या नावाने ओळखले जायचं . म्हणजे पहिल्या मोठ्या तलावाच्या मागे 
जाऊ लागले. आता हे सुद्धा जुने झाले तरीही त्यांचं “ीप गई तलाई ". 
तेच नाव कायम राह्यलंय. 

पण जो तलाव समोर दिसतोय आणि सुंदरही 


विष्ट 


४६ / आज भी खरे है ताल 


असेल तर त्याचं नाव भले काहीही असो त्याला हाती ताल म्हणत . इथे हाती हा शब्द 
सागुरी ताल म्हणलं जाई. ज्या तलावात मगरी संस्कृतमधल्या हत या शब्दापासून तयार झालेला 
असायच्या त्याचं नाव भले एखाद्या मोठ्या आहे आणि याचा अर्थ आहे नष्ट होणे . हत तेरे 
राजाच्या नावावरून दिलं असो, लोक सावधगिरी की सारख्या चालू शब्दप्रयोगातही हा शब्द हत 
म्हणून आणि इतरांना चेतावणी म्हणून त्याचं नाव तेरे भाग्य की म्हणजे तुझं भाग्य नष्ट होऊ दे या 
मगरताल , नकया किंवा नकराताल ठेवत अर्थाने आहे. हत - प्रभ आणि हत - आशा म्हणजे 
असत . नकर शब्द संस्कृतच्या नक्र म्हणजेचं मगर हताश हे शब्द पण याच पद्धतीने बनले आहेत . 
या शब्दापासून बनलेला आहे. काही ठिकाणी अशा प्रकारे हाती ताल हे सोडून दिलेल्या 
गधया ताल सुद्धा आहेत . अर्थात त्यात मगरीऐवजी तलावांसाठी वापरलं जाणारं नाव होतं . पण हाथी 
गाढवं वगैरे नाही रहायची. गाढवं ओझी वाहून ताल हे मात्र सर्वस्वी वेगळं नाव आहे. म्हणजे 
नेण्याचं काम करतात . एक गाढव जेवढ्या वजनाचा असा तलाव की ज्याची खोली एखाद्या हत्तीएवढी 
जाड दोर वाहू शकेल तितक्या दोराच्या लांबीइतक्या असेल. परत एकदा हाती तालकडे जाऊया. काही 
खोलीचा तलाव म्हणजे गधया तलाव . कधी कधी नावं संस्कृतपासून लंबी चौडी यात्रा करून 
एखादी दुर्घटना किंवा साधी घटना तलावांचं जुनं थकल्यासारखी झाली की त्याच्यासाठी साध्या 
नाव बदलायला कारणीभूत ठरत असे . बऱ्याच बोलीतून ताजी नावं नाहेर निघायची . फुटा ताल 
ठिकाणी बानमारा तलाव दिसून येतात . याचं नाव किंवा फुटेरा ताल सारखी नावं आपल्याला 
काहीतरी निराळंच असणार पण पूर्वी कधीतरी त्या जिकडेतिकडे सापडतील. या 
तलावात एखाद्या ब्राह्मणाच्या बाबतीत दुर्घटना ज्या तलावांवर वहाडं उतरत असतील , 
घडली असेल तेव्हापासून त्याला बनमारा याच गावातल्या दहा- बारा वराती निघाल्या असतील 
नावाने लक्षात ठेवलं गेलं . अशाचसारखं आणखी अशा तलावाचं नाव बाराती ताल पडायचं . पण 
एक नाव आहे बैरागी ताल . याच्या पालीवर बसून मिथीला (बिहार ) मधला दुलहा ताल हा एक 
कोणे एके काळी कोणीतरी बैरागी बनून गेला असेल . विशेष तलाव आहे. मिथीला हे सीतेचं माहेर . तिच्या 

नद्यांच्या किनारी नद्या ताल मिळतात. असे स्वयंवराच्या स्मृतीसाठी तिथे आजही स्वयंवरं 
तलाव स्वतःच्या आगौर मधल्या नव्हे तर नदीच्या होतात . फरक इतकाच की आता वराची निवड 
पुराच्या पाण्याने भरत असतं . नदीऐवजी कन्या करत नाही तर कन्यापक्ष करतो. दुल्हा तालवर 
जमिनीखालच्या कुठल्यातरी स्त्रोतापासून तयार एखादी ठराविक तिथी बघून बऱ्याच वरपक्षांचे लोक 
झालेल्या तलावांना भूफोड ताल असं म्हणलं आपापल्या मुलांबरोबर जमा होतात . त्यानंतर 
जाई. असे तलाव अशा ठिकाणी असत की जिथे कन्यापक्षाकडचे लोक त्यांच्यामधून आपापल्या 
भूजलाची पातळी बरीच वर रहात असेल . उत्तर मुलींसाठी वराची निवड करतात . छत्तीसगड 
बिहारमध्ये असे तलाव आजही आहेत आणि काही मध्येसुद्धा असे काही तलाव आहेत . तिथे त्यांचं 
नवे सुद्धा बांधले जात आहेत . 

नाव दुलहरा ताल असं आहे. 
इतकी सगळी देखभाल होत असण्याच्या कित्येक तलावांची नावं लोकप्रिय 
काळातही काही कारणामुळे एखादा तलाव आख्यायिकांपासून पडली आहेत . फार वर्षांपासून 
समाजासाठी निरुपयोगी व्हायचाच . अशा तलावांना या तलावांनी समाजाची सेवा केली आहे आणि 


आज भी खरे है तालाब / 86 


फार वर्षांपासून लोकांनी या मोठ्या आख्यायिका म्हणजेच स्वादिष्ट पाण्याचं तळं असं नाव पडून 
जशाच्या तशा लक्षात ठेवल्या आहेत . अशा गेलं . समाजाचं पतन होण्याच्या काळात या तलावात 
तलावांमध्ये एक विचित्र नाव आहे हा हा काही जातींना प्रवेश करण्यास बंदी घातली गेली 
पंचकुमारी ताल बिहारमधल्या मुंगेरजवळ एका होती . सन १९२७ मध्ये भीमरावजी आंबेडकरांनी 
मोठ्या पहाडाच्या खाली हा तलाव आहे. या याच तलावापासून अस्पृश्य उद्धाराच्या कामाला 
कहाणीत राजा आहे , त्याच्या पांच मुली आहेत प्रारंभ केला होता . 
ज्या कुठल्यातरी असंतोषामुळे पहाडावरून तलावात अशा काही विचित्र तलावांमध्ये अबू 
उडी मारून जीव देतात . या पाच कुमारीच्या पर्वताजवळच्या नखी सरोवराचा उल्लेख करावा 
मृत्युच्या दुःखात तलावाचं मूळ नाव बुडून गेलं लागेल. असं म्हणलं जातं की देवता आणि ऋषींनी 
आणि मग लोकांनी त्याला हा हा पंचकुमारी या हा तलाव फक्त आपल्या नखांनी खोदला होता . 
नावानेच आजपर्यंत लक्षात ठेवलं . 

ज्या समाजात सामान्य समजली जाणारी माणसं सुद्धा 
बिहारमधल्या लखिसराय भागात असेच एका तलाव बांधण्याच्या कामात मागे रहात नव्हती त्या 
झटक्यात ३६५ तलाव बांधले गेले होते . असं समाजात देवतांचं योगदान फक्त एका तलावापुरतं 
सांगितलं जातं की कोणी तरी एक राणी होती व मर्यादित कसं राहील ? 
तिला दररोज एका नव्या तलावावर स्नान करायची गढवालमध्ये सहस्रताल नावाच्या भागात 
इच्छा होती . या तिच्या चमत्कारिक सवयीमुळे तो खरोखरीच शेकडो तलाव आहेत . हिमालयाचा हा 
आख्खा भाग तलावांनी भरून गेला. या गोष्टीमधले इलाका १0000 ते १३000 फुट उंचीवर आहे . 
काही नाही तरी शंभर एक तलाव आजही बघायला या ठिकाणी निसर्गाचं हिरवं रूप लुप्त व्हायला 
मिळतात आणि याच कारणामुळे या भागातली सुरुवात होते तर दुसरं रौद्र रूप - हिम - स्वतःचं 
भूजल पातळी चांगलीच उंचावली आहे . राज्य प्रस्थापित करण्याची सुरुवात करतं ! आसपास 

शक्यतो पोखर हे नाव फक्त छोट्या तलावांसाठी दूरपर्यंत कोणतीही लोकवस्ती दिसत नाही, सर्वात 
वापरलं जात पण बारासान्यामध्ये ( मथुरा ) ते एका जवळचं गाव ५००० फुट खाली आहे आणि या 
मोठ्या तलावासाठी वापरलं गेलंय . राधाच्या गावातले लोक सांगतात की हे तलाव त्यांनी नाही 
हाताची हळद धुण्याचा एक प्रसंग आहे. त्यामुळे तर देवतांनीच बांधले आहेत . 
पोखरचं पाणी पिवळं झालं . ..नाव पडलं पिली अशा विचित्र घटनांपासून निघालेल्या 
पोखर . आता रंगावरून स्वादावर येऊया. तलावांमध्ये जयपूरजवळचा गोला ताल हा तलाव 
महाराष्ट्रामधल्या महाडजवळच्या एका तलावाचं विशेष उल्लेख करावा असा आहे. हा आकाराने 
पाणी इतकं स्वादिष्ट होतं की त्याला चवदार तळं गोल आहे म्हणून याचं नाव गोला ताल आहे असं 


इतकी सगळी देखभाल होत असण्याच्या काळातही काही कारणामुळे एरवादा तलाव 
समाजासाठी निरुपयोगी व्हायचाच . अशा तलावांना हाती ताल म्हणत. इथे हाती हा 
शब्द संस्कृतमधल्या हत या शब्दापासून तयार झालेला आहे आणि याचा अर्थ आहे 
नष्ट होणे . हत तेरे की सारख्या चालू प्रयोगातही हा शब्द हत तेरे भाग्य की 
म्हणजे तुझं भाग्य नष्ट होऊ दे या अर्थाने आहे . 


४८ / आज भी खरे है ताल 


NEHA 


T 


NE 


IITRA 


ARTI 


KANKE 
MPARAN 


ACHAN 


R .OM 


५ 


का 


- आमेरमधली ती जयबाण तोफ 
नाही . असं म्हणलं जातं की हा तलाव एका किंवा अणुशक्तीचा शांततामय कारणासाठी उपयोग 
तोफेच्या गोळ्यामुळे बनला आहे . त्यावेळेला जयपूर करण्याबद्दल बरंच काही बोललं गेलं , 
हे शहर वसलं नव्हतं . राजधानी होती आमेर आणि आपल्याकडेही बऱ्याच चर्चा झाल्या .. याच 
किल्ला होता जयगढ. जयगढच्या राजाने जयबाण राजस्थानमधल्या पोखरणमध्ये त्याचा स्फोटही 
नावाची एक मोठी लांब पल्ल्याची तोफ बनवली झाला पण कधी असा गोलाताल मात्र बनला नाही . 
होती. तिचा तोफगोळा २० किमी दूरवर पोचू शकत आणि जर बनलाच असता तर त्याने 
असे . ही तोफ जयगढ किल्ल्यातल्या तोफखान्यातच किरणोत्सारामुळे त्यापेक्षाही जास्त नुकसान पोचवलं 
बनवली गेली होती. तिच्या परीक्षणासाठी ती असतं .. 
किल्ल्याच्या बुरुजावर चढवली गेली आणि गोळा कधी कधी एखाद्या भागातला एखादाच तलाव 
डागला गेला. हा गोळा चाकसू नावाच्या एका लोकांच्या मनात सर्वात जास्त घर करून बसतो . 
ठिकाणी जाऊन पडला. हा विस्फोट इतका मोठा तेव्हा त्याचा झुमर ताल होतो . झुमर हे डोक्यातलं 
होता की त्यामुळे एक खूप लांब रुंद आणि खोल एक आभूषण . असे झुमर ताल त्या त्या भागाची 
असा खड्डा पडला . पुढच्या पावसात त्यात पाणी शान वाढवतात . एखाद्या मुलाला सुद्धा आई बाप 
भरलं आणि आजपर्यंत तो कधी सुकलेला नाही. लाडाने बिटीया म्हणतात तसं अशा खास लाडक्या 
तर अशा पद्धतीने जयबाण तोफेने बनवला गोला तलावालाही झुमरी तलैया म्हणलं गेलं . एका 
ताल . ही जयबाण तोफ परत कधी डागली गेली अतिशय आगळ्यावेगळ्या प्रसंगामुळे एका झुमरी 
नाही कारण परीक्षणानंतरच सर्व काही गपगार झालं . तलैयाचं नाव विविध भारतीद्वारे घराघरात पोचलं 
असं म्हणलं जातं की यानंतर या भागाकडे नजर होतं . 
वाकडी करून बघायचीसुद्धा कुणाची हिम्मत झाली भारती , भाषेची विविधता , ताल -तालैयांची ही 
नाही . गोला ताल आजही भरलेला आहे आणि विविधता समाजाचं डोकं उन्नत करत होती . 
तो चाकसू कसब्याला पाणी पुरवत आहे. अणुबॉम्ब 


आज भी खरे है तालाब / ४९ 


H 


मृगतृष्णेला आव्हान देणारे तलाव 


BHINE 


या साफ माथ्याच्या समाजाला वाळवंटातील जिथे तलाव नाही , पाणी नाही तिथे गाव नाही . 
मृगतृष्णेकडून मात्र आव्हान मिळत होतं . तलावांचं काम पहिले होणार आणि त्या आधारावर 
__ सर्वात गरम आणि सर्वात कोरडा असा हा भाग तिथे गाव वसणार. 
आहे. वर्षभरात तीन ते बारा इंच पाउस पडतो इथे. वाळवंटातल्या शेकडो गावांची नावंसुद्धा 
जेसलमेर , बाडमेर आणि बिकानेरमध्ये तर संबंध तिथल्या तलावांवरून पडली आहेत . बिकानेर 
वर्षभरात इतकंच पाणी पडतं जितकं देशातल्या इतर जिल्ह्यातल्या बिकानेर तालुक्यात ६४ , कोलायात 
भागात एका दिवसात पडतं . सूर्य सुद्धा इथे संपूर्ण तालुक्यात २० आणि नोखा क्षेत्रात १२३ गावांची 
तेजाने , सर्वात जास्त तळपतो . ग्रीष्म ऋतू तर , असं नावं सर या नावावर आधारित आहेत . लुणकरसर 
वाटतं की इथूनच देशात प्रवेश करतो आणि बाकी या तालुक्याच्या तर नावातच सर आहे आणि 
राज्यांमध्ये हजेरी लावून इथूनच काढता पाय घेतो . अन्य ४५ गावांच्या नावामध्येही सर आहे . 
तापमानाने जर ५० अंशाचा आकडा गाठला नाही राह्यलेल्या ज्या गावांच्या नावामध्ये सर नाहीये 
तर इथल्या लोकांच्या मनातला त्याच्याबद्दलचा त्या गावांमध्येही तलाव मात्र नक्की मिळेल . हां. . दोन 
सन्मान कमी होतो . भूजल पातळी सुद्धा इथे चार अशीही गावं आहेत की ज्यांच्या नावात सर 
अतिशय खोलवर गेली आहे. खरंतर पाण्याचा आहे पण तिथे तलाव नाहीत . गावात सरोवर बनावं 
अभाव हाच मरुभूमिचा स्वभाव मानला गेलाय. अशी इच्छा गावाचं नाव ठेवताना प्रत्येकाचीच 
पण इथल्या समाजाने याच्याकडे एका शापाच्या असणार ; जसं मुलाचं नाव राजकुमार, मुलीचं नाव 
स्वरूपात नव्हे तर निसर्गाच्या एखाद्या मोठ्या पार्वती ठेवताना मातापित्यांना तसे गुण अपत्यात 
नाट्यप्रवेशाचा एक भाग म्हणून पाहिलं आणि मग यावे असं वाटतं तसंच ...! अधिकांश गावांमध्ये 
त्या नाट्यातल्या एखाद्या कुशल पात्राप्रमाणे नटून पूर्ण केलं गेलेलं कर्तव्य जिथे काही कारणामुळे पूर्ण 
सजून तो या खेळात सामील झाला आहे. चारही होऊ शकलं नाही, तिथे ते नजीकच्या भविष्यकाळात 
बाजूंनी मृगतृष्णेने घेरलेल्या जीवनाच्या एका जिवंत निश्चित पूर्ण होईल अशा मनोकामनेनेच या 
संस्कृतीचा पाया रचताना या समाजाने पाण्याच्या मरुभूमिला एका पक्क्या संघटनामध्ये बंदिस्त केलं 
संबंधित छोट्यात छोट्या गोष्टींना निरखलं - पारखलं आहे. 
असणार . पाण्याच्या बाबतीतल्या प्रत्येक विपरीत राजस्थानच्या अकरा जिल्ह्यांमध्ये म्हणजे 
परिस्थितीमध्ये या समाजाने जीवनाची रीत जेसलमेर , बाडमेर , जोधपुर , पाली , बिकानेर , चुरू , 
शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि मृगतृष्णेवर मात करंत श्रीगंगानगर , झुन्झुनू , जालोर , नागौर आणि 
जागजागी काहीतरी तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला. सिकरमध्ये थोड्याफार प्रमाणात वाळवंट आहे . पण 


५0 / आज भी खरे है ताल 


सर्वात जास्त वाळवंट बघायला मिळतं ते जेसलमेर , त्यातली ५३ गावं काही कारणांमुळे उठून गेली 
बाडमेर आणि बिकानेरमध्ये . इथेच देशातला सर्वात आहेत. नांदती गावं आहेत ४६२. यातलं फक्त एक 
कमी पाउस पडतो , सर्वात जास्त तापमान आहे, गाव सोडलं तर इतर सर्व गावात पिण्याच्या पाण्याची 
सर्वात जास्त आंधी आहेत आणि पंख व्यवस्था आहे. उठून गेलेल्या गावांतही ही 
लावल्यासारखे इथून तिथे उडणारे रेतीचे विशाल व्यवस्था आहेच. सरकारी आकडेवारीनुसार 
टिले ( डोंगर ) आहेत . साहजिकच या तीन जेसलमेर जिल्ह्यात शंभर टक्के गावांमध्ये तलाव , 
जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचं सर्वात जास्त दुर्भिक्ष्य विहिरी किंवा अन्य स्त्रोत आहेत . यामध्ये नळ , 
असायला पाह्यजे होतं. पण वाळवंटाल्या या तीन ट्यूबवेल अशी हल्लीची साधनं फारच कमी आहेत . 
गावांचं वर्णन करतांना जनगणनेच्या अहवालाचाही आता १. ७३ टक्के याचा अर्थ काय कोण जाणे पण 
विश्वास बसत नाही की या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचा या सीमेवरच्या जिल्ह्यातल्या फक्त इतक्याच 
शंभर टक्के प्रबंध आहे आणि हा प्रबंध मरुभूमितील गावांमध्ये वीज पोचली आहे. याचा अर्थ असा 
समाजाने स्वतःच्या हिमतीवर केला होता . की बऱ्याच ठिकाणी ट्यूबवेल विजेवर नाही तर 

हा इतका मजबूत होता की उपेक्षेच्या युगानंतरही डीजेलवर चालतात . डीजेल बाहेर दूरवरून 
तो या ना स्वरूपात टिकून आहे. गॅझेटीयरमधलं येतं ..म्हणजे डीजेलचा टँकर वेळेवर नाही आला 
जेसलमेरचं वर्णन अतिशय भीतीदायक आहे : इथे तर पंप चालणार नाहीत , पाणी मिळणार नाही . सर्व 
एक सुद्धा बारमाही नदी नाही. भूजल पातळी १२५ काही छान चाललं तर या ट्यूबवेल्समुळे आज न 
ते २४० फुट आणि काही ठिकाणी तर ४०० फुट उद्या भूजल पातळी खाली जाणार हे तर निश्चित . 
खाली आहे. पर्जन्यमान अविश्वसनीयरित्या कमी ही पातळी आहे तशी राखण्याची कोणतीही पद्धत 
आहे - फक्त १६. ४ सेंटीमीटर . मागच्या सत्तर वर्षांच्या व तंत्र आज तरी अस्तित्वात नाही. एकवार पुन्हा 
अभ्यासानुसार वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी ३५५ आठवूया की मरुभूमिमधल्या या सर्वात अवघड 
दिवस कोरडे असतात असं आढळून आलंय, म्हणजे समजल्या गेलेल्या प्रांतातल्या ९९ . ७८ गावांमध्ये 
आपल्याकडच्या १२० दिवसांच्या पावसाळ्यातले पाण्याची व्यवस्था आहे आणि स्वतःच्या ताकदीवर 
फक्त दहा दिवस इथे पाउस पडतो . पण हा सारा आहे. याचबरोबर ज्या इतर सुविधा देण्याची 
हिसाब -किताब नव्या लोकांचा आहे. मरुभूमिच्या जबाबदारी या नव्या समाजातल्या नव्या संस्थांची 
समाजाने या दहा दिवसांच्या पावसाकडे करोडो आहे म्हणजेच सरकारची आहे त्या सुविधांकडे जरा 
थेंबांच्या दृष्टीकोनातून पाह्यलं आणि त्या करोडो नजर टाकूयाः फक्त १९ % गावं पक्क्या रस्त्यांनी 
थेंबांना एकत्र करण्याचं काम घराघरात , गावागावात जोडली गेली आहेत , पोस्ट वगैरे सुविधा फक्त ३० % 
आणि अगदी शहरापर्यंत केलं . या तपस्येचा परिणाम गावांपर्यंत पोचल्या आहेत , आरोग्य चिकित्सा फक्त 
समोरंच आहे: 

९ % गावांपर्यंत पोचली आहे , शिक्षण सुविधेच्या 
जेसलमेर जिल्ह्यात आज ५१५ गावं आहेत . बाबतीत त्या तुलनेत जरा बरी परीस्थिती आहे 


पाण्याच्या बाबतीत प्रत्येक विपरीत परिस्थितीमध्ये या समाजाने जीवनाची रीत 
शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि मृगतृष्णेवर मात करत जागोजागी काहीतरी तरतूद 

करण्याचा प्रयत्न केला. 


आज भी खरे है तालाब / ११ 


म्हणजे ५० % गावांमध्ये. .. आता परत पाण्याकडे कागदावर, पर्यटनाच्या नकाशावर जेसलमेर शहर 
येऊयाः ५१५ गावांमध्ये ६७५ विहिरी व तलाव जेवढ मोठं दिसतं तेवढाच मोठा घडसीसर तलाव 
आहेत.. या मध्ये तलावांची संख्या २९४ आहे. दिसतो . कागदावरच्या सारखंच मरुभूमीवरसुद्धा हे 

ज्याला नव्या लोकांनी निराशेचं क्षेत्र मानलंय दोघं एकमेकांना खेटून उभे आहेत - घडसीसर 
तिथे, पाकिस्तानच्या सीमेच्या जरा अलीकडे , शिवाय जेसलमेरचा विचारसुद्धा करणं शक्य नाही. 
आसुताल , म्हणजे आसवांचा तलाव आहे . जिथे जवळजवळ ८०० वर्ष जुन्या असलेल्या या शहराची 
तापमान ५० अंशाला स्पर्श करतं तिथे सितलाई जवळजवळ ७०० वर्ष , त्यातला प्रत्येक दिवस 
म्हणजे शीतल तलाई आहे आणि जिथे पावसाचे घडसीसर च्या एकेक थेंबाशी जोडला गेला आहे . 
ढग जास्तीतजास्त धोका देतात तिथे बदरासर वाळूचं एक विशाल टेकाड समोर उभं आहे . 

आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की इथे पाणी जवळ पोचल्यावरही समजत नाही की ही 
मिळण्यासाठी कष्टच पडत नाहीत . पण या लोकांनी घडसीसरची उंची - पुरी , लांब -रुंद पाल आहे. जरा 
या कष्टांची रडगाणी गायली नाहीत , या कष्टांना पुढे गेलात तर दोन बुरुज , दगडावर सुंदर नक्षीकाम 
सोपं करण्याची आंच ठेवली आणि या आधारावर केलेले पाच झरोके आणि दोन छोट्या व एक 
स्वतःला असं संघटीत केलं की एकीकडे पाण्याच्या मोठ्या कमानीचं प्रवेशद्वार शीर उन्नत करून रुबाबात 
प्रत्येक थेंबाचा संग्रह केला तर दुसरीकडे त्याचा उभं असलेलं दिसेल. मोठ्या आणि छोट्या 
उपयोग अतिशय शाश्वत रीतीने आणि समजूतदारीने कमानीसमोर निळंभोर आकाश झळकतं . जशी जशी 
केला. 

पावलं पुढे पडतात , तसतशी प्रवेशद्वारातून दिसणाऱ्या 
संग्रह आणि शाश्वत वापर करण्याच्या या या निळाईतून नवी नवी दृश्यं उलगडत जातात. इथे 
स्वभावाला न समजू शकलेल्या गॅझेटीयर , आणि पोचल्यावर मग समजतं की कमानीमधून जे सुंदर 
ती ज्यांनी बनवली ते सरकार आणि समाज यांना निळं आकाश दिसत होतं ते समोर पसरलेलं निळं 
हा प्रांत वैराण , बीभत्स , स्फूर्तिहीन आणि जीवनहिन पाणी आहे. मग डाव्या उजव्या बाजूला सुंदर पके 
वाटणारंच. पण गॅझेटीयरमध्ये हे सर्व लिहिणारासुद्धा घाट , मंदिरं , पठीयाल , बारादरी , अनेक स्तंभांनी 
जेव्हा घडसीसर पर्यंत पोचतो तेंव्हा तोही विसरून सजवलेल्या ओसऱ्या , खोल्या आणि कोण जाणे 
जातो की तो मरुभूमिची यात्रा करत आहे. काय काय बघायला मिळेल . प्रत्येक क्षणाला 


आज देखील सूर्य घडसीसर वर मन भरून सोन्याची उधळण करतो 


बदलत जाणाऱ्या या दृश्यमालिकेला जेव्हा याची मोठी किंमतही चुकवली. पाल बांधण्याचं 
तलावाच्या जवळ पोचल्यावर पूर्णविराम मिळतो काम चालू होतं आणि महारावल पालीवर उभा 
तेव्हा समोर दिसणाऱ्या सुंदर दृश्यावर नजर ठरत राह्न कामावर देखरेख करत होता . राजपरिवारामध्ये 
नाही. आपल्या डोळ्याच्या बाहल्या सतत या चाललेल्या अंतर्गत कट कारस्थानाने पालीवर उभ्या 
विलक्षण दृश्याला मोजमापात बंदिस्त करण्याचा असलेल्या घडसीवर प्राणघातक हल्ला केला. 
प्रयत्न करतात . पण या दृश्याला असं बंदिस्त करणं राजाच्याच चितेवर राणीनेही सती जायचं असा 
केवळ अशक्य ठरतं . तीन मैल लांब आणि त्यावेळेला प्रघात होता. पण राणी विमला सती 
जवळजवळ एक मैल रुंदीचं आगर असलेल्या या गेली नाही , तिने राजाचं स्वप्नं पुरं केलं . 
तलावाचं आगौर १२० चौ . मैल पसरलं आहे. हा रेतीच्या या स्वप्नाला दोन रंग आहेत. निळा 
तलाव जेसलमेरचा राजा महारावल घड्सीने विक्रम रंग आहे पाण्याचा तर पिवळा रंग आहे या तीन 
संवत १३९१ म्हणजेच १३३५ साली बांधला होता . चार मैल परिघाच्या तलावाच्या अर्ध्यागोलाईभोवती 
इतर राजे असे तलाव बांधवून घेत असत पण बांधलेल्या घाटांचा, मंदिरांचा, बुरुजांचा आणि 
घडसीने स्वतःच बांधला होता . महारावल महाराज बारादरीचा! पण हे स्वप्नं दिवसातून दोन वेळेला 
रोज उंच किल्ल्यावरुन खाली उतरत असत आणि फक्त एकाच रंगात रंगलेलं वाटतं . उगवतीच्या आणि 
खोदाई , भराव वगैरे कामांवर स्वतः देखरेख करत . मावळतीच्या वेळी सूर्य या घडसीसर वर मन 
खरं तर हा जेसलमेरच्या साम्राज्यासाठी फार भरभरून सोनं उधळत राहतो . 
उलथापालथीचा काळ होता. भाटी वंश सिंहासन लोकांनी पण घडसीसरमध्ये आपापल्या 
मिळवण्यासाठी चाललेला अंतर्गत कलह , षड्यंत्र कुवतीप्रमाणे सोनं अर्पण केलं आहे. तलाव राजाचा 
आणि संघर्ष यातून जात होता . मामा आपल्याच होता पण प्रजा त्याला सजवत मढवत गेली . 
भाच्यावर घात लावून आक्रमण करत होता . सख्ख्या पहिल्या वेळेला बांधल्या गेलेल्या मंदिरांचा, घाटांचा 
भावाला देशाच्या बाहेर हाकललं जात होतं तर आणि जलमहालांचा विस्तार होत गेला. ज्याला 
कोणाच्या पेल्यात विष टाकलं जात होतं . राजवंशात जेव्हा काहीतरी चांगलं सुचलं तेव्हा ते त्याने 
अंतर्गत कलह तर होतेच पण जेसलमेरचं राज्यही घडसीसरवर उधळून दिलं . राजा आणि प्रजा यांच्या 
परकीय हल्लेखोरांकडून सतत घेरलं जात होतं , या जुगलबंदीमध्ये घडसीसर मात्र एक अद्भुत गीत 
पुरुषांना युद्धात वीरगती प्राप्त होत होती तर स्त्रिया बनून गेलं . 
जोहाराच्या ज्वालांमध्ये स्वतःच्या आहत्या देत कधीतरी घाटांवर पाठशाळाही बांधली गेली. 
होत्या . अशा धकाधकीच्या काळात खुद्द घडसीनेही या शाळेत शहरातले आणि आसपासच्या गावांमधले 
राठोडांच्या मदतीने जेसलमेरवर ताबा मिळवला विद्यार्थी येऊन रहात आणि गुरुकडून ज्ञान प्राप्त 
होता . इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये हा घडसीचा काळ करुन घेत . पालीच्या एका बाजूला छोटी छोटी 
जय - पराजय , वैभव - पराभव , मौत के घाट , समर स्वैपाकघरं आणि खोल्याही आहेत . दरबारात , 
सागर अशा शब्दांनी भरून गेला आहे . कचेरी - दफ्तरामध्ये ज्याचं काही कामं अडलंय ते 

तरीही हा सागर बनत होता. कित्येक वर्ष लोक गावाकडून येऊन इथेच मुक्काम ठोकत . 
चालणाऱ्या या योजनेसाठी घडसीने प्रचंड धीर नीलकंठ आणि गिरीधारी यांची मंदिर बनली, 
आणि प्रचंड साधन संपत्ती लावली आणि शेवटी यज्ञशाळा बनली, जमालशाह पीरची चौकी 


आज भी खरे है तालाब | ५३ 


बनली.. सर्व काही एका घाटावर ! काम - धंद्यासाठी तलावावर मंदिर , घाट वगैरे सर्व काही होतं . 
मरुभूमी सोडून देशात इतरत्र कुठेतरी जाऊन थाटामध्ये तर काहीही कमी नव्हतं . तरीही टीलोला 
स्थिरस्थावर झालेल्या कुटुंबांचं मन सतत घडसीसर वाटलं की इतक्या सुंदर तलावासाठी एक सुंदर 
मध्ये अडकून पडलेलं असतं . ह्या भागातून प्रवेशद्वार सुद्धा पाह्यजेच . टिलोने घडसीसरच्या 
मध्यप्रदेशातील जबलपूरमध्ये जाऊन राहिलेल्या सेठ पश्चिम घाटावर एक प्रवेशद्वार बांधायचं ठरवलं . 
गोविंददासच्या पूर्वजांनी इथे परत येऊन पठसालवर दगडांवर बारीक नक्षीकाम केलेल्या सुंदर झरोक्यांच 
एक भव्य मंदिर बांधलं होतं . 

एक विशाल प्रवेशद्वार पुर होतंच आलं होतं 
शहरातही पाणी इथूनच पुरवलं जायचं . तसं तेवढ्यात काही लोकांनी राजाचे कान भरले , 
दिवसभर इथून पाणी भरलं जायचंच पण सकाळी “महाराज , तुम्ही एका गणिकेने बांधलेल्या 
आणि संध्याकाळी तर पाणी भरणाऱ्या शेकडो प्रवेशद्वारा मधून घडसीसरमध्ये प्रवेश करणार ? " 
पनिहारी चा मेळाच भरायचा. शहरात नळ येईपर्यंत वाद सुरु झाला. तिकडे प्रवेशद्वाराचं काम तर 
हे दृश्य दिसत असे . १९१९ मध्ये उम्मेद सिंहजी चालूच होतं . एक दिवस राजाने ते पाडण्याचा निर्णय 
मेहता यांच्या एका गझल मध्ये अशा दृश्यांचं सुंदर घेतला. टीलोला ही बातमी कळली. रातोरात तिने 
वर्णन केलं आहे . भाद्रपदातल्या काजली- तिज ला प्रवेशद्वाराच्या सगळ्यात वरच्या मजल्यावर मंदिर 
एका मेळ्यामध्ये सर्व शहर नटून सजून घडसीसरवर बनवून टाकलं . राजा महारावलने आपला निर्णय 
जमा व्हायचं . फक्त निळ्या आणि पिवळया रंगाच्या बदलून टाकला . तेव्हापासून सगळं शहर याच सुंदर 
या तलावामध्ये आज मात्र निसर्गातले सर्व रंग प्रवेशद्वारामधून तलावात प्रवेश करतं आणि मोठ्या 
उधळले जात . 

आपुलकीने त्यांनी या प्रवेशद्वाराला टीलोच्या 
घडसीसरवरचं लोकांच हे प्रेम एकतर्फी नव्हत . नावानेच स्मरणात ठेवलं आहे . 
लोक घडसीसरवर जायचे तसा घडसीसर सुद्धा टीलोच्या प्रवेशद्वाराच्या बरोब्बर समोर , पण 
लोकांपर्यंत जायचाच आणि त्यांच्या मनात खोलवर तलावाच्या पलीकडच्या बाजूला परकोटासारखा एक 
जाऊन बसायचा. दूर सिंध प्रांतात राहणाऱ्या टिलो गोल बुरुज आहे. तलावाच्या बाहेर तर सगळीकडेच 
नावाच्या एका गणिकेने कदाचित मनाच्या अशाच आमराया , बगीचे वगैरे असतात पण या बुरुजामध्ये 
कोणत्यातरी तरल अवस्थेच्या क्षणी असाच एक तलावाच्या आतमध्येही बगीचा आहे. इथे लोक 
निर्णय घेतला. 

गप्पा गोष्टी करायला , मजा करायला येतात . 


जैतसर - बडा बाग 


तरीही ६६८ वर्ष जुना असलेला हा घडसीसर अजूनही मृत झालेला नाही . 
ती बांधणाऱ्या लोकांनी काळाचे आघात सहन करण्याइतपत मजबूती देऊन ठेवली 
होती. वाळूच्या वादळांतही आपल्या तलावांचा छान सांभाळ करण्याची परंपरा 
जतन करणा - या या लोकांना कदाचित याचा अंदाज नसावा की पूढे कधी उपेक्षेची 

वादळं सुद्धा येणार आहेत . 


WW 


KAVARIA 


NNNN 


MAMA 


LSHI 


AALEE 


S 


RECENTER 


SAREESI 


GEDGETHER 


BHERE timrticussayar 


i 


SERSEASMINERARIA 


SHIVशीदES 


सुंदर तलाव निर्माण करण्याच्या इच्छेचा हा अमर सागर 


त्याचबरोबर पूर्वेकडे आणखी एक मोठा परकोट “ पाण्याचा एक एक थेंब " सारख्या वाक्याला आणि 
आहे. यामध्ये तलावाची रक्षा करणाऱ्या फौजेची त्यातल्या प्रत्येक शब्दाला खराखुरा अर्थ प्राप्त होत 
एक तुकडी ठेवलेली असायची. देशविदेशातल्या असे . 
शचूंनी वेढल्या गेलेल्या ह्या राज्याने सर्वांना पाणी पण आज ज्यांच्या हातात जेसलमेरचा 
देणाऱ्या या तलावाच्या सुरक्षेची नीट व्यवस्था करून राज्यकारभार आहे त्यांना घडसीसरच खऱ्या अर्थाने 
ठेवली होती . 

कळला नसेल ; मग त्याच्या नेष्ट्याशी जोडल्या 
मरुभूमीमध्ये पाउस कितीही कमी पडूदे , गेलेल्या या नऊ तलावांची त्यांना आठवण तरी 
घडसीसरचं आगौर मुळातच इतकं मोठं होतं की ते कशी राहणार ? घडसीसरच्या आगौरमध्येच आज 
तिथे पडणाऱ्या पाण्याचा एक एक थेंब पोटात वायुसेनेचा हवाई तळ उभा राह्यलाय . त्यामुळे 
साठवून घेऊन तलाव तुडुंब भरून देण्याचं काम आगौरच्या या भागातलं पाणी तलावाच्या दिशेला 
चोख करायचं . त्यावेळेला मात्र तलावाची सुरक्षा न जाता दुसरीकडेच कुठे तरी वाहून जातंय. नेष्टा 
फौजेच्या त्या तुकडीच्या हातून नेष्टाच्या हातात आणि त्यातून बाहेर जाणाऱ्या पाण्याच्या मार्गावर 
जायची. नेष्टा चालू व्हायचा आणि या विशाल ओळीने असणाऱ्या नऊ तलावांच्या आसपास 
तलावाला धोका पोचवू शकणारं अतिरिक्त पाणी बेसुमार वाढणाऱ्या शहरांमधली घरं , गृहनिर्माण 
बाहेर वाहायला लागायचं. पण हे वाहणंसुद्धा किती सोसायट्या आणि सर्वात गम्मत म्हणजे पाणी 
वैशिष्ट्यपूर्ण असायचं. जे लोक एक एक थेंब एकत्र पुरवठ्याचंच नवं काम करणाऱ्या इंदिरा नहर 
करून घडसीसर भरून टाकायचे त्यांच्यासाठी ते प्राधिकरणाच ऑफिस आणि कर्मचाऱ्यांची कॉलनी 
फक्त पाणी नाही तर एक खजिना होता . नेष्ट्यातून बनली आहे . घाट , पाठ्साल , शाळा , रसोई , 
बाहेर जाणारं पाणी पुढे अजून एका तलावात जमा बरामदी , मंदिरं चांगली देखभाल दुरुस्ती न 
केलं जायचं. तरीही नेष्टा थांबला नाही , तर याही झाल्यामुळे हळू हळू ढासळू लागली आहेत . ज्या 
तलावाचा नेष्टा चालू व्हायचा आणि या पाण्याने खेळात राजा आणि प्रजा एकत्र येऊन , मिळून 
पुढचा तलाव भरायला लागायचा. हा प्रकार , मिसळून घडसीसरची साफसफाई करायचे, गाळ 
विश्वास बसणार नाही पण नऊ तलावांपर्यंत चालू काढायचे तो ल्हासचा खेळ आज हे शहर खेळत 
राहायचा. नौताल , गोविंदसर , जोशीसर , गुलाबसर , नाही. तलावाच्या काठावर उभा असलेला दगडी 
भाटीयासर , सुदासर , मोहतासर , रतनसर आणि जलस्तंभही थोडासा हलून एका बाजूला झुकला 
शेवटी किसनघाट ! इथे पोचल्यावरही जर पाणी उरत आहे. तलावाची रक्षा करणारी फौज जिथे असायची 
असेल तर ते काही बेरियां मध्ये म्हणजे त्या बुरुजाचे चीरेसुद्धा ढासळायला लागले आहेत . 
विहिरीसारख्या कुंडांमध्ये भरून ठेवलं जायचं . तरीही ६६८ वर्ष जुना असलेला हा घडसीसर 
घडसीसर ते किसनघाट या सात मैलांच्या टप्प्यात अजूनही मृत झालेला नाही . तो बांधणाऱ्या लोकांनी 


घडसीसरवरचं लोकांच हे प्रेम एकतर्फी नव्हत . लोक घडसीसरवर जायचे तसा घडसीसर 
सुद्धा लोकांपर्यंत जायचाच आणि त्यांच्या मनात खोलवर जाऊन बसायचा . दूर सिंध 
प्रांतात राहणा- या टिली नावाच्या एका गणिकेने कदाचित मनाच्या अशाच कोणत्यातरी 
तरल अवस्थेच्या क्षणी असाच एक निर्णय घेतला . 


५६ / आज भी खरे है ताल 


SERIE 


वेळेला अशा टँकरसारख्या गाड्या बघायला 
काळाचे आघात सहन करण्याइतपत मजबुती त्याला मिळतात . या गाड्यांमध्ये घडसीसरमधून पाणी भरून 
देऊन ठेवली होती . वाळूच्या वादळांतही आपल्या घेण्यासाठी डीजेल पंप सुद्धा लावलेले असतात . 
तलावांचा छान सांभाळ करण्याची परंपरा जतन घडसीसर आजही पाणी देत आहे आणि त्यामळे 
करणाऱ्या या लोकांना कदाचित याचा अंदाज उगवणारा आणि अस्ताला जाणारा सूर्य आजही 
नसावा की पुढे कधी उपेक्षेची वादळं सुद्धा येणार त्यात मन भरून सोनं उधळन देतो आहे . 
आहेत . पण या वादळांना सुद्धा घडसीसर आणि 
आजही त्याच्यावर प्रेम करणारे लोक धीराने तोंड घडसीसर एक मानक बनन गेलं होतं . खरंतर 
देतायत . तलावावर पहारा देणारी ती फौज आज त्यानंतर त्या तोडीचा दसरा कुठला तलाव बनणं 
भले तिथे नाही पण लोकांच्या मनाचा मात्र पहारा अवघड होतं पण तरीही जेसलमेरमध्ये दर पन्नास 
आजही आहे. 

शंभर वर्षांनी तलाव बनतच राह्यले ; एकाहून एक... 
सूर्याच्या पहिल्या किरणांबरोबर आजही माणिकाबरोबर मोती ओवले जावे तसे. घडसीसरनंतर 
मंदिरांच्या घंटा वाजायला लागतात . दिवसभर लोक जवळ जवळ १७५ वर्षांनी बांधला गेला जैतसर . 
येत जात राहातात. काही लोक इथे तासन्तास बांधला तर गेला हा इतर तलावांसारखा, पण 
काहीही न बोलता घडसीसरला निरखत राहतात , स्वतःच्या मोठ्या बगीचामुळे त्यानंतर त्याला बडा 
काही लोक गाणी म्हणताना आणि रावण हत्था - बाग म्हणूनच ओळखलं गेलं . या दगडाच्या 
म्हणजे एक प्रकारची सारंगी - वाजवताना दिसतात . बंधाऱ्याने जेसलमेरच्या उत्तरेला असलेल्या उभ्या 

पनिहारी आजही घाटावर येतात . पाणी पहाडांवरून येणारं पाणी अडवून धरलं आहे. एका 
उंटगाडीतूनही नेलं जातं आणि दिवसातून कितीतरी बाजला जैतसर आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्याच 


आज भी खरे है तालाब / ५७ 


पाण्यावर उभी केली गेलेली बडी बाग . किती बेजोड तलाव निर्माण करता येतो.. . अमर 
दोघांच्यामध्ये आहे बंधाऱ्याची भिंत. पण ही भिंत सागर याचं अद्भुत उदाहरण आहे. तलावाच्या 
वाटतंच नाही तर एखादा मोठा रस्ताच वाटतो आणि रुंदिकडची एक भुजा सरळ उभ्या चढत गेलेल्या 
हा रस्ता एक घाट पार करून पुढच्या पहाडावर भिंतीने बनली आहे. या भिंतीवर कोरलेल्या सुंदर 
पोचतो . भिंतीच्या खाली सिंचनासाठी बनवलेल्या पायऱ्या विविध झरोके आणि बुरुज यामधून जात 
कालव्याचं नाव आहे रामनाल . 

जात खाली तलावात उतरतात . याच भिंतींवरच्या 
या रामनाल कालव्याची बांधाच्या बाजूची रचना मोठमोठ्या आडव्या सज्जांवर वेगवेगळ्या उंचीवर 
एखाद्या जिन्यासारखी आहे. जैतसरमधली पाण्याची दगडाच्या हत्ती - घोड्यांच्या मुर्त्या बनवल्या आहेत . 
पातळी कमी असो की जास्त , कालव्याची ही सुंदर सजलेल्या या मुर्त्या तलावातल्या पाण्याची 
वैशिष्ट्यपूर्ण रचना पाण्याला बरोब्बर बडा बाग कडे पातळी दर्शवतात . अमरसागरचं आगौर इतकं मोठं 
वळवते . बडा बागेत गेल्यावर रामनालचं पाणी नाहीये की तिथून वर्षभरासाठीचं पाणी जमा होईल . 
रामनामासारखं कणाकणाने वाटलं जातं . उन्हाळा आल्या आल्याच पाणी सुकायला सुरुवात 
कालव्याच्या पहिल्या टोकाला एक विहीरही आहे . होते . याचा अर्थ असा की ज्या मोसमात पाण्याची 
जर पाणी सुकलं आणि कालवा बंद झाला तर या सर्वात जास्त गरज असते त्या मोसमात जेसलमेरच्या 
पाण्याने भरलेल्या विहिरीचा उपयोग सुरु होतो . लोकांनी या तलावाचा विचारही करायला नको . 
तिकडे बांधापलीकडे आगर मधलं पाणी सुकलं की परंतु जेसलमेरच्या शिल्पकारांनी इथे असं काम करून 
लगेच तिथे गहू पेरला जातो . त्यावेळेला बांधाच्या ठेवलंय की ज्यामुळे शिल्पशास्त्राच्या ग्रंथामध्ये काही 
दोन्ही बाजूला सगळीकडे हिरवंगार दिसतं . हरा नवी पानं वाढवावी लागतील . या तलावाच्या 
बाग खरंच खूप मोठी आहे. विशाल , उंच आमराई तळाला सात सुंदर बेरिया बनवल्या गेल्या. बेरी 
आणि त्याच्या बरोबर इतरही त - हेत -हेची झाडं . म्हणजे एक प्रकारची बावडी किंवा लहान विहीर . 
जास्त पावसाच्या मुलुखात आणि त्यातही याला पगबावही म्हणतात . पगबाव हा शब्द 
नदीकिनारीच सापडणारा अर्जुन वृक्ष सुद्धा बडा बाग पगवाह पासून बनला आहे. वाह म्हणजे बाय 
मध्ये मिळतो. बड्या बागेत सूर्याची किरणं झाडांच्या किंवा बावडी. पगबाव म्हणजे जिथे पाण्यापर्यंत एक 
पानापानांमध्ये अडकून बसलेली असतात , वारा एक पाउल टाकत म्हणजे पायी चालतंच जाव 
आला, पानं हलायला लागली की संधी मिळताच लागतं . तलाव सुकला तरी त्याच्या पाण्यामुळे 
ती किरणं खाली छन - छन टपकत राहतात . बांधाच्या भूजल पातळी मात्र उंचावलेली असते आणि याच 
पलीकडे पहाडावर राजघराण्याचं स्मशान आहे. इथे निवळशंख पाण्याने या बावड्या भरलेल्या राहतात . 
दिवंगत लोकांच्या असंख्य सुंदर छत्र्या आहेत . बावड्यासुद्धा अशा बनवल्या आहेत की उन्हाळ्यात 

अमरसागर घडसीसरनंतर ३२५ वर्षांनतर आपलं पाणी गमावणाऱ्या अमरसागरला आपलं 
बांधला गेला. दुसऱ्या कोणत्यातरी दिशेला बरसणारं सौंदर्य मात्र गमावत लागत नाही. प्रत्येक बावडीवर 
पाणी अडवणे हे तर कारण असणारच, पण त्याच सुंदर चबुतरे , स्तंभ , छत्र्या आणि खाली उतरायला 
बरोबर अमरसागर बांधणाऱ्या लोकांना सुंदर तलाव कलात्मक पायऱ्या .. उन्हाळ्यामध्ये वैशाखात जत्रा 
बनवण्याची इच्छा अमर आहे या गोष्टींचं जतनही भरते आणि पावसाळ्यामध्ये भाद्रपदातही. सुकलेल्या 
करायचं असावं . पत्थराच्या तुकड्यांना जोडून जोडून अमरसागरमध्ये या छत्र्यांनी सजलेल्या बावडया 


५८ / आज भी खरे है ताल 


एखाद्या महालाच्या अवशेषांसारख्या दिसतात आणि रुईला आंक असं नाव आहे आणि हे झाड 
जेव्हा तो भरलेला असतो तेव्हा वाटतं की त्यात वाळवंटात सर्वत्र आढळतं . बोलून चालून त्याचं 
छत्र्या लावलेल्या नौका तरंगत आहेत . गुरं वळवण्याचं काम , आज इथे तर उद्या आणखी 

जेसलमेर हे मरुभूमितलं असं राज्य होतं की कुठे . मेघा दोन दिवस तिथे परत नाही जाऊ 
व्यापारी दुनियेमध्ये त्याचा डंका वाजत असे . नंतर शकला. तिसऱ्या दिवशी मात्र तो तिथेच पुन्हा येऊन 
मंदी सुद्धा आली पण जेसलमेर आणि त्याच्या पोचला. उत्सुक हातांनी रुईची पानं खड्डयावरून 
आसपास तलाव बांधण्याच काम मात्र मंदावलं काढली गेली. खड्ड्यात पाणी तर नव्हतं पण 
नाही . गजरूपसागर , मूलसागर , गंगासागर , गुलाब थंडावा मात्र होता . मेघाच्या तोंडून निघून गेलं 
तालाब आणि इसरलालजी का तालाब - एकामागून भांप . " भांप " म्हणजे ओलावा . मेघाने विचार 
एक तलाव बनतच गेले. ही साखळी इंग्रज येईपर्यंत केला की इतक्या थोड्या पाण्यामुळे सुद्धा इथे 
तुटली नव्हती . या साखळीच्या मजबुतीची ओलावा टिकून राहू शकतो तर इथे तलाव का 
जबाबदारी फक्त राजे आणि महारावल यांच्यावरच नाही बनू शकणार ? मेघाने एकट्यानेच तलाव 
सोडली गेली नव्हती. आजच्या परिभाषेत आर्थिक खणायला सुरुवात केली. आता तो रोज 
दृष्ट्या कमजोर समजली गेलेली समाजाची अंगं आपल्याबरोबर कुदळ - घमेलं पण घेऊन येऊ 
सुद्धा या साखळीला मजबूत ठेवत असत . लागला, दिवसभर एकट्यानेचं माती खणून काढून 

मेघा गुरं राखण्याचं काम करायचा. हा किस्सा पालीवर आणून टाकू लागला. त्याच्या गायीही 
५०० वर्षांपूर्वीचा आहे . आपली जनावरं घेऊन जवळच इकडेतिकडे चरत राह्यच्या . त्याच्या जवळ 
दररोज पहाटे मेघा बाहेर पडत असे. कोस कोस भिमासारखी शक्ती तर नव्हती पण त्या शक्तीसारखा 
पसरलेलं सपाट वाळवंट. मेघा दिवसभराचं पाणी संकल्प मात्र होता. दोन वर्ष त्याने एकट्यानेच 
आपल्याबरोबर एका कुपडीत म्हणजे मातीच्या लावून धरलं . त्या विशाल वाळवंटात पालीचा मोठा 
चपटया सुरईत घेऊन जायचा. संध्याकाळी तो परत घेरा आता दूरवरूनही दिसायला लागला. . या 
यायचा. एक दिवस कुपडीत थोडं पाणी राहून गेलं . पालीची खबर गावालाही लागली. आता दररोज 
मेघाला काय वाटलं कोण जाणे , त्याने एक छोटासा गावातली पोरं आणि इतरही काही गावकरी 
खड्डा केला, त्यात कुपडीतलं पाणी ओतलं आणि मेघाबरोबर यायला लागले , मिळून मिसळून काम 
रुईच्या पानांनी खड्डा झाकून ठेवला . राजस्थानात करायला लागले. बारा वर्ष निघून गेली आणि तरीही 


अमरसागरच्या तरंगत्या विहीरी 


त्या विशाल तलावावर काम चालूच होतं . पण पण या मरुभूमीत मेघोजीसारख्या लोकांची काही 
मेघाची उमर भरली. पत्नी सती गेली नाही. आता कमी नाही. पाण्याच्या बाबतीत इतका सक्षम 
तलावावर मेघा ऐवजी ती जायला लागली. सहा बनलेला हा समाज आपल्या योग्यतेला, कुशलतेला 
महिन्यात तलाव पूर्ण झाला . सन आपलं म्हणून घमेंड करत नाही. तो विनम्र भावाने 
_ भांप मुळे सुरुवात झाली होती त्यामुळे या याचं श्रेय देवाला देऊन टाकतो. असं म्हणतात की 
ठिकाणाचं नावही भाप असं पडलं .. पुढे बदलत महाभारताचं युद्ध संपल्यावर भगवान श्रीकृष्ण 
बदलत बाप असं झालं . मेघाला समाजाने मेघोजी कुरुक्षेत्राहून अर्जुनाला घेऊन द्वारकेला चाललेले 
म्हणून आठवणीत ठेवलं आणि तलावाच्या पालीवर असतात आणि त्यांचा रथ मरुभूमी ओलांडत 
त्याची सुंदर छत्री आणि त्याच्या पत्नीच्या स्मृतीसाठी असतो. आजच्या जेसलमेरजवळ त्रिकुट पर्वतावर 
एक देवळी बनवली गेली. 

त्यांना उत्तुंग ऋषी तपस्या करत असलेले दिसतात . 
" बाप " हा बिकानेर - जेसलमेर रस्त्यावर भगवान श्रीकृष्ण त्यांना प्रणाम करतात आणि मग 
लागणारा छोटासा कसबा आहे. चाय - कचौरीची वर मागायला सांगतात . उत्तुंग म्हणजे उंच . खरोखरच 
५ - ७ दुकानं असलेला बस स्टॉप आहे. बसच्या हे ऋषी उत्तुंग होते. त्यांनी स्वतःसाठी काहीच 
तिप्पट उंचीची पाल बस स्टॉपच्या कडेलाच उभी मागितलं नाही. त्यांनी प्रार्थना केली की जर माझी 
आहे. मे - जून महिन्यात पालीच्या अलीकडच्या काही पुण्यं असतील तर देवाने एकच वर द्यावा 
बाजूला गरम लू चालते आणि पलीकडच्या बाजूला की या भागात कधी पाणी कमी पडू नये . 
मेघोजीच्या तलावात लहरी उठत असतात . हे मरुभूमिच्या समाजाने या वराला एखाद्या 
पावसाळ्याच्या दिवसात तर तलावात लाखेटा आदेशाप्रमाणे स्वीकारलं आणि आपल्या कौशल्याने 
लागतो. तेव्हा पाणी चार मैल पसरलेलं असतं . मृगतृष्णेलाच आव्हान दिलं . 
मेघ आणि मेघराज भले इथे फार येत नसूदे, 


40 / आज भी खरे है ताल 


तलाव बांधणारा सुभाव 


= जो समाज जीवन देतो त्याला निर्जीव कसं त्यामुळे लोकांना जरा दिलासा मिळायचा आणि 
मानायचं ? तलावांना , जलस्त्रोतांना जीवन मानलं पाण्याची व्यवस्था झाल्यावर पुन्हा कधीतरी येऊ 
गेलं आणि समाजाने त्याच्या चारही बाजूंना जीवन शकणाऱ्या अशाच प्रसंगाला तोंड देण्याची शक्ती 
वसवलं . एखाद्याशी जितके जुने संबंध, जितका समाजामध्ये यायची. 
स्नेह , तशीच त्याची नावंसुद्धा ठेवली जातात . बिहारमधल्या मधुबनी इलाक्यात सहाव्या 
देशाच्या वेगवेगळ्या भाषांमध्ये , बोलींमध्ये तलावांना शतकात आलेल्या एका भीषण दुष्काळाच्या काळात 
वेगवेगळी नावं ठेवली गेली आहेत . बोलीभाषेच्या या सर्व भागातल्या गावांनी एकत्र येऊन ६३ तलाव 
शब्दकोशामध्ये , तिच्या व्याकरणातल्या पर्यायवाचक बांधले होते . इतकी मोठी योजना तयार करण्यापासून 
शब्दसूचीमध्ये तलावांच्या नावांचं एक वेगळं कुटुंबंच ते ती पूर्ण करेपर्यंत किती उच्च प्रतीचं संघटन लागलं 
बघायला मिळतं . डिंगल भाषेच्या व्याकरणाचा असेल , किती साधनं लागली असतील - नवे लोक , 
एक ग्रंथ - हमीर नाममाला - तलावांच्या नव्या सामाजिक आणि राजकीय संस्था. . जरा विचार 
पर्यायवाचक शब्दांची गणना तर करतोच पण तर करून पहा ! मधुबनीमध्ये हे तलाव आजही 
त्याचबरोबर त्याच्या “ स्वभावाचं " वर्णन करून आहेत आणि लोकांनीही त्यांची कृतज्ञतेने आठवण 
तलावांना “ धरम सुभाव " असं म्हणतो. वा ठेवली आहे. काही ठिकाणी पुरस्कार म्हणून तलाव 

" लोक धर्म सुभावाशी जोडला जातो . प्रसंग बांधला जायचा तर काही ठिकाणी तलाव बांधला 
सुखाचा असेल तर तलाव बनायचे, प्रसंग दुःखाचा म्हणून पुरस्कार मिळायचा. गोंड राजांच्या राज्यामध्ये 
असेल तरीही तलाव बनायचेच. जेसलमेर , बाडमेर तर जो कोणी तलाव बांधेल त्याला त्या तलावाच्या 
भागात साधनं कमी असतील , एखादा नवा तलाव पाण्याखाली भिजणाऱ्या जमिनीवरचा लगान माफ 
बनण्याची शक्यता नसेल तर आहे त्या मर्यादित केला जायचा. ही प्रथा संबळपुर क्षेत्रात विशेष दिसून 
साधनांचा उपयोग , अगोदरच बांधल्या गेलेल्या येते . 
एखाद्या तलावाच्या पालीवर माती टाकून , छोटी - दंडविधानामध्येही तलावाचे उल्लेख सापडतात . 
मोठी डागडूजीची कामं करून केला जायचा. मृत्यू बुंदेलखंड प्रांतातील जातपंचायती आपल्या एखाद्या 
कोणत्या कुटुंबात होत नाही ? पण प्रत्येक कुटुंब सदस्याला जेव्हा शिक्षा फर्मावत तेव्हा बऱ्याच 
आपल्यावर आलेल्या दुःखद प्रसंगाला समाजाच्या वेळेला शिक्षा म्हणून त्याला तलाव बांधायला 
भल्यासाठी तलावांशी जोडून घेत असे . सांगितलं जात असे. ही परंपरा आजही राजस्थानात 

पूर्ण समाजावरंच वाईट प्रसंग ओढवला , दुष्काळ दिसून येते . अलवर जिल्ह्यातल्या गोपालपूर गावात 
पडला तरीही तलाव बांधण्याचं काम चालू राहायचं . पंचायतीच्या निर्णयाचं पालन न करणाऱ्याला दंड 


आज भी खरे है तालाब / ६१ 


म्हणून काही रक्कम ग्रामकोषात जमा करायला बांधले गेले होते. . आजही बुंदेलखंडात ते अस्तित्वात 
सांगितलं जातं . याच रकमेमधून मागच्या काही आहेत . ही 
दिवसात छोटे छोटे तलाव बांधले गेले आहेत . असं गुप्तधन काही सर्वांनाच मिळत नाही पण 

जर कोणाच्या हातात एखादं गुप्तधन पडलं तर लोकजीवनाची नाळ तलावांशी जोडून देण्यासाठी 
त्याचा उपयोग स्वतःसाठी नाही तर परोपकारासाठी काही सामाजिक नियम आहेत . अमावस्या आणि 
खर्च करण्याची परंपरा आहे . परोपकाराचा मुख्य पौर्णिमा या दोन दिवसांना कारज म्हणजे चांगले 
अर्थ तलाव बांधणे किंवा त्याची डागडूजी करणे आणि तेही सार्वजनिक कामांचे दिवस मानले 
असं मानलं जात असे . असं म्हणलं जातं की जातात. या दोन दिवसांमध्ये खाजगी कामं बाजूला 
बुंदेलखंडचा महाराजा छत्रसालच्या मुलाला अशा ठेवावी आणि सार्वजनिक कामं करावीत असा 
एका गुप्तधनाबाबत बीजक मिळाला होता . या अलीखित नियम आहे . शेतकरीसुद्धा या दोन 
बिजकाच्या सुचनेनुसार जगतराजने हा खजिना दिवसात स्वतःच्या शेतात काम करत नाहीत तर 
खणून काढला. ही गोष्ट छत्रसालला कळल्यावर या वेळाचा उपयोग ते आपल्या भागातल्या तलाव 
तो नाराज झाला - " मृतक द्रव्य चंदेल को , क्यों वगैरे कामांवर देखरेख किंवा दुरुस्ती करण्यात 
तुम लियो उखार . . . आता खजिना उकरून करतात . समाजात श्रम ही सुद्धा एक पुंजी आहे 
काढलाच आहे तर त्याचा सर्वात चांगल्या कामासाठी आणि ही पुंजी स्वतःच्या हिताबरोबरच सार्वजनिक 
उपयोग केला जाईल. पित्याने मुलाला आज्ञा केली हितासाठी सुद्धा खर्च होईल याची काळजी घेतली 
की या पैशातून चंदेल्यांनी बांधलेल्या सर्व जायची . 
तलावांच्या दुरूस्तीची कामं केली जावीत आणि श्रमाबरोबरच खजिन्याची वेगळी तरतूद केली 
काही नवे तलाव बांधले जावेत . खजिना बराच जात असे. या निधीची गरज , थंडीनंतर , तलावातलं 
होता. जुन्या तलावांची दुरुस्ती केली गेली आणि पाणी ओसरल्यावर पडते. आता उन्हाळ्याचा काळ 
नवे बांधण्याचं कामही सुरु झालं . चंदेल्यांचे वंशवृक्ष येणार आहे आणि हाच काळ तलावातल्या 
बघून विक्रमसंवत २८६ पासून ११६२ पर्यंतच्या महत्वाच्या तोडफोडीकडे नीट लक्ष देऊन 
२२ पिढ्यांच्या नावावर एकूण २२ मोठे मोठे तलाव बघण्यासाठी योग्य असतो .....वर्षातल्या बारा 


तलावाचा पालक घटोईया बाबा 


- - 


पौर्णीमांपैकी अकरा पौर्णीमा श्रमदानासाठी राखून 
ठेवल्या जातात . पण पौष पौर्णिमेला मात्र 
तलावासाठी धान्य किंवा पैसा जमा करण्यासाठी 
बाहेर पडण्याची परंपरा राह्यली आहे. छत्तीसगडमध्ये 
या दिवशी छेर - छेरा सण साजरा केला जातो . या 
दिवशी लोक गटागटाने निघतात ; घरोघर जाऊन 
गाणी म्हणतात आणि घराघरातून धान्य गोळा 
करतात . या वेळेपर्यंत पिकं कापून घरात आलेली 
असतात . प्रत्येक घर आपापल्या कुवतीप्रमाणे दान 
देतं . अशा पद्धतीने गोळा केलेलं धान्य ग्रामकोषात 
जमा केलं जातं . याच कोषातून येणाऱ्या दिवसात 
तलाव आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांच्या देखभाल 
दुरुस्तीसाठी खर्च केला जातो . हम 
सार्वजनिक तलावांसाठी तर सर्वांचे श्रम आणि 

सात मातांच्या मूर्ती 
पुंजी लागायचीच पण अगदी संपूर्णपणे खाजगी काही ठिकाणी तलावाचा सर्व विधींसह विवाह 
तलावांसाठीसुद्धा हा सार्वजनिक स्पर्श आवश्यक सुद्धा लागायचा. छत्तीसगडमध्ये ही प्रथा 
मानला जायचा. तलाव बांधल्यावर त्या भागातल्या आजतागायत चालू आहे. विवाहाआधी तलावाचा 
सगळ्या सार्वजनिक स्थळांवरून थोडी थोडी माती वापर व्हायचा नाही ; ना त्यातून पाणी काढलं 
आणून तलावात टाकण्याचा तर आजही प्रघात जाणार ना त्याला ओलांडलं जाणारं . या विवाहाला 
आहे. छत्तीसगडमध्ये तलाव बांधला गेल्याबरोबर त्या भागातले सर्व लोक , सर्व गावं पालीवर येतात . 
त्यात घुडसाल , हाथीखाना, बाजार , मंदिर , आसपासच्या देवळांमधून माती आणली जाते , 
स्मशानभूमी , वेश्यालय , आखाडा आणि गंगाजल येतं आणि त्याचबरोबर इतर पाच किंवा 
विद्यालयाची माती टाकली जात असे .. कदाचित सात विहिरी किंवा तलावांमधलं पाणी मिसळन 
आज जरा शिकलेले लोक स्वतःच्या समाजापासून विवाह संपन्न होतो . काहीकाही ठिकाणी तलाव 
थोडे फटकून राहत असतील पण त्या काळात बांधणारे आपल्या कुवतीनुसार हंड्याचा सुद्धा प्रबंध 
विद्याविभूषित होऊन विद्याकेंद्रांमधून बाहेर पडण्याचा करतात . 
प्रसंग तलाव बांधण्याच्या कामाची सुरुवात करून या उत्सवाच्या स्मृतीसाठी सुद्धा तलावात स्तंभ 
साजरा केला जायचा. ही प्रथा मधुबनी , दरभंगा लावला जातो. त्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी जेव्हा 
भागात कित्येक वर्ष चालू राह्यली होती. तलावाची साफसफाई दुसऱ्यांदा होते तेव्हासुद्धा या 

तलावालासुद्धा प्राण आहे . त्याच्या प्रसंगाची आठवण म्हणून स्तंभ लावला जातो. 
प्राणप्रतिष्ठेचा उत्सव मोठ्या धामधुमीने होत असे . आज मोठमोठ्या शहरांच्या परिभाषेत 
याच दिवशी त्याला नाव सुद्धा ठेवलं जायचं. लोकसंख्येचा हिशेब महत्वाचा मानला जातो . 
कधीकधी ताम्रपट किंवा शिलालेखावर तलावांचं त्यावेळेला मोठी शहरे आणि गावांच्या परिभाषेत 
पूर्ण विवरण सुद्धा कोरलं जायचं . 

त्यातले तलाव मोजले जायचे. हे शहर किंवा गाव 


आज भी खरे है तालाब / 3 


- 


- 


- 


MENT 


। 
। 


ASHLEELETERY 


अशी मान्यता मिळाल्यावर देखभाल वगैरे शब्द छोटे 
वाटायला लागतात . भूजलीयाके आठों रंग पानीमे 
डूब सके -इतना पानी ताल मे रखना अशी गाणी 
गाणाऱ्या , अशी कामना ठेवणाऱ्या स्त्रिया असतील 
तर त्यांच्या मागे असा समाजही ठाम उभा राह्यला 
आहे जो आपल्या कर्तृत्वाने अशा कामना पूर्ण 
करण्यासाठी वातावरण निर्माण करतो. घरमैल 
म्हणजे सर्व घरांच्या एकत्रित येण्याने तलावाचं काम 
पूर्ण व्हायचं . 

या सगळ्यांचं एकत्र येणं म्हणजे तीर्थ ! जे 
कोणी तीर्थाला जाऊ शकणार नाहीत , ते आपल्याच 

गावात तलाव बांधून पुण्य मिळवू शकत . तलाव 
कजलियाँ 

बनवणारा पुण्यात्मा आहे, महात्मा आहे . जे 
किती लोकसंख्येचं आहे ? अशा प्रश्नाऐवजी असं तलाव वाचवतात त्यांनाही तितकीच मान्यता 
विचारलं जायचं की हे किती तलावाचं गाव आहे ? मिळाली गेली आहे. त्या अर्थाने तलाव म्हणजे 
छत्तीसगडमध्ये मोठ्या गावासाठी एक म्हण आहे एक तीर्थ आहे . इथे जत्रा भरतात , मेळे भरतात 
की तिथे " छै आगर छै कोरी " म्हणजे ६ बीसी आणि या मेळ्यांमध्ये सामील होणारा समाज 
आणि वर अधिक ६ ; याचा अर्थ १२० अधिक ६ तलावाला आपल्या डोळ्यांत , आपल्या मनात 
म्हणजेच १२६ तलाव असायला पाहिजेत . आजच्या साठवून ठेवतो . 
बिलासपुर जिल्ह्यातल्या इसवी सनापूर्वी वसलेल्या तलावांनी समाजमनामध्ये स्थान मिळवलंय 
मल्हार भागात , खरंच १२६ तलाव आहेत . याच आणि काही ठिकाणी तर शरीरामध्येसुद्धा ! बरेच 
भागातल्या रतनपूर ( दहाव्या ते बाराव्या शतकालं ) , आदिवासी लोक शरीरावर तलाव , बावडी गोंदून 
खारौदी ( सातवं ते बारावं शतक ) , रायपूरच्या अरंग घेतात. ह्या गोंदणीच्या चिन्हांमध्ये पशु -पक्षी वगैरे 
आणि कुबरा आणि सरगुजा जिल्ह्यातल्या दीपाडीह बरोबरच सहारिया समाजामध्ये सीताबावडी 
गावात आज ८०० - ९०० वर्षांनंतर शंभर . .. कधी आणि साधारण बावडीची चिन्हं सुद्धा प्रचलित 
कधी तर पुरे १२६ तलाव मोजले जाऊ शकतात . आहेत . हे सहारिया लोक शबरीला आपली पूर्वज 

या तलावांच्या दीर्घायुष्याचं एकच रहस्य मानतात. सीतेशी तर विशेष संबध आहे. त्यामुळेच 
होतं .. ममत्व ! हे माझं आहे , आमचं आहे. एकदा तर सहारिया लोक आपल्या पिंढऱ्यांवर ही सीता 


कदाचित आज जरा शिकलेले लोक स्वतःच्या समाजापासून 
थोडे फटकून राहत असतील पण त्या काळात विद्याविभूषित होऊन 
विद्याकेंद्रातून बाहेर पडणाचा प्रसंग तलाव बांधण्याच्या कामाची सुरुवात करून 
साजरा केला जायचा . ही प्रथा मधुबनी , दरभंगा भागात 

कित्येक वर्ष चालू राह्यली होती . 


48 / आज भी खरे है ताल 


बावडी मोठ्या अभिमानाने गोंदवतात . 

आहे की पाणी दक्षिण दिशेकडून येतं . 
सीता बावडी मध्ये एक मुख्य आयत आहे . काजलमातेला पुजण्याच्या आधी बऱ्याच 
त्याच्या आंत लहरी आहेत . मधोमध एक बिंदू आहे ठिकाणी पवन - परीक्षा सुद्धा घेतली जायची. ही 
जो जीवनाचं प्रतिक आहे . आयताच्या बाहेर परीक्षा आषाढ शुक्ल पौर्णिमेला होते . या दिवशी 
पायऱ्या आहेत आणि चारही कोपऱ्यात फुलं तलावावर जत्रा भरते आणि वाऱ्याचा वेग बघून 
आहेत ..... आणि फुलांमध्ये आहे जीवनाचा सुगंध - पाण्याची भविष्यवाणी केली जाते . या हिशेबाने 
इतक्या सर्व गोष्टी एका रेखाचित्रात उतरवणं खरंच पाणी वेळेवर पडतं पण जर नाही पडलं तर मात्र 
अवघड आहे . पण गोंदवणारे कलाकार आणि काजलमातेला गाहाणं घालावं लागतं . 
गोंदवून घेणाऱ्या स्त्री - पुरूषांचं मन तलाव , बावडी तलाव काठोकाठ भरणे हासुद्धा एक उत्सवंच 
मध्ये इतकं रमलंय की आठ- दहा रेषा , आठ- दहा बनून जायचा. तलावाची अपरा सुरु होणे यापेक्षा 
बिंदू या संपूर्ण दृश्याला शरीरावर सहज उतरवत आणखी मोठा प्रसंग एखाद्या गावासाठी दुसरा 
जातात . ही प्रथा तामिळनाडूच्या दक्षिणेच्या आरकाट कोणता असणार ? भूज ( कच्छ ) मधल्या सर्वात 
जिल्ह्यातल्या कुरांऊ समाजातही आहे. मोठ्या तलावाच्या - हमिरसागरच्या - घाटावरच्या 

ज्याच्या मनामध्ये , शरीरामध्ये तलाव आहे तो हत्तीच्या मुर्त्या या अपरा सुरु झाल्याच्या सूचक 
माणूस तलावाला फक्त पाण्याच्या साठ्यासारखं आहेत . जेव्हा पाणी या मूर्त्यांना स्पर्श करेल तेव्हा 
पाहच शकणार नाही. त्याच्यासाठी तलाव म्हणजे सगळ्या गावाला याची खबर लागायची. सारं शहर 
एक जिवंत परंपरा आहे , कुटुंब आहे आणि त्याचे घाटावर जमा व्हायचं . पाण्याचं दुर्भिक्ष असलेल्या 
कितीतरी संबंध आणि कितीतरी संबंधी आहेत . कोणत्याही प्रांतात असा प्रसंग एखाद्या उत्सवाचं 
कोणत्या वेळेला कोणाची आठवण काढायची की स्वरूप घेणारंच ! भूजचा राजा घाटावर यायचा, 
ज्यायोगे तलाव जिवंत राहील - याची त्याला पूर्ण सर्व शहराच्या उपस्थितीत तलावाची पूजा करायचा 
जाणीव आहे , भान आहे . 

आणि काठोकाठ भरलेल्या या तलावाचा आशीर्वाद 
जर वेळेवर पाऊस नाही पडला तर कोणापर्यंत घेऊन परत जायचा. तलाव पूर्ण भरणे ही काही 
गा -हाणं पोचवायचं ? पावसाची देवता आहे इंद्र. फक्त घटना नाही तर आनंद आहे , मंगल सूचक 
पण सरळ या देवतेचं दार ठोठावणं अवघड आहे आहे, उत्सव आहे, महोत्सवच आहे . हा प्रसंग 

आणि कदाचित योग्य सुद्धा नाही. पण त्याची प्रजा आणि राजा दोघांनाही एकाच घाटावर एकत्र 
मुलगी आहे काजल . काजलमातेपर्यंत आपलं दुःख घेऊन यायचा. 
पोचवलं तर ती आपल्या पित्याचं लक्ष आपल्याकडे याच दिवशी देवदेवता सुद्धा घाटावर येतात . 
नक्की वेधून घेईल . पेरणी होऊन गेलीय आणि एका जल झुलन या सणाला मंदिरातल्या चल मूर्ती 
पंधरवड्यापर्यंत पाणी पडलं नाही तर मग तलावावर आणल्या जातात आणि तिथे त्यांना पूर्ण 
काजलमातेची पूजा होते . संपूर्ण गाव काकड्बनी श्रृंगारासह झोपाळ्यांवर झुलवलं जातं . भगवानही 
म्हणजेच गावाच्या शिवेला लागून असलेल्या श्रावणातल्या या झुल्याच्या धुंदीचा आनंद 
जंगलात बांधलेल्या तलावावर पूजागीतं गात जमा तलावाच्या घाटावर लुटतात . 
होतं . मग दक्षिण दिशेकडे तोंड करून सर्व गाव कोणताही तलाव एकटा नाही, तो संपूर्ण 
काजलमातेला पाण्याची याचना करतं .. .श्रद्धा अशी जलपरिवाराचा एक सदस्य आहे. त्यात सगळ्यांचं 


आज भी खरे है तालाब / ६५ 


पाणी आहे आणि सगळ्यांमध्ये त्याचं पाणी आहे हा सुद्धा होता . नवरात्रीनंतर जवारे विसर्जित 
अशी श्रद्धा ठेवणाऱ्यांनी एक तलाव खरोखरच होतात . या प्रसंगी राजस्थानात सर्वजण तलावावर 
तसाच बनवून ठेवला. जगन्नाथपुरीच्या एकत्र जमा व्हायचे आणि तेव्हा भोपा ( पुजारी ) 
मंदिराजवळच्या बिन्दुसागर नावाच्या तलावामध्ये विसर्जनानंतर पाण्याची पातळी पाहून येणाऱ्या 
देशभरातील सर्व जलस्त्रोतांमधलं , नद्यांमधलं , काळाची भविष्यवाणी करायचे. तोपर्यंत पावसाळा 
समुद्रांमधलं पाणी मिसळलं गेलं आहे. दूर - दूरहन , संपून गेलेला असतो , जितकं पाणी यावर्षी जमा 
वेगवेगळ्या दिशेकडून पुरीला येणारे भाविक व्हायचं ते झालेलं असतं . या आत्ताच्या स्थितीवर 
आपल्याबरोबर आपल्या भागातलं थोडं थोडं पाणी अवलंबून असते येणाऱ्या काळातील परिस्थिती . 
घेऊन येतात आणि ते बिन्दुसागरमध्ये अर्पण करतात . आज ही प्रथा तशी संपून गेली आहे 

सध्याच्या देशातील एकात्मतेच्या कसोटीच्या पण . .. तलावाची पातळी पाहून पूढे येणाऱ्या 
काळात बिंदूसागराला राष्ट्रीय एकात्मता सागर " परिस्थितीची भविष्यवाणी करायची झाली तर 
म्हणणं अगदी योग्य ठरेल . बिंदूसागर हा जोडलेल्या कित्येक तलावांवर उभे असलेले भोपा कदाचित 
एकसंघ भारताचं प्रतिकच आहे. 

हेच म्हणतील की येणारा काळ वाईट आहे . 
येणारा काळ कसा असेल हे सांगणं नेहमीच 
कठीण असतं . पण त्याचा एक मापदंड तलाव 


कोणताही तलाव एकटा नाही, ती संपूर्ण जलपरिवाराचा एक सदस्य आहे . 
त्यात सगळ्यांचं पाणी आहे आणि सगळ्यांमध्ये त्याचं पाणी आहे 
अशी श्रद्धा ठेवणान्यांनी एक तलाव खरोरवरच तसाच बनवून ठेवला . 

जगन्नाथपुरीच्या मंदिराजवळच्या बिन्दुसागर नावाच्या तलावामध्ये 
देशभरातील सर्व जलस्त्रोतांमधलं , नद्यांमधलं , समुद्रांमधलं पाणी मिसळलं गेलं आहे . 

दूरदूरवरून, वेगवेगळ्या दिशेकडून पुरीला येणारे भाविक 
आपल्याबरोबर आपल्या भागातलं थोडं थोडं पाणी घेऊन येतात 

आणि ते बिन्दसागरमध्ये अर्पित करतात . 


LAL 


" IRTANA 


६६ / आज भी खरे है 


KHI 


आजभी खरे है तालाब 


। 


आणि खरंच .... वाईट काळ आला होता..... जोडले गेले होते . जर थेंब वेगळा निघाला तर ना 

आज जर त्यावेळेसारखे भोपा असते तर त्यांनी सागर अस्तित्वात राहील ना थेंब . साता 
नक्की सांगितलं असतं की तलावांसाठी वाईट काळ समुद्रापलीकडून आलेल्या इंग्रजांना हा सागरही 
आलेला आहे . ज्या सरस परंपरा , श्रद्धा , दिसला नाही आणि हा थेंबही. त्यांनी स्वतःच्या 
लोकमान्यता तलाव निर्माण करत होत्या त्याच सुकत अनुभवावरून आणि प्रशिक्षणावरून इथल्या राज्यांचे 
चालल्या होत्या . दूरी हा तसा छोटासाच शब्द दस्तऐवज तर शोधण्याचा प्रयत्न केला पण तशा 
पण राज्य आणि समाज यांच्या मध्ये हा शब्द नोंदी राज्याच्या दफ्तरांमध्ये ठेवल्या जात नसत . 
आला की समाजाचं जीवन किती कष्टप्रद बनून त्यामुळे त्यांनी असं गृहीत धरलं की सर्व व्यवस्था 
जावं याला मर्यादाच रहात नाही आणि जेव्हा ही त्यांनाच करावी लागणार आहे.... इथे तर काहीच 
दूरी एखाद्या तलावा एवढी नव्हे तर साता नाहीये ! 
समुद्राएवढी होऊन जाते तेव्हा तर मग बोलण्यासारखं देशाच्या अनेक भागात फिरून, दौरे काढून त्यांनी 
काही शिल्लकच रहात नाही. 

माहिती तर खूप मिळवली, एकत्रही केली पण ह्या 
इंग्रज सात समुद्रांपलीकडून आले होते आणि अभ्यासामागे कुतूहल जास्त होतं . त्यात कर्तव्यसागर 
त्यांच्या त्यांच्या समाजाचा अनुभव घेऊन आले आणि त्यातल्या प्रत्येक थेंबाचं मूल्य समजून 
होते . हा समाज वर्गांवर आधारलेला होता आणि घेण्याची दृष्टी नव्हती . त्यामुळे पुष्कळ माहिती 
त्यात स्वामी आणि दास असे संबंध होते . तिथे मिळवल्यानंतर सुद्धा जी नीती तयार केली गेली 
राज्यंच ठरवायचं की समाजाचं हीत कशात आहे. त्यामुळे हा सागर आणि ते थेंब यांना एकमेकांपासून 
इथे मात्र जातींवर आधारलेला समाज होता ; राजे अलग केलं गेलं . 
होते पण राजा आणि प्रजा यांच्यातले संबंध उत्कर्ष होण्याचा काळ भलेही निघून गेला होता 
इंग्रजांच्या स्वतःच्या अनुभवापेक्षा संपूर्ण निराळे होते . पण इंग्रजानंतर सुद्धा पतन होण्याचा काळ सुरू झाला 
इथे समाज स्वतःचं हीत कशात आहे ते स्वतःचं नव्हता . १९ व्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या 
ठरवत असे आणि त्याची पूर्तता स्वतःच्या शक्तीने शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत इकडे तिकडेफिरून इंग्रज 
स्वतःच्या संयोजनाने करत असे. .. राजा हा फक्त जे काही पहात होते , लिहित होते , जी गॅझेटियर्स 
समाजाचा सहाय्यक असे . 

बनवत होते त्यात बऱ्याच ठिकाणी छोट्याच नव्हे 
पाण्याची व्यवस्था , त्याची चिंता हा आपल्या तर मोठमोठ्या तलावांवर चाललेल्या कामांचा 
समाजाच्या कर्तव्य - बोधाच्या विशाल सागरातला उल्लेख आहे . 
एक थेंब होता . सागर आणि हा थेंब एकमेकांना मध्यप्रदेशातल्या दुर्ग आणि राजनांदगाव सारख्या 


आज भी खरे है तालाब / ६० 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


दिल्लीचा हौज - ए- शम्सी आज देखील 
अस्तित्त्वात आहे 


Re 


-NEERIE 
: 


ANIMATE 
- Era 


क्षेत्रात १९०७ सालापर्यंतही बरेच मोठे तलाव बनत लोकांना पटली होती की जे मनापासून इंग्रजांना 
असल्याची नोंद आहे. त्यात तांदला नावाचा एक विरोध करत होते आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून 
तलाव ११ वर्ष ओळीने चाललेल्या कामानंतर देण्यासाठी लढत होते . या 

अगदी तयार व्हायला आला होता . त्यातून पूर्वीच्या काळातले अभ्यस्त हात आता अकुशल 
सिंचनासाठी निघालेल्या कालव्यांची लांबी ५१३ कारागीर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. जे लोक 
मैल होती. 

पूर्वी गुणीजन या सदरामध्ये मोडत असत ते आता 
एजे नायक समाजाला टिकवून ठेवण्यासाठी हे अनपढ , असभ्य आणि अप्रशिक्षित मानले जाऊ 
जे सर्व काही करत होते त्यांच्या मनात समाजाला लागले . नवं स्वतंत्र राज्य आणि नवस्वातंत्र्याच्या 
डळमळीत करणारी, हलवन टाकणारी कोणतीही नवी प्रकाशात चमकणाऱ्या नव्या सामाजिक संस्था , 
व्यवस्था कशी मळ धरेल ? त्यांच्याकडून इंग्रजांना अगदी नवी आंदोलनंसुद्धा आपल्या या नेत्यांच्या 
काही आव्हानंसद्धा मिळाली. अशाच आव्हानांमळे शिक्षण - प्रशिक्षणाबाबत इंग्रजापेक्षाही एक पाऊल पुढे 
सासी भिल सारख्या स्वाभिमानी जातींना इंग्रजांनी टाकू लागली . स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारमध्ये , 
ठग आणि अपराधी ठरवलं . आता जर सर्व काही सामाजिक संस्थांमध्ये आणि आंदोलनामध्येसुद्धा ही 
इंग्रजांनीच करायचं होतं तर आधीची सर्व मांड लाचार प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसायला लागली. 
मोडीत काढणं आलंच. ह्या व्यवस्थेची आणि त्यावेळच्या गुणी समाजाच्या हातून पाण्याचं 
त्यानुसार तयार झालेल्या समाजरचनेची उपेक्षा व्यवस्थापन कशा त- हेने हिसकावून घेतलं गेलं 
करणं , अवहेलना करणं हे काही खुप विचारपूर्वक त्याची एक झलक म्हैसूर राज्यात बघायला मिळते . 
रचलेलं कपटी षडयंत्र नव्हतं . तो तर या नव्या सन १८०० मध्ये म्हैसूर राज्याचा कारभार दिवाण 
दष्टिकोनाचा सहज परिणाम होता आणि दर्भाग्य असं पूर्णेय्या बघत असत. तेव्हा सर्व राज्यात मिळून 
की ही नवी नीती आपल्याच समाजातल्या अशा ३९000 तलाव होते . असं म्हणलं जायचं की 


६८ / आज भी खरे है ताल 


M 


AHAPA 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


11 . 


1 
13 


- 


नाम 


. " 


- - 


AURAT 


. 


4 . 


ESCE 


रा 


- - 


- 


15 


FEES 


21 


असे . 


एखाद्या पहाडाच्या टोकावर एखादा थेंब जरी पडला पी . डब्ल्यू. डी. कडे सोपवले गेले . 
आणि अर्धा एका बाजूला व अर्धा दुसऱ्या बाजूला प्रतिष्ठा तर अगोदरच ओरबाडून घेतली गेली 
वाहून गेला तरीही दोन्ही बाजूला त्याला पोटात होती , मग पैसा आणि साधनंसुद्धा काढून घेतली 
सामावून घेणारे तलाव तेव्हा अस्तित्वात होते . गेली आणि आता तर स्वामित्वसुद्धा हिसकावलं 
समाजाबरोबर राज्य सुद्धा या तलावांच्या गेलं . सन्मान , सुविधा आणि अधिकार यांच्या 
देखरेखीसाठी दर वर्षी काही लाख रुपये खर्च करत अभावामुळे समाज लाचार व्हायला लागला होता . 

अशा परिस्थितीत फक्त कर्तव्य पार पाडण्याची 
राज्य बदललं , इंग्रज आले . सर्वात प्रथम त्यांनी अपेक्षा त्याच्याकडून कशी केली जावी ? 
ही उधळपट्टी बंद केली आणि १८00 सालात म्हैसुरच्या ३९000 तलावांच्या दुर्दशेचा हा 
राज्याकडून या तलावांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीत किस्सा फार मोठा आहे. पी . डब्ल्यू . डी . कडून काम 
काटछाट करून एकदम अर्ध्यावर आणला. पुढच्या होऊ शकलं नाही तेव्हा सिंचन विभाग तयार केला 
बत्तीस वर्षात नव्या राज्याच्या या कंजुषीला समाजाने गेला आणि तलाव त्याच्यावर सोपवले गेले . 
स्वतःच्या उदारपणाने झाकून टाकायचा प्रयत्न त्याच्याकडूनही काम होऊ शकलं नाही तेव्हा परत 
केला. तलाव लोकांचे होते त्यामुळे राज्याकडून एकदा पी . डब्ल्यू . डी . कडे ! ....विभागांच्या या 
मिळणारी मदत कमी झाल्यावर किंवा काही ठिकाणी अदलाबदलीमध्ये इंग्रज या तलावांकडून मिळणारा 
तर पूर्ण बंद झाल्यावरही समाजाने त्यांचा सांभाळ रेव्हेन्यु कर किंवा महसूल कर वाढवत गेले पण 
केला. वर्षानुवर्षांच्या स्मृती इतक्या सहज पुसून जात त्यांच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये मात्र 
नाहीत . पण बत्तीस वर्षांनंतर म्हणजे सन १८६३ काटछाट करत गेले. या कामासाठी ते वर्गणी काढू 
मध्ये मात्र तिथे पी . डब्ल्यू. डी . आली आणि सारे लागले आणि पुढे पुढे तर त्याचं रुपांतर जबरदस्तीने 
तलाव लोकांकडून हिसकावून घेऊन या वसुली करण्यामध्ये झालं . 


आज भी खरे है तालाब / ६९ 


इकडे दिल्ली तर तलावांच्या दुर्दशेची नवी हिरावून घेवून स्वतःचे नळ कसेबसे चालू ठेवतात 
राजधानीच बनत होती . इंग्रज येण्याच्या आगोदर पण बाकीची परिस्थिती मात्र दरवर्षी बिघडत चालली 
इथे ३५० तलाव होते . त्यांना सुद्धा रेव्हेन्यु किंवा आहे. कित्येक जिल्ह्यातले कलेक्टर्स फेब्रुवारी 
महसूल कराच्या तराजूमध्ये तोललं गेलं आणि कमाई महिन्यामध्येच त्यांच्या जिल्ह्यातल्या तलावाचं 
न देणाऱ्या तलावांना राज्याच्या तागडीतून बाहेर सिंचनासाठी राखून ठेवलेलं पाणी थांबवून 
फेकलं गेलं . 

शहरांसाठीचा पाणीपुरवठा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न 
याच काळात दिल्लीमध्ये नळ लागायला सुरुवात करताना दिसतात . 
झाली होती . याच्या विरोधाचा एक क्षीण , पण सुरेल शहरांना पाणी तर पाहिजे , पण पाणी देणारे 
आवाज १९०० सालाच्या आसपास लग्नामध्ये तलाव मात्र नकोयत. तसं पाणी ट्यूबवेल्समधूनही 
गायल्या जाणाऱ्या गारियोंमध्ये म्हणजेच मिळतं पण त्यासाठी वीज पाहिजे , डिजेल पंप्स 
विवागीतांमध्ये ऐकू आला होता . वरात जेव्हा पाहिजेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्या 
पंगतीला बसायची तेव्हा स्त्रिया “फिरंगी , नल मत शहराच्या खालच्या जमिनीत पाणी पाहिजे . मद्रास 
लगवाय दियो अशी गाणी म्हणायच्या. परंतु सारख्या कित्येक शहरांचा दुःखद अनुभव असं 
नळ लागत गेले आणि ठिकठीकाणी असलेल्या सांगतो की सतत खालावत असलेली भूजल पातळी 
तलाव , विहिरी आणि बावड्यांऐवजी इंग्रजांनी फक्त पैसा आणि सत्तेच्या ताकदीवर भरून निघत 
नियंत्रित केलेल्या वॉटरवर्क्स मधून पाणी मिळू नाही. काही शहरांनी दूरवरून वाहणाऱ्या नदीमधून 
लागलं . 

पाणी आणण्याचे अतिशय खर्चिक आणि 
प्रथम मोठ्या शहरांमध्ये आणि नंतर हळू हळू अव्यावहारिक मार्ग स्वीकारले आहेत . पण अशा 
छोट्या शहरांमध्येही हे स्वप्न साकार होऊ लागलं . नगरपालिकांवर करोडो रुपयांच्या वीज बिलांचा पण 
पण फक्त पाईपचं जाळं उभारून आणि नळांच्या बोजा पडला आहे . 
तोट्या बसवून पाणी येत नसतं ही गोष्ट तेव्हा नाही इंदौरचं असंच एक उदाहरण आपले डोळे 
तरी स्वातंत्र्यानंतर काही काळाने हळूहळू लक्षात उघडायला मदत करु शकेल. इथे दूरवरून 
येऊ लागलीच . १९७० सालानंतर तर ही गोष्ट वाहणाऱ्या नर्मदेतून पाणी आणलं गेलं होतं . या 
भीतीदायक स्वप्न बनून गेली. पण तोपर्यंत कित्येक योजनेचा पहिला टप्पा अपुरा पडायला लागला तशी 
शहरांमधले तलाव उपेक्षेच्या गाळाखाली बुजून गेले एकसुरात दुसऱ्या टप्प्याची मागणी केली गेली आणि 
होते आणि त्या जागी नवे मोहल्लले , बाजार , आता १९९३ मध्ये तिसऱ्या टप्प्याच्या मागणीसाठी 
स्टेडीयम उभे राह्यले होते . 

आंदोलन सुरु झालंय. यामध्ये काँग्रेस , भारतीय 
पण पाणी आपला रस्ता विसरत नाही. तलाव जनता पार्टी, साम्यवादी पक्ष तर सामील झालेच , 
हटवून बनवलेल्या मोहल्ल्यांमध्ये आज पावसाळ्यात शिवाय शहरातले पहिलवान श्री . अनोखेलाल यांचा 
पाणी भरतं आणि पावसाळा संपत नाही तसे या एकाच जागी एका पायावर ३४ दिवस उभं राहण्याचा 
शहरांमध्ये पाणीकपातीच्या संकटाचे ढग जमू सत्याग्रह सुद्धा करून झालाय . याच इंदौर शहरात 
लागतात . 

अगदी अलीकडच्याच काळात बिलावलीसारखा 
ज्या शहरांकडे सध्या थोडाफार पैसा आहे, थोडी तलाव होता आणि त्यात फ्लायिंग क्लबचं विमान 
ताकद आहे ती शहरं दुसऱ्या कोणाचं तरी पाणी पडल्यामुळे नौसेनेचे पाणबुडे उतरवले गेले होते . 


60 / आज भी खरे है साल 


इंदौरच्या सुंदर अशा बिलावली तलावात आज फ्लाईंग क्लबची विमाने उडवता येतात 


पण त्यांना बुडालेलं विमान काही शोधून काढता गाडीचं जंगी स्वागत केलं गेलं . मंत्रीजींनी रल्वे 
आलं नाही. आज बिलावलीच्या जागी कोरडं स्टेशनावर अवतरलेल्या नर्मदामैय्याचं पाणी पिऊन 
ठणठणीत मैदान आहे आणि त्यावर फ्लायिंग या योजनेचा उद्घाटन केलं . संकट काळात याआधी 
क्लबची विमानं उडवली जातात . 

पण गुजरात आणि तामिळनाडूमधल्या काही शहरांना 
इंदौरच्या शेजारीच वसलेल्या देवास शहराचा रेल्वेने पाणी पोचवलं गेलंय पण देवासमध्ये तर 
किस्सा तर अजूनच खेदजनक आहे. मागच्या ३० आज दररोज पाण्याची ट्रेन येते, टँकरचं पाणी पंपांनी 
वर्षात या शहरातले सर्व छोटेमोठे तलाव बुजवले टाक्यांमध्ये चढवलं जातं आणि मग शहरात पुरवठा 
गेले आणि त्या जागेवर घरं आणि कारखाने बांधले होतो . 
गेले. पण त्यानंतर ‘ पत्ता लागला की त्यांना पाणी रेल्वेचं भाडं दररोज ४०000 रुपये . पाणी 
देण्यासाठी कोणताही स्त्रोत शिल्लक राह्यलेला नाही . टाक्यांमध्ये चढवायला लागणाऱ्या विजेचा खर्च 
शहर रिकामं होणार अशा बातम्या सुद्धा छापून वेगळाच आणि जर त्यात इंदौर मधून येणाऱ्या 
यायला लागल्या . शहरासाठी पाणी तर आणायला पाण्याच्या बिलाचा विचार केला तर ही योजना 
पाहजे पण आणणार कुठून ? देवासच्या तलावावर दुधाच्या भावात पडेल . पण सध्या मध्य प्रदेश 
आणि विहिरींवर काम करण्या ऐवजी रेल्वे स्टेशनवर सरकार केंद्र सरकारकडून रेल्वेचं भाडं माफ करुन 
१० दिवस काम चालू झालं . २५ एप्रिल १९९० घेतंय . दिल्लीसाठी दूररून गंगेचं पाणी उचलून 
रोजी इंदौरहून ५० टँकर पाणी घेऊन एक रेल्वे गाडी आणणारं केंद्र सरकार आता मध्यप्रदेशला उदारपणा 
देवास स्टेशनमध्ये शिरली . स्थानिक शासनमंत्र्यांच्या दाखवत आहे . श्री मनमोहनसिंग यांची नवी 
उपस्थितीत ढोल नगारे वाजवून या पाण्याच्या उदारवादी नीती जर रेल्वे आणि विजेचं दाम मागू 


आज भी खरे है तालाब / ७१ 


लागली तर देवासचा नरकवास व्हायला कितीसा तसं असतं तर मजबूत पत्थरांनी बांधलेल्या जुन्या 
वेळ लागणार आहे ? 

किल्लयाचं रुपांतर खंडहरांमध्ये झालं नसतं . 
पाण्याच्या बाबतीतल्या या अशा मूर्खपणाची सगळीकडून तोडफोड झालेल्या या समाजात काही 
उदाहरणं काही कमी नाहीत . मध्यप्रदेशच्याच सागर तलावांच्या स्मृती आजही टिकून आहेत. स्मृतींची 
शहराकडे बघा. ६०० वर्षांपूर्वी कोणा लाखा ही मजबुती पत्थरांच्या मजबुतीपेक्षा जास्त मजबूत 
बंजाऱ्याच्या हातून बांधल्या गेलेल्या सागर नावाच्या आहे . 
विशाल तलावाच्या काठी वसलेल्या या शहराचं छत्तीसगडच्या गावांमध्ये आजही छेर छेरा ची 
नावंच मुळी त्यामुळे सागर पडलंय . आज इथे नव्या गाणी गायली जातायत आणि त्यातून मिळणाऱ्या 
समाजाच्या पाच मोठ्या प्रतिष्ठीत संस्था आहेत ; धान्यामधून तलावांची बांधबंदिस्ती केली जातेय . 
जिल्हा आणि विभागाची मुख्यालयं , पोलीस आजही बुंदेलखंडामध्ये कजलीयांच्या गाण्यांमध्ये 
प्रशिक्षण केंद्र , सेनेच्या महार रेजिमेंटचं मुख्यालय , उसके आठो अंग डूब सके अशा मनोकामना केल्या 
नगरपालिका आणि सर हरीसिंगांच्या नावाने एक जातायत . हरियाणामधल्या नारनौलमध्ये जात 
विश्वविद्यालय सुद्धा !. एक बंजारा आला आणि एक उतरवल्यानंतर माता पिता तलावाची माती खणतात 
विशाल सागर बांधून निघून गेला पण नव्या आणि पालीवर नेऊन टाकतात . कोण जाणे किती 
समाजाच्या या साधनसंपन्न संस्था या सागराची शहरं , किती गावं या तलावांमुळे टिकून राह्यली 
साधी देखभालसुद्धा करू शकल्या नाहीत .. आज आहेत . कित्येक नगरपालिका आजही या 
या सागर तलावार ११ शोध निबंध पूर्ण केले गेले तलावांमुळे चालत आहेत आणि सिंचन विभाग याच 
आहेत , डिग्र्या वाटल्या गेल्या आहेत पण एका तलावांच्या जीवावर शेतकऱ्यांना पाणी देऊ शकत 
अनपढ मानल्या गेलेल्या बंजाऱ्याच्या हातून आहे. अलवर जिल्ह्यातल्या बिजा की डाह 
बांधल्या गेलेल्या या सागराला हा सुशिक्षित सारख्या कित्येक गावांमध्ये सागरांचे पूर्वीचेच नायक 
समजला गेलेला समाज वाचव सुद्धा शकला नाही. आजही नवे नवे तलाव खोदत आहेत आणि 
_ उपेक्षेच्या या वादळातही काही तलाव अजूनही पहिल्या पावसात त्यावर रात्र रात्र पहारा देत आहेत . 
तग धरून उभे आहेत . देशभरात साधारण ८ ते तिकडे घडसीसरमध्ये आजही सकाळ - संध्याकाळ 
१० लाख तलाव आजही भरत आहेत आणि सूर्यदेव मन भरून सोनं उधळत आहे. 
वरुणदेवतेचा प्रसाद सुपात्रांबरोबरच कुपात्रांना सुद्धा काही कानांमध्ये आजही हा स्वर गुंजतो आहे: 
वाटत आहेत . त्यांची मजबूत बांधणी हे त्याचं एक " अच्छे अच्छे काम करते जाना. 
कारण आहे पण ते काही एकमेव कारण नाही . 


७२ / आज भी खरे है तान 


सीना बावड़ी 


20 t 


सीता बावडी मध्ये एक मुख्य आयतं आहे. 

त्याच्या आतलहरी आहेत . 
मधोमध एक बिंदू आहे जो जीवनाचं प्रतिक आहे. 

आयताच्या बाहेर पायऱ्या आहेत 
आणिचारही कोपऱ्यांत पुलं आहेत. 
आणि फुलांमध्ये आहे जीवनाचा सुगंध 
- इतक्या सर्व गोष्टीएकारेखाचित्रात 

उतरवणं खरंच अवघड आहे . 
पणगोंदवणारे क्लाकार आणि 
गोंदवून घेणाऱ्या स्त्री - पुरुषांचमनतलाव, 

बावडीमध्यइतकंरमलंय की 
आम्दहारेषा , आम्दहा बिंदू 
यासंपूर्णदृष्यालाशरीरावरसहज उतरवत जातात. 


3225 


ISBN 978 - 81 - 935141- 3- 9 


किंमत रु . १०० / 
Abhishek Typesetters & Publishers 
D. B. Sathe Co-op. Hsg. Soc .,1243 Sadashiv Peth , 
Pune 411 030 , Tel . : 020 -24471061, E -mail : abhishekpublishers @ yahoo . co . in 


